(१८७८ ते १९७३) 


होईपर्यंतचा ९५ वर्षांचा अधिकृत इतिहास ] 


१९७५ 


वासुकाका जोशी विश्वस्त निघि, पणे 
"जी 


ष्छ 


चित्रशाळेचा इतिहास 
(१८७८ ते १९७२३) 


[ चित्रशाळा संस्थेच्या प्रारंभापासून तिचा अस्त 
होईपर्यंतचा ९५ वर्षांचा अधिकृत इतिहास ] 


ग ळा. 


£ लेखक ! 
रा, प्र, कानिटकर 


३९ ऐ फडाविल ऐढ, अहे थाळा, 
ल्य! थुएवीधर जोक, धुळें-४१६ ०७० 


१९७५ 
वासुकाका जोशी विश्वस्त निधि, पणे 


किमत पाच रुपये 


आवृत्ती पहिली 
जून १९७५ 


सवे हक्क प्रकाशकांच्या स्वाधीन 


प्रकाशक 

दा. च्य. जोशी 

सेक्रेटरी, 

व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रस्ट 
चित्रशाळा भवन, खोली नं..४५ 
लक्ष्मी रोड, पुणे- ३० 


मुद्रक 1 एकमेव विक्रेते 


शाशिकान्त महादेव देव गांधी साहित्य भांडार 


सुलभ मुद्रणाळय चित्रशाळा भवन ऱ 
२९१ शनिवार पेठ लक्ष्मीरोड, पुणे ३०, 
पुणे ४११०३० 


हो. अपन 


महाराष्ट्र प्रेशोसेख्क शरया 
११३७ शकॉशिक बेळे, शे शकी. 
खुल्क शुदती४६ बोळ, बडे. 28 4७६ 


विज्ञापना 


चित्रशाळा छापखाना व व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रस्ट यांच्याबद्दल व त्यांच्या 
संबंधाबद्दल चित्रशयाळेचे अनेक संबंधी व स्नेही विचारणा करीत असतात. त्या 
सर्वोना एथक्‌ प्रथक उत्तरे देणे अगर त्यांना कागदपत्रे दाखविणे हे जवळजवळ 
अशक्यच आहे. 'चित्रशाळेचे मालक वासुकाका जोशी यांच्या मृत्यूनंतर चित्र 
शाळेचा जो इतिहास घडला तो कागदपत्रांसह लोकांच्या पुढे मांडावा, या 
उद्देशाने हे लहानसे पुस्तक तयार केळे आहे. ज्यांना आस्था, जिज्ञासा व 
औत्सुक्य असेल त्यांनी हा इतिहास तपशीलवार वाचावा आणि त्यावरून त्यांना 
जे काय निष्कषे काढावयाचे असतील ते त्यांचे त्यांनी काढावे. आम्ही फक्त 
त्यांच्यापुढे इत्थंभूत इतिहास ठेवला आहे. 

हा इतिहास तुटक व विशिष्ट काल्खंडापुरता मयौदित होऊ नये म्हणून 
चित्रशाळेच्या स्थापनेपासून ९५ वषांची संपूर्ण हकीगत थोडक्यात देण्यात आली 
आहे. कालक्रमानुसार परिस्थिती बदलते, ध्येये बदलतात, व्यक्ती व व्यक्तींचे 
कतृत्व म्लान होत जाते. आणि शेवटी जर काही शिल्लक उरत असेळ तर 
निरपेक्षपणे केलेले कार्य. चित्रशाळेने राष्ट्रीय आंदोलनात थोडी बहुत कामगिरी. 
केली हे कोणालाही नाकबूल करता येणार नाही. चित्रशाळेचे संस्थापक 
विष्णु्यासत्री चिपळूणकर हे ज्वळजहाल वृत्तीचे होते व बासुकाका जोशी यांची 
राष्ट्रीय कामगिरी सवेविश्रुत आहे. ज्या वेळी वासुकाका निधन पावले त्या वेळी 
हिंदुस्थान स्वातंत्र्याच्या उंबरम्वावर उभा होता व आंदोलनाचे पव संपत आले. 
होते. व भारतीय जनता त्याच्या परिणामांची मागेप्रतीक्षा करीत होती. 


(४) 


१९४४ साली श्री. देवगिरीकर स्थानबद्धतेतून सुट्टून आल्यावर पुढे काय 
करावे हे कोणालाच सुचत नव्हते. कारण चळवळीची अवस्था संपली होती 
आणि येणारे स्वराज्य कसे त्थिरावता येईल यार्‍ची जनतेला चिंता पडली होती. 
आम्हीही त्याच विवंचनेत होतो. राजकीय प्रश्न संपे होते आणि जातीय प्रश्नांनी 
उचल खाल्ली होती. पाकित्तान निर्माण होणार होते, संस्थाने विळीन होणार 
होती व कालचे चळवळे उद्याचे राज्यकर्ते होणार होते. अश्या वेळी समाज- 
परिवतैना'चे काय हे विधायक स्वरूपाचेच रहाणार होते; यात वाद नव्हता. अद्य 
या विधायक कायीत चित्रशाळेने अंदातः हातभार लावला व सुबुद्ध जनतेला 
एक जागतिक दृष्टीकोण उपलब्ध करून दिला. 

प्रकाराने असोत, छापखाना असो, मासिके असोत, या सवाँन्चा उद्देश 
जाग्रती करणे हाच असतो. शास्त्रीबुवांनी निबंधमालेच्या रूपाने, वासुकाकांनी 
साहित्याच्या रूपाने व पुढील पिढीने प्रकागनांच्या रूपाने ही जाग्रती केली: 
वास्तविकपणे जाण्तीचे काये हे कधीच संपत नसते. नवीन क्षितिजे दिसतात, 
नवीन समस्या पुढे उभ्या रहातात व नवीन परिस्थितीला तोंड द्यावे लागते. या 
सवीना आम्ही अपुरे पडलो असलो तरी अप्रामाणिक ठरलो नाही, येवढे समा- 
घानाचे उद्गार जनतेने काढळे तरी आम्ही स्वतःला कृतकृत्य समजू. वरील 
विवेचनाचा असा अर्थ नाही की जी संस्था शास्त्रीबुवांनी काढली तिचे कार्य 
आता संपले आहे. ते कार्य अधिक शास्त्रीय पद्धतीने व समयोचित प्रकाराने 
करता यावे म्हणून आतापर्यंत आम्ही प्रयत्न केळे आणि छापखाना थांबला 
असला तरी नव्या कामाचा अंकुर जोरात फोफावणार आहे. ते कार्य योग्य, 
दायक व कतेबगार व्यक्तींच्या हातून व्हावे अशी आमची प्राभैना आहे. 

- चित्रशाळेचे एक कणानुबंधी व “ चित्रमय जगत्‌ ? चे माजी संपादक श्री. 
रा. प्र. कानिटकर यांचा चित्रश्याळेशी ४० वर्षांचा संबंध आहे. ते सूक्ष्म अभ्यासू 
आहेत. काळजीपूवक वाचन करणारे आहेत आणि संयमाने लिहिणारे आहेत. 
चित्रशाळेच्या इतिहासाचे हे काम आम्ही त्यांच्यावर सोपविले व त्यांनी कोठेही 
तोल जाऊ न देता अल्यंत संयमाने जसा घडला तसा इतिहास वाचकांच्यापुढे 
मांडला. त्याबद्दल आम्ही त्यांचे कणी आहो. 
भत निवेदनात काही व्यक्तींचा उल्लेख करण्याचे राहून गेठे असल्यास 
७ क्षमा करावी. विशेषतः शंकरराव जोशी, हरिभाऊ तुळपुळे, 


(५) 


अप्पासाहेव खाडिलकर, रामभाऊ जोशी, विष्णुपंत जोशी व दामुअण्णा रानडे 
यांच्यासंबंधी आधिक विस्ताराने लिहावयास पाहिजे होते. पण तिथेही संकोच, 
संयम आणि काटकसर यांचा पगडा मनावर बसला आणि जरूरीपुरतेच त्यांचे 
नामनिदेळ झाळे हे सांगणे आमचे कतैव्य आहे. त्याचप्रमाणे कोणावरही अन्याय 
होऊ नये ही आमची दृष्टी होती. म्हणून आमच्या दृष्टीतून काही राहिलेला 
मजकूर “ पुरवणी ? म्हणून पुस्तकाच्या शोवटी जोडला आहे. वाचकांनी या 
पुस्तकाचा एक संदभ ग्रंथ या दृष्टीने उपयोग करावा व काही चुका राहिल्या 
असतील तर त्या आमच्या नजरेस आणण्याची कृपा करावी. त्यांचा आम्ही 
जरूर परामशे घेऊ. 


व्यं. र. देवगिरीकर 
पुणे, वि. अ. पटवधन 
ताः ५-६-१९७५. दा. व्यं. जोशी 
[ विश्वस्त, व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रस्ट ] 


अनुक्रमाणिका 


प्रकरण 2 ति 12 पृष्ठांक 


१. 


(९ 


. चित्रशाळेचा अस्त 


पूर्वपीठिका १ 
वासुकाका मालक झाले- चित्रशाळा 

सावैजनिक संस्था बनली- चित्रशाळेची 

वाढ व प्रगती- क्रमिक पुस्तके 


. चित्रशाळेची मासिके १६ 


शालापत्रक- चित्रमय जगत्‌- स्फूर्ती 
धुव- आपली शेती- 


* वाखुकाका जोशी यांचे मृत्युपत्र २८ 
- चित्रशाळेतील एक ' प्रकरण? ड्श 
- देवगिरीकरांचा राजीनामा ड्ड 


राजीनाम्याचे पत्र- डे. चॅरिटी कमिशनर 

यांचे निकालपत्र- जॉ. जज्ज यांचे निकालपत्र- 

जॉ. 'चॉरिटी कमिशनर यांचा निर्णय 

नवीन व्यवस्थापकांची कारकीदे ८६ 
परिशिष्ट : चित्रशाळा कामगारांच्या . 

तक्रारी-व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रस्टच्या 

तक्रारी- जोशी यांचा तक्रार अञ- 

देवकुळे यांची पत्रके 

९२ 
करारा'ची सविस्तर पाश्वेभूमी 

अखेरचे पवे 

महाजन आणि मंडळी यांच्या बरोबर 

केलेला करार- कराराची कळमे- 

परिशिष्ट : चॉरेटी कमिशनर यांची खुलाशाची 
मागणी-- जोशी यांचा खुलासा. 


पुरवणी 


१०१ 


१२० 


भहाराष्ट्र ब्रंथोलेलक नेर्यी 
११६७ शढाशिळ १७. श्र$ वाळ 
शतक शुषशोतध कोळ, बशिच्य्वत्8 कष्ठिर 


चित्रशाळेचा इतिहास 


के. विष्णुशास्त्री चिपळूणकर 
चित्रशाळेचे आद्य संस्थापक 


कै. वाखुकाका जोशी 
चित्रशाळेचे संवधैक व माळक 


का रोक, शकष. १६ ७४१ 


“ मराठी भाप्रेचे शिल्पकार  विष्णुशाली चिपळूणकर हे चित्रशाळेचे आद्य 
संस्थापक होत. त्यांचे नाव चित्रशाळेश्ी कायमचे निगडित झाळे आहे, याचा 
कोणालाही अभिमान वाटल्याद्षिवाय राहणार नाही. चित्रशाळेची स्थापना 
इ. स. १८७८ सालच्या ऑगस्ट महिन्यात झाली. म्हणजे १९७४ च्या 
ऑगस्टमध्ये चित्रशाळेला ९६ वर्षे पूण झाली आहेत. चित्रश्याळेची मूळ सुरुवात 
ऐतिह्यासिक पुरुषांची चित्रे छापण्याच्या कल्पनेपासून झाली. यासंबंधी चित्रशाळेचे 
जनक के. विष्णुशास्त्री चिपळूगकर यांनी “ निबंधमाळे च्या सहाव्या वर्ष- 
अखेरीस ७२व्या अंकात पुढील माहिती दिली आहेः- “* आमच्या वाचकांपैकी 
कित्येकांस माहीत असेलच की, काव्येतिह्यासाच्या* तिसऱ्या अंकात नाना 
फडणविसाची लहानशी रंगीत तसबीर घातली होती, तो चित्रशाळेचा आरंभ 
होय. तेव्हापासून सुधारणा होता होता हल्ली रामपंचायतन, शिवपंचायतन येथपर्यंत 
मजल येवून ठेपली आहे. या तसबिरीचे काम कोणत्या तऱ्हेचे झाळे आहे हे 
आम्ही स्वतः सांगण्याची आज गरजच उरली नाही. हजारो प्रती उडडून 
दूरदूरच्या गावांहूनही त्यांजविषयी प्रातिदिवशी मागण्या येत आहेत. या उद्योगाच्या 
संबंधाने आमच्या वाचकांस विशेषेकरून एवढीच एक गोष्ट कळवावयाची आहे. 


* सुनी काव्ये, इतिहास, बखरी व अप्रसिद्ध साधने प्रासिद्ध करण्यासाठी; 
हे मासिक १८७८ साली काढण्यात आले. या मासिकाची मूळ कल्पना का. ना. 
साने यांची. त्यांनी विष्णुशास्त्री चिमळूणकरांची संमति घेऊन ज. बा. मोडक 
यांच्या सहकार्याने हे मालिक सुरू केळे. मराठी कवितेचे संपादन मोडक करीत 
व संस्कृत कवितेचा विभाग श्ास्त्रीबुवांकडे होता. महाराष्ट्र इतिहास विभाग साने 
यांनी स्वत:कडे घेतला होता. बुडत असलेल्या हस्तलळिखितांचा व जुन्या ग्रंथांचा 
जीणोद्धार हे या मासिकाचे उद्दिष्ट असल्यामुळे त्याच्या १ १ वर्षांच्या कारकीदीत 
२२ बखरी, ५०१ पत्रे, २५ संस्कृत प्रकरणे व्र अनेक मराठी काव्ये प्रसिद्ध 
झाळी. मासिकाचा शेवटचा अंक डिसेंबर १८८९ मध्ये प्रसिद्ध झाला. 


र चित्रशाळेचा इतिहास 


की, आमच्या इतिहासप्रसिद्ध पुरुषांच्या मूर्ति चिरकाळ रहाव्या एवढ्याचकरिता 
मुळी हा कारखाना आम्ही काढला. ” ( डिसेंबर १८८० ) 
शास्त्रीबुवांच्या काळी पुण्यातील नाना फडगिसांच्या बेलबागेतील दिवाण- 
खान्यात युरोपियन चित्रकारांनी काढलेली मोठमोठी तेलचित्रे लावलेली होती. 
त्यांत नाना फडागिसांचे एक भव्य तेलळचित्र एका इंग्रज चिताऱ्याने काढले होते. 
हा चित्रकार पेशव्यांच्या दरबारातील इंग्रज वकील सर 'चालेस मॅलेट याच्या- 
बरोबर आला होता. त्या तेल्चित्राची नक्कल पाणरंगात तयार करून हे चित्र 
इ. स. १८८४ साली दास्क्रीबुवांच्या निधनानंतर २ वषीनी चित्रशाळा 
छापखान्यात शिळेवर अनेक रंगांत व मोठ्या आकारात छापण्यात आले. त्या 
वेळी ह्या तसविरीची किंमत ५ रुपये ठेवण्यात आली होती. हे चित्र खूप मोठे 
म्हणजे सुमारे ४ फूट उंचीचे व अडीच फूट रुंदीचे आहे. आज ९ ० वर्धीनंतरसुद्धा 
त्या चित्रांतील रंग यत्कनिंतही फिके झालेले नाहीत. पहिल्याप्रमाणेच चकऱचकीत 
व तजेलदार आहेत. जणू काय, आजच हे चित्र छापळे आहे, इतका त्यांत 
ताजेपणा आहे. या चित्राच्या पाठोपाठ श्रीमंत सवाई माधवराव पेशवे यांचेही 
तेवब्याच आकाराचे भव्य चित्र त्याच पद्धतीने नक्कल करून चित्रक्याळेने छापले 
होते. तेही मूळ बेलबागेतळेच होते. 
शास्त्रीचुवा ह्यात असताना त्यांनी केरोपंत छत्रे, डॉ. ।विश्राम घोळे इत्यादी 
तत्कालीन प्रासिद्ध पुरुषांच्या तसबिरी काढल्या होत्या. पण त्यांना मागणी येईना, 
तेव्हा रावजी श्रीधर गोंधळेकर यांनी शास्त्रीबुवांना दवादिकांची ।चित्रे काढ- 
ण्यास सुचविले. चित्रशाळेचे मूळ कल्पक फोटो झिंकोमधील ड्रा्ट्समन बाळ- 
कृष्णपंत जोशी यांनाही ही कल्पना पटली व ते त्या उद्योगाला लागले. 
औषधकरांच्या पदरी असलेल्या मिवा सुतार नावाच्या एका उत्कृष्ट चिताऱ्याने 
रामपंचायतना'चे एक मोठे रंगीत ।चित्र ओंधकरांना तयार करून !देले होते. 
त्या चित्राचा फोटो पुण्याचा एक फोटोग्राफर राजाराम रंगोबा याने १८७४ 
साळी काढून आणला होता. तो बाळठृप्णपंतांच्या पाहण्यात आला. त्यांनी 
लगेच त्यावरून रंगीत चित्र तयार कहून ते चित्रशाळेत छापले. हे चित्र इतके 
ळक शा झाळे होते की, एक महिन्याच्या आतच त्याच्या २००० 
डा नाक्या चित्राने चित्रशाळेचा पाया घातला 
ळवून दल. ।चत्रशाळचे मूळ उद्दिष्ट कोणते होते व कोणत्या हेत्ने 


पूर्वपीठिका ३ 


चित्रशाळा जन्मास आली, हे कळण्यासाठी ही हकीगत मुद्दाम येथे दिली आहे. 

काशीनाथ नारायण साने, जनांदेन बाळाजी मोडक व दोंकर तुकारामं 
शाळिग्राम यांच्या सहकायीने शास्त्रीबुवांनी “ काव्येतिहाससंग्रह ? नावाचे जे 
मासिक १८७८ साली सुरू केळे होते त्यात ऐतिहासिक लेखांसोबत ऐति- 
हासिक पुरुषांच्या तसबिरी घालण्याची मूळ योजना होती. ही योजना शाळिग्राम 
यांच्यामुळे अमलात येऊ शकली. त्यांचे स्नेही बाळकृष्ण वासुदेव जोशी हे 
सरकारी फोटो झिंकोत ड्राफ्ट्स्मन होते व त्यांचा नकाशे काढण्याचा व्यवसाय 
होता. तथापि ते उत्तम चित्रेही काढीत असत. शास्त्रीबुवांनी त्यांना प्रथम नाना 
फडगिसांची तसबीर काढण्यास सांगितले. बाळकृष्णपंतांना फोटो झिंकोच्या 
कचेरीत नकाशे कसे छापतात हे माहीत होते. तेव्हा नकाशांप्रमाणे निरनिराळ्या 
रंगांत शिळांवर चित्रे छापता येतील, असे त्यांनी श्ञास्त्रीबुवांस कळविले. तेव्हा 
ही चित्रे छापण्याचा कारखाना काढण्यास प्रारंभी किती पैसे लागतील याची 
त्यांनी चौकशी केली. त्यावरून बाळकृष्णपंतांनी एक विलायती प्रेस, पाच 
सात शिळा, कागद, रंग वगैरे मिळून ४०० स्पयांचा अंदाज दिला. ही रक्कम 
फारशी नाही व चित्रे छापून काढली असता त्यांची विक्री साधारण बरीच 
होईल, शिवाय “' काव्येतिहाससंग्रहा ?”त चित्रे घाळता येतील, असा विचार 
करून शास्त्रीबुवांनी बाळकृष्णपंतांना तितकी रक्कम देण्याचे ठरविळे आगि पुढे 
लवकरच शिळा प्रेसचे सामान मुंबईहून आळे आणि बाळकृष्णपेतांनी कामास 
सुरुवात केली. चित्रशयाळेच्या उत्पत्तीची ही अश्यी हकीगत आहे. सुरुवातीला 
विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, बाळकृष्णपंत जोशी व शंकर तुकाराम ज्ाळिग्राम 
अश्शी तिघांची भागीदारी होती. 

शास्त्रीबुवांच्या हयातीत वासुदेव गणेश ऊर्फ बासुकाका जोशी यांचा चित्र- 
शाळेशी संबंध आला नसला तरी “' निबंधमाळे ? च्या निमित्ताने शास्त्री- 
बुवांशी त्यांचा परिचय घडून आला होता. श्ास्त्रीबुवांना निबंधमाळेच्या कामा- 
साठी कोणी मदतनीस हवा होता. तेव्हा त्यांना त्र्यंबकराव जोशी यांनी वासु- 
काकांचे नाव सुचविळे. हे त्येबकराव जोशी कृष्णशास्त्री चिपळूणकरांच्या 
“. नोटिव्ह प्रेस रिपोटेर च्या ऑफिसात काम करीत होते. त्यांना वासुकाका 
माहीत होते. त्या वेळी वासुकाका जोशी इंजिनियरिंग कॉलेजच्या अँम्नीकल्चरल 
कासात शिकत होते तरी त्यांना भरपूर वेळ होता व असल्या कामाची आवड 


शं चित्रशाळेच इतिहास 


होती. हे च्येवकरावांना ठाऊक असल्यामुळे त्यांनी शास्त्रीबुवांपाशी वासुकाकांची 
शिफारस केली. तेव्हा वासुकाका “ निबेधमाळे ? चे काम पाहू लागले. निबंघ- 
माळेच्या अंकांचा हिदोब पाहता त्यांना असे दिसून आले की, ज्या वर्गणी- 
दारांची नावे पटावर आहेत पण ज्यांनी वर्गणी भरलेली नाही त्यांना सुद्धा 
'कित्येक अक मोफत जातात. तेव्हा वासुकाकांनी काटेकोर तपासणी करून मोफत 
जाणारे अंक बंद केळे व १००० ऐवजी ६०० च अंक पाठविले, निबंध- 
माळेच्या या कामाव्यातोरेक्त वासुकाकांचा शास्त्रीबुवांशी न्यू इंग्लिश स्कूलच्या 
बाबतीत पुढे पुष्कळ संबंध आला होता व त्यांचा परिचय वाढला होता. 
श्ास्त्रीबुवांच्या संस्थांचे व्यवस्थापक होण्याची वासुकाकांची कशी व केवढी 
योग्यता होती, हे लक्ष्मणराव चिपळूणकर यांनी आपल्या “ विष्पुश्यास्त्री 
व्विपळूणकर ?7 "चरित्रात पुढीलप्रमाणे (दिद्वार्शित केळे आहे ; “ वासुदेव गणेशा 
जोक्ी हे हल्टरीचे चित्रद्याळेचे मॅनेजर आहेत. त्या वेळी या ग्रहस्यांचे वय अगदी 
लहान म्हणजे विज्लीतच असून ते अग्रीकल्चरल छञासात शिकत होते, पण 
विष्णुशास्त्री यांच्या सहवासाने त्यांच्या मनांत सरकारी नोकरीविषयी अप्रीती व 
स्वतंत्र उद्योगाविषयी होस ही उत्पन झाली असल्यामुळे त्यांनी कितावखान्याचे 
नवीन काम मोठ्या उत्सुकतेने पत्करळे. हे घरचे खाऊन पिऊन बरेच सुखी 
ससल्यायुळ मला अमुक पगार द्या किंवा हिस्सा द्या वगैरे काही एक न ठर- 
चिता त एकदम उद्योगास लागले. विष्णुशास्त्री यांच्या सहवासाने, त्यांच्या 
ढखाना व त्यांच्या स्वतःच्या उदाहरणाने ज्यांच्या अंगी साहस, स्वतंत्र धेदा 
करण्याबद्दल आवड व सतत निःसीमभावाने उद्योग करणे वगैरे गुण आले 
त्यांमध्ये रा. जोशी यांचा नंबर पहिलाच लागेल ! (प्र.:१९८) 


(9. घमाल रर ँ कट , 
काळी 3 इंग्िश स्कूल यांच्या निमित्ताने शास्त्रीबुवांशी वासुकाकांचा 
सहा-सात वर्षे घनि 


छ संबंध आला होता. त्यामुळे शास्त्रीबुवांच्या निधनानंतर 
किताबखान्याची व्यवस्था वासुकाकांकडे आली . विष्णुक्यासत्री चिपळूणकर यांच्या- 
नंतर त्यांचे बंधू लव्मणराव, बाळकृष्णपंत जोशी व शंकर तुकाराम शाळिग्राम 
ह ।नेवग मालक झाले. या तिघांपैकी बाळकृष्णपंत व शाळिग्राम हे हिशेबाच्या 
बाबतीत अव्यवस्थित असल्यामुळे लक्ष्मणराबांनी वासुकाकांना चित्रशाळेत 
बोलावळे ब व्यवस्थापकाचे काम करण्यास सांगितळे. अशा प्रकारे बासुकाका 
१८८३ च्या सुमारास चित्रशाळेत दाखळ झाळे आणि तेव्हापासून अखेरपर्येत 


पूर्वपीठिका ष्‌ 


म्हणजे ६० वर्षे त्यांनी चित्रशाळा चालविली व ऊार्जितावस्थेस आणली. प्रारंभी 
चित्रत्याळा कर्जात होती. १८८४ साळी बाळकृष्णपंतांचा संबंध तोडण्यात 
आला व तीन वर्षीनी क्याळिग्रामांचीही भागीदारी संपुष्टात आली. या दोवबांना 
मालकी हक्‍्काबद्दल प्रत्येकी ३०० रुपये देण्यात आले. हे दोघे गेल्यावर लक्ष्मण 
कृष्ण चिपळूणकर, वासुदेव गणेश जोशी व विनायक त्यंवक चिपळूणकर हे तिघे 
चित्रशाळेचे मालक झाले. १९०० साली या तिघांत भागीदारीचा दहा वर्षांचा 
करार झाला. त्यांत लक्ष्ममराव सहा आणे व बाकीचे दोघे प्रत्येकी पाचच आणे 
अशी भागी ठरली. 


,छापखान्याच्या जागेची मालकी 


इ. स. १९०५ साली चित्रशाळा छापखान्याची सदाशिव पेठेतील जागा 
छापखान्याच्या मालकीसह वासुकाका जोशी यांच्या एकट्याच्या मालकीची झाली. 
तोपर्यंत या जागेचे अनेक मालक झाले. पुष्कळदा ती गहाण पडली व लिलावातही 
निघाली. ही जागा इ. स. १८१७ साली बखळवजा होती. राघो महादेव हा 
या जागेचा मूळ मालक होता. त्याने त्या साली ती जागा सगाजी पाटलाला 
३००१ चांदवडी रुपयांस विकळी. पुढे १८७१ मध्ये या जागेवर इमारत 
बांधळी गेळी. या इमारतीचे अनेकदा हस्तांतर होऊन १८८८ साली रा. ब. 
सीताराम विश्वनाथ पटवधन यांच्याकडे ती जांगा इमारतीसह .ताबेगहाण ग्हणून 
आली. १८९ ० मध्ये तिचा ठिलाव झाला, पण एक महिन्यातच लिलाव घेणारा 
नंदलाल मारवाडी याने ती पटवधन यांना विकली व पटवधन या जागेचे आठवे 
मालक झाले. पटवर्धेनांची ही जागा विकत घेऊन तेथे चित्रशाळा आणावी, 
असे त्या वेळचे चित्रशाळेचे त्रिवगे माळक ( १ ) लक्ष्मण कृष्ण चिपळूणकर. 
(२) वासुदेव गणेश जोशी व ( २ ) विनायक त्येबक चिपळूणकर यांनी ठरविले, 
या वेळपर्यंत चित्रशाळा नारायण पेठेत डोलकर आळीत होती. १८९२ साली 
पटवधेनांचा हा वाडा ८००० रुपयांस घेण्याचा करार केळा. तथापि १८९६ 
साली दुसरा करार कहून त्याची किंमत ८७७० रुपये ठरविण्यात आली. पण 
या त्रिवगे मालकांजवळ एवढी रक्‍कम नसल्यामुळे त्यांनी मुंबईचे सुप्रसिद्ध 
नागरिक कै. डॉ. अण्णा मोरेश्वर कुंटे यांच्या पत्नी गं. भा. सरस्वतीबाई कुंटे 
यांच्याकट्टून ९,००० रुपये घेऊन हा वाडा. त्यांच्याकडे गहाण टाकला व 


द चित्रश्याळेचा इतिहास 


सीतारामपंत पटव'धैन यांची रक्‍कम देण्यात आली. हे ताबेगहाणखत ता. १२- 
११-१८९६ रोजी नोंदविण्यात आळे. या गहाणखतावर साक्षीदार म्हणून 
लो. टिळकांची सही आहे. हा अस्सल दस्तऐवज आज पुण्यांतील प्रसिद्ध वकील 
श्री. रघुनाथ महादेव कुंटे यांच्या संग्रही आहे. सरस्वतीबाई कुंटे यांच्याबरोबर 
चित्रशाळेसंबंधी जेव्हा करार झाला त्या वेळी वरील त्रिवर्गाकडे चित्रशाळेची 
माल्की होती. पुढे ता. १ २-६- १९०५ रोजी ही भागीदारी तोडण्यात येऊन 
वासुकाकांनी सवे कर्जासुद्धा चित्रश्याळेची मालकी स्वत:कडे त्रेतली. मालकी हक्का- 
बद्दळ लक्ष्मणराव व विनायकराव या दोघा भागीदारांना अनुक्रमे र. ११५०० व 
रु. ४,००० देण्यात आले व वासुकाका चित्रशाळेच्या मालकीबरोबर २५ ३००० 
रुपयांच्या कजीचे मालक झाले. प्रथम चित्रशाळेच्या इमारतीवर जो ९,००० 
रुपयांचा कर्जांचा बोजा होता त्या'ची विल्हेवाट लावण्यासाठी त्यांनी घरचे सोनेनाणे 
विकून ता. १८-१०-१९०५ रोजी यद्दावंत अण्णा कुंटे यांना व्याजा- 
व्यतिरिक्त ९,००० रुपये रोख देऊन त्यांच्याकडे गहाण असलेली चित्रशाळेची 
| इमारत सोडविली व ते चित्रशाळेचे एकटे निवेंध मालक झाले. 


वासुकाका मालक झाले 


। वासुकाकांनी लदमणराव व विनायकराव यांची भागीदारी तोडून जेव्हा 

| स्वतःकडे चित्र्याळेची मालकी १९०५ साली नी से यारी, 
"२ 1 

नाम्यात पुढील विधान आढळते!-- “ रा. बासुदेव गणेश जोशी हे चित्र्याळे- 


र व 
तीळ क्जीची वगैरे वाट लावून आपलाही हक्क न ठेवता सर्व चित्र्याळा 


। छापखान्याचा सावजनिक ट्रस्ट 
| करून देणार अक्वा समजुतीने ही व्यवर 
| केली आहे.” समसुतीने ही व्यवस्था 


यावरून चित्रशाळेची मालकी आपल्यालाच वंदापरंपरा मिळावी अशी वासु- 
रीती यत्किचितही स्वार्थबुद्धी नव्हती. उलट, या संस्थेचे सावैजनिक विश्वस्त- 
् क करावे नसा आपल्या मृत्यूपूर्वी चाळीस वर्षे बासुकाकांनी संकल्प 
1 असे [दसून येते. वासुकाकांच्या निःस्ार्थीपणाचा व विज्याल दृष्टीचा 
भादरून प्रत्यय आल्याखेरीज राहात नाही. 


र प्रारंभी शिक्षण खात्याचे त्या वेळचे सरकारी अधिकारी रा. ब. सीताराम 
नाथ पटबधैन यांच्यामुळे चित्रशाळेळा अनेक कामे मिळू लागढी.-त्यात 


पूवेपीठिका ७ 


सरकारी मोडी पुस्तकांचे मोठे टेंडर मिळाले. हे काम फार कठीण होते. पण : 
वासुकाकांनी स्वतः १६-१६ तास काम करून टेंडर पूर्ण करून दिले. त्या वेळी 
चित्रशाळेचे शिळाप्रेसचे काम उत्तम निघत असे व चित्रांच्या बाबतीत चित्र- 
शाळेने ळौकिक मिळविळेळा होता. तोपर्यंत चित्रशाळेत टाईप नव्हता. त्यामुळे 
चित्रशाळेतफे निघत असलेळे “ शालापत्रक ?” मांसिक आर्यभूषण छापखान्यातून “| 
छापून आणीत. 

पुढे हळूहळू चित्रश्याळेत छपाईचे काम वाढले. तेव्हा वासुकाकांनी आपले 

दो न कर 1। > >. > वू आ क्य त्य : 

पुतणे दोंकर नरहर जोशी यांना मुंबईहून बोलावून घेतळे व त्यांना चित्र्याळे'चे 
मॅनेजर केले. ते मुंबईला व्हिक्टोरिया ज्युबिली टेक्निकल संस्थेत शेकत होते. ते 
चित्रक्षाळेत प्रविष्ट झाले तेव्हा चित्रशाळेळा सरकारी कामे भराभर मिळत होती 
व तिची प्रगती होत होती. 

चित्रद्याळेत छापलेली देवादिकांची चित्रे लोकांना फार आवडली होती व 
त्यांना सतत मागणी असे. चित्रशाळेत छापलेल्या चित्रांबद्दढह लोकमत काय 
होते याचा एक मासला म्हणून न. चिं. केळकरांच्या आत्मचरित्रातील पुढील 
माहिती वाचकांना मनोरंजक वाटेळ. केळकर आपल्या “' गतगोष्टी त 
लिहितातः- “' सुमारे १८८२ साली पुण्याच्या न्नित्रज्ाळेतीळ तसबिरी मिरजेस 
प्रथमच आल्या. त्यांतील रामपंच्चायतन हे चित्र फारच लोकप्रिय होते. या 
तसबिरी दुकानात लावलेल्या पहावयास मिळत. ल्या तसबिरी पहात बसणे ही 
माझी भारीतली भारी करमणूक होती.” (प्र. ७३२) 

प्रारंभी चित्रशाळेला जी कामे मिळत होती ती पुढे मिळेनाशी झाली. 
सरकारी रिक्षण खात्याचा चित्रशाळेवर रोष झाला. त्याचे कारण वासुकाकांचा 
लोकमान्य टिळकांशी असलेला स्नेहसंबंध व त्यांची राष्ट्रीय वृत्ती. यामुळे सरकारी 
कामे येईनाशी झाली. वासुकाकांचा क्रांतिकारकांशी संबंध असल्याच्या संशया- 
वरून चित्रशाळा सरकारी अवकृपेला बळी पडली. चित्रशाळेचे नाव काळ्या 
यादीत समाविष्ट झाळे, पण बासुकाकांनी आपली राष्ट्रीय वृत्ती सोडली नाही व 
ते त्यामतर सरकारी काम मिळविण्याच्या फंदात पडळे नाहीत. 

१८८७ पर्थत चित्रशाळेत एक मोठे ठिथो म्शीन (शिळा प्रेस ) होते ब| 
बासुकांनी ४० हजार प्रतीचे मोडी पुस्तकांचे जे काम मिळविले होते ते याच! 
मशींवर पुरे केळे. चित्रशाळेत छापलेले पहिळे पुस्तक म्हणजे लोकहितव दीकृत 


टं चित्रणाळेचा इतिहास 


4 ऐतिहासिक गोष्टी ' हे होय. ते किताबखान्याकरिता १८८४ साली शिळेवर 
छापले. चित्रशाळेत पुढे टाईप आढा व आणखी काही सुधारणा झाल्या. त्याचच 
वेळी विलायती पत्रांतून फोटोंचे ब्लॉक्स येऊ लागले. तेव्हा हा धंदा शिकून 
येण्यासाठी वासुकाकांनी आपले चिरंजीव रामभाऊ यांना १९०५ साली इंग्लंडला 
पाठविले. पण त्यापूर्वीच चित्रशाळेत फोटो काढण्याचे काम सुरू झालेले होते. 
चित्रशाळा फोटो स्टुडिओ त्या काळी फार नावाजला होता. फोटोग्राफीच्या या 
व्यवसायात चित्रशाळेने नाव मिळविळे होते. रामभाऊ जोशी विलायतेहून परत 
आल्यावर त्यांनी चित्रशाळेत ब्ढॉकमेकिंगचे खाते सुरू केळे त्यांचे ब्लॉक प्रारंभा- 
पासूनच किती उत्तमोत्तम होत होते, हे “ चित्रमय जगत्‌ ?”ची पहिल्या 
वर्षांची फाईल पाहिली असता कळून येईल. 
चित्रशाळा सार्वजानिक संस्था बनली 

वासुकाका जोशी हे चित्रशाळेचे संवर्धक व मालक या नात्याने केवळ छापखाना 
चालविणारे धंदेवाईक नव्हते. ते विविध व्यवसायी व अनेक क्षेत्रांत काम करणारे 
होते पुण्यातील एक चळवळे गृहस्थ म्हणून ते त्या काळी ओळखले जात. 
लो. टिळकांशी त्यांचा दाट स्नेह होता. “ केसरी ?*्ी त्यांचा निकट संबंध होता. 
इतका की, प्रारंभी “ केसरी ?/च्या संपादकांचे पगार चित्रशाळेमार्फत देण्यात येत 
असत. वासुकाका अनेक सार्वजानिक चळवळींत भाग घेत असत. 
चामुकाकांच्या सावेजनिक सेवेची व कार्याची साद्यंत हकीगत च्य. र. देवगिरीकर 
यांनी लिहिलेल्या “ वासुकाका जोशी आणि त्यांचा काळ? या ग्रंथांत आली 
आहे. हे उद्बोधक, माहितीपूर्ण व विस्तृत चरित्र वाचले असता वासुकाकांनी 
आपल्या दीघीयुष्यात केवढी महत्त्वाची कामगिरी केळी होती याची यथाथ 
कल्पना येईल. पंडिता रमाबाई, पंचहौद मिदनमधील चचहा-बिस्किट प्रकरण, 


क्रीडाभुवनातील दंगल, बापट पकरण, दयानंद सरस्वतीची मिरवणूक, नेपाळ 
प्रकरण, पैसाफंड काच कारखाना इत्यादी अनेक सावैजनिक चचळवळींशी 
वासुकाकांचा संबंध होता. ते इंग्लंड- 


अमेरिकेप्रमाणे चीन-जपानलाही जाऊन 
| आले होते. 


टिळकयुगातील क्रांतिकारकांशी त्यांचा संबंध 


होता. पुण्यातला पहिळा बाँब 
चित्रशाळेत तयार झाला होता, हे किती जणांस मा 


हीत असेल ! सेनापती बापट 


पूर्वपीठिका टु 


च कानडेशास्त्री यांच्याप्रमाणेच बॉब व. पिस्तूल यांच्याशी वासुकाकांचा पारनचय 
होता. पण तो टिळकयुगात आणि दडय्याहीच्या काळात होता. पुढे वासुकाका 
जोशी महात्मा गांधींचे अनुयायी होताच ते आहिसेचे कट्टे पुरस्कर्ते व सत्याग्रहाचे 
उपासक बनले. त्याचप्रमाणे काँग्रेसचे निष्ठावंत कार्यक्ते झाले. काँग्रेसचे कार्य व 
गांधीवादाचा प्रसार हे त्यांनी आपळे जीवितध्येय मानळे व “' चित्रमय जगतू ? 
मासिकाच्या द्वारा त्यांचा एकनिष्ठेने प्रचार केला. ““ नवा काळ ?),““ लोकशाक्ति ?? 
च बॅ. बॅएटिस्टा यांचे ““ इस्ट इंडियन * या वृत्तपत्रांच्या सुरुवातीच्या काळात 
वासुकाकांनी त्यांना बहुमोळ साहाय्य केले होते. काँग्रेससाठी वालुकाकांनी पुष्कळ 
झीज सोसली आहे. कॉंग्रेसचे कोणतेही काम असो, वासुकाका मदत करण्याला 
पुढे येत. कायदेभंगाची पहिली सभा चित्रशाळेकडे असलेल्या चिटयुप्पीच्या 
वाड्यात भरली होती व १९३२ साली कायदेभंग करून वासुकाका ७७ व्या 
वर्षी तुरुंगात गेळे होते. तत्पूवी १९२१ साली दारू दुकानावर पिकेटिंग केल्या- 
बद्दल त्यांच्यावर खटला झाला होता व १९२२ मध्ये सुळशी सत्याग्रहात त्यांना 
शिक्षा झाली होती. अद्या रीतीने बासुकाकांचे जीवन बहुविध व बहुरंगी होते. 
त्यांचे जीवन म्हणजे महाराष्ट्राचा पनास वषीतील प्रत्यक्ष इतिहासच होय. 

वासुकाकांना क्रांतिकारकांबद्दढ सहानुभूती वाटत होती हे वर सांगितलेच 
आहे. रँड्शाहीच्या काळात त्यांनी अनेक क्रांतिकारकांना गुप्तपणे साहाय्यही 
केळे होते. ते क्रांतिकारकांना व सरकारविरुद्ध गुप्त कारस्थाने करणारांना आश्रय 
देत असत. १९३० ते १९४२ या राष्ट्रीय आंदोलनाच्या काळात त्यांनी अनेक 
देदाभक्तांना पुष्कळ मदत पोचविली होती. या काळात म. गांधी, सरदार पटेल, 
राजाजी, जमनालाळं बजाज इत्यादी अनेक पुढाऱ्यांबरोबर वासुकाकांनी विशेष 
स्नेह संपादन केळा होता. राजगोपालाचारी तर त्यांच्या घरी काही दिवस 
राहिले होते, तर महात्मा गांधी वासुकाकांच्या आहारविहारार्‍ची व प्रकृतीची 
ऱचौकशी करीत. एकदा त्यांच्या समाचचारासाठी गांधीजींनी महादेवभाईना खासं । 
पाठविले होते. वासुकाकांच्या मृत्यूनंतर म. गांधीचा जो संदेश आला होता 
त्यात त्यांनी वासुकाकांच्या स्वत्वनिवृत्तीबद्दल गौरवोद्गार काढले होते. 


वासुकाकांनी चित्रशाळा कशी वाढविली ! 
. वासुकाकांच्या कतैत्वामुळे, त्यांच्या सावेजनिक कायीमुळे व लो. टिळक, 


१० ; चित्रशाळेनचा इतिहास 


हारेमाऊ आपटे, चिं. वि. वैद्य, सी. के. दामले. शि. म. परांजपे, बाबासाहेब 
परांजपे, कृ. प्र. खाडिलकर, वीर वामनराव जोशी, म. रा. बोडस, राजवाडे 
प्रभ्रतींच्या निकट संबंधामुळे बासुकाकांच्या हयातीत चित्रशाळा ही सावेजनिक 
व राष्ट्रीय संस्था बनली होती. चित्रशाळा हा केवळ छापखाना राहिला नव्हता. 
पुण्यात त्या वेळी अनेक लहानमोठे छापखाने होते, पण ते नुसते छापखानेच होते. 
चित्रशाळेप्रमाणे कोणालाही सावजनिक संस्थेचे स्वरूप नव्हते. “ केसरी ? प्रमाणे 
चित्रशाळा ही पुण्यातील महत्त्वाची सावजनिक संस्था बनली असल्यामुळे देशातील 
व परदेशातील अनेक व्यक्ती तेथे येत. चित्रशञाळेच्या राष्ट्रीयत्वाचे स्वरूप 
“चित्रमय जगत्‌ च्या द्वारे हग्गोचर होत होते. * चित्रमय जगत्‌ ? च्या खास 
अंकांमुळे चित्रशाळेवर झडत्या, जामीन, जप्त्या असे प्रसंग आले व काही खास 
अंक राजद्रोही ठरून सरकारजमा झाळे. चित्रमय जगतूचे संपादक व्ये. र. 
देवगिरीकर यांच्या घराची झडती रशिया अंकामुळे झाली होती. अक्या प्रकारे 
वासुकाकांची चित्रशाळा ही राष्ट्रीय संस्था म्हणून प्रख्यात झाली होती, व 
राजकीय चळवळ्यांचा अड्डा बनली होती. 
।  वासुकाकांना विष्णुशास्त्री चिपळूणकर यांच्याविषयी केवढी आदरबुद्धी व 
कृतज्ञता वाटत होती व त्यांची स्मृति चिरंजीव करण्यासाठी त्यांनी चित्रशाळे- 
“0 व्यतिरिक्त आणखी दोन प्रयत्न कसे केळे त्यांचा अवश्य उल्लेख केळा पाहिजे. 


इ. स. १८९१ साली वासुकाकांनी विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांचे चरित्र लिहि- 


णारास २०० रूपयांचे बक्षीस जाहीर केले. त्याप्रमाणे शास्त्रीबुवांचे बंधू लक्ष्मण 


कृष्ण चिपळूणकर यांनी शास्त्रीबुवांचे अधिकृत चरित्र लिहिळे. वासुकाकांची 
प्रेरणा नसती तर त्यांच्या हातून हे उत्कृष्ट चरित्र लिहिळे गेळे असते की नाही 
_ याची शंकाच आहे. शास्त्रीबुवांचा पुतळा उभारून वासुकाकांनी त्यांचे आणखी 
। एक स्मारक केळे. हा पुतळा पूर्वीच्या रे माकेंटच्या ( म्हणजे हल्लीच्या फुळे 
। मंडईच्या ) मध्यभागी बसविण्यात आला होता व ता. ४ सप्टेंबर १९२४ रोजी 
महात्मा गांधींच्या हस्ते त्याचे उद्‌घाटन झाले होते. चित्रशाळा हे शास्त्रीबुवांचे 
आद्य स्मारक होय. अनेक वे चित्रद्याळेतफे 
करण्यात येत असे. 
बासुकाका याप्रमाणे जरी सार्वजनिक जीवनात 


त रममाण. झाले असले तरी 
चित्रशाळेकडे त्यांचे दुर्लक्ष नव्हते. देवारि च 


कांच्या रंगीत चित्रांबरोबरच त्यांनी 


पूवेपीठिका १ 


अनेक महत्त्वाचे व संग्राह्य ग्रंथ प्रसिद्ध केले. प्रकाशानक्षेत्रातील त्यांची ही 
कामगिरी निर्णयसागर प्रेसच्या तोडीची आहे. संपूणण संस्कृत महाभारत, ज्ञानेश्वरी, 
तुकाराम, नामदेव, रामदास यांचे समग्र ग्रंथ, प्राचीन कोद्य, शिवरामपंत परांजपे 
यांचे वाडय़्य, इतिहासाचा राजवाडे यांचे इतिहास ग्रंथ, निबंधमाला, अरबी 
भाषेतील गोष्टी, सरस्वती कोश, लावण्या व पोवाडे, धार्मिक, राजकीय, वैद्यकीय 
व शास्त्रीय ग्रंथ, कोशवाडय़य; प्रवासवणैने, काव्य-कथा-कादंबऱ्या इत्यादी विविध 
प्रकारचे सुमारे ७५० लहानमोठे ग्रंथ त्यांनी प्रासेद्ध करून मराठी साहित्याच्या 
भांडारात बहुमोळ भर घातली. चित्रशाळेच्या व्यवहाराच्या बाबतीत त्यांना 
शंकर नरहर जोशी यांच्यासारखा कतैबगार जोडीदार व सहकारी लाभल्यामुळे 
बासुकाकांना सावैजनिक कामात लक्ष घालता आले. चित्रशाळेच्या संवधनाचे व 
उत्कषी'चे बरेचसे श्रेय शेकररावांना दिले पाहिजे. 

पुस्तकांच्या प्रकाशनाबरोबरच वासुकाकांनी राष्ट्रीय मासिके काढण्याचा 
उपक्रम केला. “ चित्रमय जगत्‌ ? मासिक सुरू करण्यापूर्वी १८९ ० साली त्यांनी 
शिक्षण खात्याचे ' मराठी शाळांपत्रक हे सरकारी मासिक चालवावयास घेतले 
होते. १९१० साली त्यांनी.सुप्रसिद्ध चित्रमय जगत्‌ ? मासिक सुरू केले. त्या- 
शिवाय स्फूर्ति, चित्रमय कृषीवळ, श्रुव, आपली दोती, अशी मासिके वासुकाकांनी 
काढली होती. 

केरळ प्रांतातील सुप्रसिद्ध चित्रकार राजा रविवमी यांच्या सहकायीने वासु- 
काकांनी चित्र्ाळेत अनेक रंगीत चित्रे छापली. चित्रशाळेकडे पूर्वी जी सरकारी 
पुस्तके होती ती चित्र्याळेचे नाव काळ्या यादीत गेल्यामुळे काहून घेण्यात आली 
होती. तेव्हा वासुकाकांनी स्वतःची छ्ाळोपयोगी क्रमिक पुस्तके तयार केली. 
त्याप्रमाणे मुलांच्यासाठी मुळाक्षरांचे तक्ते वगेरे विविध प्रकारचे बालशिक्षण- 
साहित्य प्रसिद्ध केळे. वासुकाकांनी चित्रशाळा विविध अंगांनी समृद्ध केली होती. 
१९२० पर्यत ' चित्रशाळा स्टीम प्रेस ? होता, तो पुढे ऑईल एंजिनवर चालू 
लागळा आणि १९३० साली इलेक्ट्रिक मोटर आली. चित्रशाळेच्या यंत्र- 
सामुग्नीत हळूहळू सुधारणा झाली. ब्लॉक खाते, ड्रॅडिंग खाते, सुतार खाते, 
बायंडिंग खाते, कॅस्टर खाते, मत्यीन खाते, पुस्तक-प्रकारान व विक्री खाते अशी 
अनेक खाती वासुकाकांनी सुरू केली. अशा प्रकारे ४० ० रुपयांच्या भांडवलावर 
सुरू झालेली चित्रशाळा वासुकाकांच्या हयातीत ४ लाखांवर गेली. 


२१२ च्ित्रणाळेचचा इतिहास 


वाईजवळ धोमसारख्या खेड्यात जोशीपणाची वृत्ती असलेल्या घराण्यात 
ता. २८-५-१८५४ रोजी वासुकाकांचा जन्म झाला. १५४ व्या वर्षी त्यांच्या 
शिक्षणाला सुरुवात झाली, पण पुढे तेही फारसे मिळाठे नाही. शेती शिक्षण 
चाळू असता विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांद्षी त्यांचा संबंध आला आणि त्यांचे सबंध 
आयुष्यच बदलले. ८९ वर्षांची त्यांची हयात कशी गेली याचे सविस्तर वणेन 
वर आलठेच आहे. तथापि एक दोन गोष्टींचा उललेख राहिला आहे. सुप्रसिद्ध 

ल्य रामतीथ यांनी, वासुकाका अमेरिकेत असताना, त्यांना आपले गुरू मानले 

'होते व परदेद्ात हिंडुस्थानविषयी प्रचार करण्याची प्रेरणा त्यांना वासुकाकांनी 
दिली होती. वासुकाकांचे कित्येक वैयाक्तिक गुण आदरोभूत होते. त्यांची परोपकार- 
इृत्ती जशी वाखाणण्यासारखी होती त्याप्रमाणे नियमितपणा, शिस्तप्रियता, 
व्यायाम, स्वच्छता, आहारविहारातीळ संयम वगैरे त्यांचे गुण घेण्यासारखे 
होते. ते आरोग्याचे आदश होते. त्यांच्या परिचितांपैक्ी कोणी आजारी पडला 
तर वासुकाका त्याच्या समाचाराला गेल्याशिवाय रहात नसत. 

१२ जानेवारी १९४४ रोजी वासुकाका जोशी निधन पावठे, त्यांनी मृत्यू- 
पूर्वी एक इच्छापत्र केळे आणि आपली सारी संपत्ती सावैजनिक कार्याला देऊन 
'टाकळी. म. गांधींना जेव्हा ही हकीगत समजली तेव्हा ते म्हणाळे, “ मी 
बासुकाकांना बरोबर ओळखले होते. ते असे करतील याबद्दह मळा शंकाच 


नव्हती. * वासुकाका स्वतःला विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांच्या चित्रज्ञाळेचे एक 
विश्वस्तच समजत होते. 


“ चित्रमय जगत्‌ २? च्या खास “ बासुकाका अंका ?'साठी देव ं 
महात्मा गांधीच्याकडे संदेश मागितला ता य 
तता. ११११४४ रोजी पुढीलप्रमाणे पाठविला ;--- क 

“ भाई देवगिरीकर, 
वासुकाका के बारे में मेरे तरफ से क्‍या मांग 


७ पै 
गि | हम दोनो में 
बहुत बातो में साम्य था | मेरी कळम कैसे 


आगे चला सके | 


आपका 
मो. क. गांधी 


पूवैपीठिका 


१२ 


चित्रशाळेची वाढ व प्रगती 


वासुकाका जोक्ी यांनी चित्रत्ञाळा हाती घेतल्यावर क्रमाक्रमाने 'चित्रद्याळेची 
वाढ कशी झाली व चित्रज्ञाळेत किती खाती केव्हा सुरू झाली याऱची माहिती 
पुढीलप्रमाणे सांगता येईलः-- 

१९०५ साली फोटो काढण्याचे काम सुरू झाले. 


१९०६ 
२०५२० 
१९१० 
२९.९० 
२७ रक 
१३२२ 
१९२० 
१९५२ 


१२९४५२ 


पुस्तक-प्रकादाना'चा प्रारंभ 

ब्लॉक-मेकिंग सुरू 

चित्रमय जगत्‌ मासिक सुरू 

टाईप फोंड्री 

बालवाड्यय, तक्ते, नकाशे. 

स्टीम प्रेसचे रूपांतर-- ऑइल इंजिनवर प्रेस चाळू लागला, 
विजेची यंत्रे आली. 

चित्रशाळा प्रेसमध्ये लिथोची २ यंत्रे, ५ सिलिंडस व 
४ ट्रेडल्से होती. 

टाइप फौंड्रीमध्ये ६ हातयंत्रे होती व मराठी ९ ते ४८ 
पॉइंट, इंग्रजी, हिंदी, गुजराती टाईप पाडले जात. 


चित्रशाळेत पुढीलप्रमाणे विविध खाती होती:--- 

कंपोज, ड्रॉइंग, सुतार, बायेडिंग, मशीन, ब्लॉकमेकिंग, टाईप फौंड्री, 
नकादो, कचेरी, हिशेब, संपादक, टपाल इ. शिवाय पुस्तकांचे स्वतंत्र दुकान 
मुंबई येथे होते. 

चित्रशाळेत पुढील कामे होत असत :-- 

( १) मराठी, इंग्रजी, हिंदी, गुजराती, भाषेतील सवे प्रकारची पुस्तकांची 


छपाई. 


(२) एकरंगी व अनेकरंगी लिथोवरील पोस्ट. 

(३ ) डिझाइन्स, चित्रे, आकृत्या . 

(४ ) एकरंगी अगर अनेक रंगी झिंकचे व कॉपरचे ब्लॉक्स होत असत. 

(५ ) सर्व प्रकारचा टाईप, स्टीरिओज, शाई, फर्निचर, स्टिक्स, रोलर 
कांपोझिश्न, ्रज्ष इत्यादी मुद्रणसाहिल्य विकत मिळत असे, 


१४ चित्रज्षाळेचा इतिहास 
चित्रशाळा छापखान्यात तीन मासिके छापली जात असत. १९५२ साठी 
“कग कामगार १७५ होते. १९५८ साली त्यांची संख्या जास्तीत जास्त १८० 
झाली होती. १९७० साली ८० कामगार काम करीत होते. 

चित्रज्ञाळेत पुस्तकांशिवाय शिक्षणविषयक साहित्य, देवादिकांची व 
पुढाऱ्यांची रंगीत "चित्रे, सर्व प्रकारचे नकाशे, पृथ्वीचे ग्लोब, गोट्यांच्या चौकटी, 
मुळाक्षरांचे पत्ते, देवादिकांचे पत्ते, गंजीफा, ऐतिहासिक जनावरांचे व फळांचे 
तक्ते, सचित्र बणमाला- मराठी, गुजराती, हिंदी, कानडी, उदू ब बंगाली, 
मानवी शरीररचनादर्शीक तक्ते, प्राणिशासत्र- आरोग्य- विविध सण- विविध 
देखावे- निरनिराळ्या देशांतील लोक- म्हणी- पद्युपक्षी झाडे- प्राणी इत्यादि- 
कांचे मोठे तक्ते, शाळेत लावण्यासाठी जनावरांची मोठी चित्रे, जग- 
हिंदुस्थान- युरोप- आशिया-- अमेरिका- आफ्रिका यांचे शाळेय नकाशे भी 
भाठासाठी गोष्टींची चित्रे, कापडी गुंडाळण्याचे फळे, लाकडी जनवारे, इ. इ. 

वरीलश्रिवाय चित्रशाळेत निरनिराळ्या वेळी निरनिराळ्या वस्तू विक्रीस 
ठेवण्यात येत असत; पेणचची कटलरी--चाकू,कात्र्या वगैरे,पंजाबातील हॉकी स्टिक्स ; 

केट बॅटस्‌, फुटबॉल्स, सावंतवाडीची लाकडी फळे, धरमपूरची खादी, सोयाबीन 

कॉफी, केशर, चर्मी जोडे, छपाईचा कागद व छापखान्याची शाई इ. इ. 


क्रमिक पुस्तके 


१२८ साठी चित्रद्षाळा प्रेसने मराठी पहिली ते सातवी या इयत्तांसाठी 
“ बालबोध वाचनमाला ? नावाची नवीन मराठी क्रमिक पुस्तके तयार केली होती. 
ती सरकार मंजूर होऊन काही शाळांतून लावण्यात आली होती. 

१९५४ साली बदललेल्या सरकारी धोरणानुसार 'चित्रशाळेने उचच माध्यामिक 
शाळांसाठी निरनिराळ्या विषयांची पुस्तके अभ्यासक्रमानुसार तयार करून घेतली 
होती. ती शाळाखात्याने ठेकस्ट म्हणून मंजूर केळी होती व निरनिराळ्या शाळांनी 
ती आपल्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट केली होती. या -२५ पुस्तकांची नावे 
पुढीलप्रमाणे होतः थोरांचा परिचय (इयत्ता ४ ); गणित परिचय (इयत्ता ४ ) 
बाळबोध वाचनमाला (इ. ५-६-७ ), आपला भारत (३७४५-०६-१७ 1) 
आपले नवे जग ( इ. ५-६-७-८-९-१०-११ ); मायबोलीचा अभ्यास 
(इ. ८-९-१०), संस्कृत परिमल (इ. ९-१ ० ), भूमिति(इ. १ ०-११), 


पूवैपीठिका १५ 


आरोग्यशास्त्र (इ. ८-९-१०), शरीरश्ास्र (इ. १०-११). इ 


४3. > छापल या ९ (५ 
॥चत्रशाळत ल्या जाणाऱ्या पुस्तकांचा व 
१_ई१ >> €"२ > 
नकाशांची काही ठोक शिऱ्हाइके 
तेज ब्रदर्स पुणे, छत्रपति स्टोअस, सातारा, नेवे ब्रदर्स, जळगाव, नाईक 
औरंगाबाद, दादर बुकडेपो मुंबई, बिडकर पंढरपूर, तेलंग पंढरपूर, ओरिएंटल 
बुकडेपो पुणे, इंटरनॅशनल बुक साव्हिस, पुणे, जयचंद तलकसी, मुंबई, जिल्हा 
लोकल बोडेस्‌, सातारा, पुणे, खानदेश, इ. इ 
चित्रशाळा छापखान्यात पुस्तके, नाटकांची, सिनेमाची व निवडणुकीची 
पोस्टसे, तक्ते इत्यादिकांच्या छपाईचे काम मोठ्या प्रमाणात होत असे. 
छपाइंची काही ठोक गिऱ्हाइके; 
तेलंग पंढरपूर, बिडकर पंढरपूर, जोशी ब्रदर्स हैद्राबाद, नेवे ब्रदसे जळगाव 
नाईक औरंगाबाद, हिंदुस्थान स्योअसे औरंगाबाद, आदरी स्टोअसे जळगाव 
मॉडने बुकडेपो-- किताबखाना- व्हीनस बुक स्टॉल-- कॉटिनेंटल प्रकारान- 
संयुक्त साहित्य-विश्वकमा पुणे, नॅशनल बुक ट्रस्ट, दिल्ली, पब्लिकेशन्स डिव्हिजन 
दिली, गजानन महाराज चरित्राचे प्रकाशक शेगाव, म. गांधी वाड्य़याचे प्रकाशक 
महाराष्ट्र सरकार, जयचंद तलकसी अँड कं. मुंबइ, इ. इ. 


अहाराष्ट्र ग्रेंथोतेजक अकल 
११७३७ लश्ालिल ९७, लाहे काळा. 
शूल्या धुफ्शीशर थोक, तुले. ४६४ «७, 


प्रकरण दुसरे 
चित्रशाळेची मासिके 


मराठी शालापत्रक 


हे मूळ सरकारी श्रिक्षणखात्याचे मासिक. मराठी शाळामास्तरांचे ज्ञान वृर्डि- 
गत करण्याच्या हेतूने ते “पुणे पाठझ्यालापत्रक ?या नावाने १८ ६१ च्या मे महि- 
न्यात सुरू झाळे व जुळे १८६३ मध्ये बंद पडले. पुणे पाठशाळेकडील मंडळी ते 
चालवीत असत. कृष्ण्यास्त्री तळेकर हे त्याचे पहिले संपादक होते. नंतर विष्णु- 
शास्त्री पंडित त्या जागेवर आले, पुढे त्याचे रूपांतर होऊन “मराठी द्याळापत्रक? 
या नावाने ते ऑगस्ट १८६३ पासून निघू लागळे व डिसेंबर १८७५ मध्ये 
सरकारने ते बंद केळे. हे मासिक मुख्यत; मराठी शाळांतील शिक्षकमंडळी- 
साठी होते व सरकारी ट्रेनिंग कॉलेजचे प्रिन्सिपॉल त्याचे संपादक असत. 
प्रारंभी केरो लक्ष्मण छत्रे त्याचे संपादक होते. त्यांच्यानंतर. १८६५ साली 
कृष्णशास्त्री चिपळूणकर हे मराठी शालापत्रकाचे . “ कर्ते !?? झाले. त्यांनी 
रासेल्स, व्याकरणावरील निबंध, अरबी भाषेतील गोष्टी वगैरे पुस्तके या 
मासिकात क्रम प्रसिद्ध केली. विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांचे “ संस्कृत कविपंचक > 
मूळ शाळापत्रकात १८७२ मध्ये प्रकाशित झाले. पुढे त्यांनी १८७५ च्या 
माचे महिन्यापासून “ मराठी कविता ? ही ठेखमाला सुरू केली, त्या निबंधाच्या 
प्रात्ताविक लेखातील मिद्यनर्‍्यांवरील टीका शालाधिकाऱ्यांना इतकी झोंबळी 


झाला, “ झालापत्रका "चे हे तिसरे स्थित्यंतर होय. 
म्हणून वासुकाकांचे नाव छापलेले होते व चित्रा 
म्हणून होते. या “ मराठी श्ालापत्रका **चे थ्येय व घोर 


पहिल्या अंकावर संपादक 
ळा प्रेसचे नाव प्रकाशक 
ण पूर्वीचेच होते व ट्रेनिंग 


चित्रशाळेची मासिके १७ 


कॅलिजातीळ शिक्षक त्याचे संपादकीय साहाय्यक असत. चित्रश्याळेत. तेव्हा टाईप 
नसल्यामुळे ते आयभूषण छापखान्यात छापले जात असे. पुढे १८९८ साली 
ते चित्रशाळेत निघू लागले. त्या वेळी त्याचे ४००० अंक निघत असत व हे 
मासिक सरकारी आश्रयानेच निघत असल्यामुळे त्यायोगे चित्रथाळेचा फायदाच 
होत असे. व्याकरणकार रा. मि. जोक्ली हे त्याचे काही काळ सहाय्यक संपादक 
होते. या मासिकास जून १९११ पर्यंत म्हणजे सतत २० वर्षे सरकारी आश्रय 


. होता. पुढे सरकारी धोरण बदलल्यामुळे व चित्रशाळेवर सरकारची इतराजी 


झाल्यामुळे १९१२ पासून सरकारचा आश्रय बेद झाला. तथापि चित्रज्ञाळेने 
१९१२ च्या जानेवारीपासून ते स्वतःचे मासिक म्हणून त्याच नावाने पुढे 
चाळू केले. : 

हे मासिक प्राथमिक शिक्षकांना उपयुक्त असल्यामुळे त्याला शिक्षकांचा व 
झाळांचा आश्रय होता व शाळांतून ते उपयुक्त ठरले होते. १९१६ ते १९२० 
या काळात इतिहास-संशोधक द. वि. आपटे “ चित्रमय जगत्‌ बरोबर शाला- 
पत्रकाचे संपादनकास करीत. नंतर व्यं. र. देवगिरीकर यांच्याकडे दोन्ही मासिके 
आठी. एप्रिळ १९२९ पासून या मासिकाचे चौथे स्थित्यंतर घड्टून आळे व 
केवळ “ शालापत्रक? या नावाने ते फक्त मुलांच्यासाठी मुलांचे मासिक झाले 
आणि तेव्हापासून गेळी ४५ वर्षे त्याच स्वरूपात ते चाळू आहे. १९७४ च्या 
जानेवारीत त्याने ८५ व्या.वर्षांत पदार्पण केले. व त्याचच वर्षोत ते विराम पावले . 


चित्रमय जगत्‌ 


मराठी मासिकांच्या सृष्टीत नाबाजळेळे व अग्रेसर ठरलेले “ चित्रमय जगत्‌ ? 
मासिक १९१० साली अवतीण झाले. या लोकप्रिय मासिकाने महाराष्ट्राच्या 
बौद्दिक, सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात जी कामगिरी केली ती अपूव म्हणावी 
लागेल. “ विविधज्ञानविस्तार* व “ मनोरंजन ? या एके काळी गाजलेल्या 
मासिकांप्रमाणेच “ चित्रमय जगत्‌ “चे एक स्वतंत्र युग होऊन गेले. “ विविघ- 
ज्ञानविस्तार ' ६८ वर्षे, “ लोकमित्र ४९ ज ' मनोरंजन? ४० वषे चालले तर 
: चित्रमय जगत्‌ ? 'ची कारकीदे उणीपुरी ६० वर्षोची झाली. मराठी नियतका- 
लिकांच्या इतिहासात “ चित्रमय जगत्‌ ? चे नाव चिरस्मरणीय झाल्यावाचून 
राहणार नाही. 
चि. २ 


त 


टं चित्रशाळेचा इतिहास 
(_ 


वासुकाका जोशी हे चित्रमय जगतूचे आद्य संस्थापक होते. ते परदेद्यात 
जाऊन आले होते व त्यांनी इंग्लंड-अमेरिकेची सचित्र नियतकालिके पाहिलेली 
होती. तेव्हा लंडनच्या इलस्ट्रेटेड लंडन न्यूज” या सचित्र साप्ताहिकाच्या 
धर्तीवर ब त्या आकाराचे संपूर्ण चित्रमय असे मासिक काढण्याची त्यांनी योजना 
आखली. शिवाय वासुकाकांचे चरिंजीव रामभाऊ हे नुकतेच विलायतेहून ब्लॉक- 
मेकिंगची कला शिकून आले असल्यामुळे मासिकात जास्तीत जास्त चित्रे घालणे 
त्यांना सहज शक्य होते. मराठीत त्या वेळी अक्ष प्रकारचे एकही सचित्र मासिक 
नव्हते. विविधज्ञानविस्तार, मनोरंजन, लोकमित्र, नवयुग, लोकशिक्षण अद्ली 
काही मोजकीच मासिके त्या काळी प्रसिद्ध होत होती. पण त्यांत चित्रे नसत 
आणि ती आकारानेही लहान होती. म्हणून चित्रमय जगतूचा आकार दुपटीहून 
मोठा म्हणजे क्राऊन द्वितीयांश इतका (१२.८ ९.४२?) ठेवण्यात आला 
होता. वासुकाकांनी हे मासिक कोणत्या हेतूने काढले व त्यात त्यांचा उद्देश काय 
होता याचा खुलासा त्यांच्या चरित्रात कोठेही आढळत नाही. तथापि, ' केसरी 
साताहिकाच्या ता. ७ डिसेंबर १९०९ च्या अंकात पहिल्या पानावर “ चित्रमय 
जगत्‌ *ची जी मोठी जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती तिच्यावरून पुष्कळसा उलगडा 
: होतो. ती जाहिरात अज्ली --- 


चित्रमय जगत्‌ 
या नावाचे मासिक पुस्तक आम्ही येत्या 
आहो. हे मासिक पुस्तक दर महिन्यार 


होईल, प्रत्येक अंकात फोटोवरून तयार केलेली चित्रे व कारटने 
(विनोदी चित्रे ) देण्यात यावयाची असून चित्रमय जगत्‌ हे अनव 
नाव या मासिक पुस्तकास दिले आहे. चरित्रे, स्थलवर्णने, समारंभांची 
वर्णने, कादंबऱ्या व नाटके, चर्चात्मक ब टीकात्मक वगैरे विषयांचा यात 
समावेदा करण्यात येईल व प्रत्ये 


त्येक विषय सचित्र ये टल महत्त्वाच्या 
त तैम्या मार्मिक टीकेसह देण्यात येती यईल, महत्त्वाच्या 


प छ व बातम्यांना अनुसरून विनोदी 
चित्रे (कारने) व इतर चिज्रे घालण्यात येतील, 

र 1 आकार क्रा. द्वितीयांशञाच्या इतका मोठा असून प्रत्येक 
कात १६ पृष्ठे येतील, शिवाय मलपृष्ठ निराळे येईल बारा अंकांची 


या जानेवारीपासून सुरू करणार 
या पहिल्या आठवड्यांत प्रासिद्ध 


चित्रेलाळेची मासिके ०१७९ 


वगणी ट. ह. सह ३| रु. पुणे व मुंबई येथील वर्गणीदारांस २ रु. 
फुटकळ अंकाची किंमत ४ आणे. 


भननेजर, चित्रशाळा परेल, पुणे. 


५: चित्रमय जगत्‌ ?'च्या पहिल्या अकात पहिल्या पानावर अत्रिकुळोत्पन 
राहदव्य कषींचे कग्वेदातील “ व्यचिष्ठे बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये ” हे ५ व्या 
मंडळातील ६६ वे सूक्त साथ दिले होते : 

£ ज्या राज्यव्यवस्थेमध्ये राजाचे अधिकार लोकमताने नियंत्रित झालेले 
असतात त्यालाच “' स्वराज्य ? किंवा “ बहुपाय्य स्वराज्य ” असे नाव 
आहे. स्वराज्याची इच्छा बाळगणाऱ्या लोकांनी जनतेची दृष्टी व्यापक 
होईल, त्यांमध्ये ऐक्‍य बाणेळ व ते विद्वेने तेजस्वी होतील असे करण्याचा 
प्रयत्न करावा. व्यापक विचार, ऐक्य व ज्ञान हे तीन मार्ग ज्या ठिकाणी 
जाऊन एकत्र मिळतील तेथे स्वराज्य असते. असा वेदाचा उपदेश 
आहे.” 

राहतव्य क्र्षीच्या या सूक्तावरून “* चित्रमब जगत्‌ *'चे थ्येय कळून येट्टेळ. 
शिवाय पहिल्या अंकात दुसऱ्या पानावर कै. विष्णुशास्त्री "चिपळूणकर यांचे जे 
पुण्यस्मरण करण्यात आले आहे त्यांतीळ पुढील वाक्ये ही वाचकांना तितकीच 
अर्थभबोधक वाटतील:- “' चित्रमय जगत्‌ हे चित्रशाळेच्या उत्कर्षाचे फन आहे. 
शात्रीबोबांनी न्यू इंग्लिश स्कूल, केसरी-मराठा, चित्र्याळा व कितावखाना ही 
त्यांनी हाविळेळी सवे झाडे चांगळी वाढीस लागून त्यांस सुंदर फळे येत आहेत. 
चित्रमय जगत्‌ हे त्यांपैकीच एक फळ आहे. त्या दृष्टीने चिपळूणकरांचे अवतार- 
कार्य संपादण्यासाठी स्वमाषेची सेवा, स्वदेशसेवा, सत्प्रीती ब स्वावलंबनप्रात्ती 
इत्यादि गुणांचे संवधेन करण्याचे आमचे उदिष्ट आहे. ” 

१९१० हे साळ राजकीय दृष्ट्या एक महत्त्वपूर्ण बघे ठरले होते. बंगालची 
फाळणी झाली होती. क्रांतिकारकांचे आंदोळन जोरात सुरू होते. सरकारच्या 
दडपद्याहींचा कळस झाला होता व लो. टिळक मंडालेच्या तुरुंगात आपले 
हद्दपारीचचे जीवन कंठीत होते. त्याचप्रमाणे इतरत्रही अनेक देटाभक्त तुरुंगात 
खितपत पडले होते. त्याच वर्षी प्रेस अक्ट जारी झाल्यामुळे वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्या- 
बर गदा आढी होती. मोले-मिंटो सुधारणा प्रासेद्ध झाल्या होत्या, कलकच्यानची 


९१० चित्रशाळेचा इतिहास 


राजधानी दिल्लीला येणार होती. पुढाऱ्यांच्या अभावामुळे देशात एकंदरीने 
औदासीन्याची कळा आली होती. कॉंग्रेस दुबेळ झाली होती ब नेमस्त पक्ष अज 
विनंत्यांच्या आपल्या कार्यक्रमात दंग होता. देशाचे वातावरण अक्का प्रकारे निष्क्रिय 
व निर्जीव झाले होते. देशाच्या अ्या राजकीय परिस्थितीत चित्रमय जगत्‌ '/चा 
जन्म झाला. 

'चित्रमय जगत्‌ मासिक सुरू होताच ते इतके लोकप्रिय झाले की त्याचे पहिले 
तीन अंक तावडतोब खपले व जानेवारीचा अंक पुन्हा छापावा लागला. मासि- 
काच्या अंकाला पुनमुद्रणाचा योग यावा ही गोष्ट तेव्हा अपूर्वेच होती आणि 
आजसुद्धा अपूवेच म्हणावी लागेल. पहिल्या अंकावर सुद्रक व प्रकाशक म्हणून 
रामचेद्र वासुदेव जोशी यांचे नाव होते. त्या काळी मासिकावर संपादकाचे नाव 
घालण्याची आवद्यकता नव्हती. प्रारंभीच्या काळात नाटककार अनंत वामन 
बवे, “ करमणूक ?? साप्ताहिकाचे सहसंपादक ज. र. आजगावकर, सेनापति 
बापट ब ज. स. करंदीकर ही मंडळी संपादकीय सलछागार व मदतनीस होती. 
कृ. गो. किनरे हे पहिल्या अंकापासून लेखक होते. 

मासिकात भरपूर चित्रे व विनोदी चित्रे (काड़ने) देण्याचे जसे धोरण होते 
त्याप्रमाणे त्यात नानाविध विषयांवर व्यासंगपूर्ण ठेख येत असत, विविध प्रकारचे 
भारदस्त लेख, मनोरंजक गोष्टी, पवासवणने, चरित्रे, आरोग्यविषयक व शास्त्रीय 
"माहितीचे लेख; चुटके वगैरेमुळे मासिक सवोगपरिपूर्ण व उच्च दर्जाचे होते. 
नाटकांची सचित्र व सविस्तर. परीक्षणे हे प्रारंभीच्या काळात चित्रमय जगतूचे 
नेरिषटय समजले जात असे, सुरुवातीचा पहिला ठेख कटाक्षाने धर्मविषयक असे. 


कित्येक वर्षे ही प्रथा अखंडपणे चालू हो त्या से 
होती. त्या काळातले थोर पुढारी, प्रासिद्ध 
व्यक्ती व विचारवंत लेखक चित्रमय दी 


र य अगतूसाठी लिहीत असत. चित्रमय जगतूच्या 
ठेखकवगात रि जपे 

द म” पराणपे, क) स. खाडिलकर, चिं. वि. वैद्य, लो. टिळक, 
ड्‌ र राजवाडे, न. चिं. केळकर, वि, सी. गुजर, वेकुंठराय, कृष्ण- 
शा > > वी र 

शास्त्री घुले, डा. खानखोजे, वीर वामनराव जोशी, लोकनायक अणे, दा. वि. 
गोखले, श्री, कृ. कोल्हटक 


र, दाजी नागेश आपटे कि वराव 
बोडस, ह. ना. आपटे सी न गेरा आपटे, 9 कवे, व 
१ त्स पटकर, के, रा. का!नटकर, 


ण *के. दामले, ल. ब. भो 
» र्‌, अू* र 
रम्यकर, द. वा अशासारख्या प्रसिद्ध व्यक्तींचा समावेश 


क " पोतदार अशांसा 
हाता. कावे अनंततनय, आनेद्राव टेकाडे, गोविंदाग्रज, तिवारी यांच्या कविता 


चित्रलाळेची मासिके २१ 


चित्रमय जगत्‌मध्ये येत असंत. सावरकरांची “' सागरा प्राण तळमळला ” ही 
कविता प्रथम चित्रमय जगत्‌मध्ये प्रसिद्ध झाळी. लोकमान्य टिळकांचा “' हिंदु- 
धर्मांचे स्वरूपलक्षण?” हा ठेख १९ १५ साली प्रसिद्ध झाला होता तर “ भार- 
तीय विवाह संस्थेचा इतिहास ?' या राजवाड्यांच्या लेखाने खळधळ उडविली 
होती. पहिल्या महायुद्धाच्या काळात खांडिलकरांची महायुद्कावरील लेखमाला 
अत्यंत गाजली होती व खेडोपाडी तिचे सामुदायिक पारायण होत असे. दा. वि. 
गोखले यांचे “ स्वराज्याचा ळढा ” हे दरमहाचे राजकीय सद्र लोकप्रिय झाळे 
होते. चित्रमय जगतमध्ये. नवीन नवीन गोष्टी आल्या पाहिजेत,.असा वासु- 
काकांचा आग्रह असे. म्हणून ते इंग्लंड-अमेरिकेतून मासिके मागवीत व त्यांचा 
जास्तीत जास्त उपयोग करण्यास संपादकांना सांगत. मराठी मासिकांतून अक्या 
प्रकारची माहिती येत नव्हती. पहिल्या महायुद्धाच्या वेळी चित्रमय जगतूने 
येवढी अफाट लोकप्रियता मिळविठी होती की, त्याचा जास्तीत जास्त खप २० 
हजारांपर्यंत गेला होता. तेव्हा चित्रमय जगत्‌ची वार्षिक वर्गणी पातळ प्रत २|| 
रु. व जाड प्रत ५॥ र. अक्षी होती. 

वासुकाकांनी “ चित्रमय जगत्‌?” मासिक मराठीप्रमाणे हिंदी, गुजराती व 
कानडी भाषेत काढावयाचे योजिले होते. त्याप्रमाणे त्याच्या गुजराती व हिंदी 
आदृत्त्या निघाल्या. गुजराती चित्रमय जगत्‌ २३ वंबे(१९१५ ते १९४८) 
व हिंदी चित्रमय जगत्‌ १३२ वर्वे (१९१९ ते १९२२) चचालळे. हिन्दी- 
गुजरांतीमधीळ नामांकित ठेखक या मासिकांना संगादक म्हणून लाभले होते. 
कानडी चित्रमय जगत्‌ दोन वर्षेच चाळले. इंग्रजी आदृत्तीही काढण्याचा 
ऱ्चालकांचा विचार होता, पणं ती निघाळी नाही. 
__ इतिहाससंशोधक द. वि. आपटे १९१५ ते १९२१ पर्येत “ चित्रमय 
जगत्‌*चे संपादक म्हणून काम पाहात असत. त्यानंतर त्ये. र. देवगिरीकर 
संपादक झाले. म्हणजे संपादकीय कार्यव्यवल्था पाहू लागळे. ते कँप एज्युकेशन 
सोसायटीच्या हायस्कूलचे मुख्याध्यापक होते. ती नोकरी सोडून देशसेवा कर- 
ण्याच्या इच्छेने ते चित्रमय जगतमध्ये १९२१ साली दाखल झाले. त्यांच्या 
दीर्थबैकाळीन कारकीर्दीत चित्रमय जगतूला राष्ट्रीय वळणं मिळाले व एकमेव 
राजकीय मासिक म्हणून त्या'ची प्रतिष्ठा वाढली, देवगिरीकरांनी परिश्रमपूर्वक 
काढलळेळे चीन, रशिया व लष्करी अंक हे त्या काळी खूय गाजले होते. त्यांनी 


र्र चित्रशाळेचा इतिहास 


स्वतः परिश्रम करून व अभ्यास कलून हे वेरिष्ट्यपूर्ण विदोषांक तयार केले होते. 
मराठीत अक्रा प्रकारचा स्वयंप्रेरणेचा उपक्रम यो पूर्वी कोणी केला नव्हता. 
देवगिरीकरांचे हे खास अंक प्रासंगिक स्वरूपाचे नव्हते, तर स्वतंत्र ग्रंथांच्या 
योग्यतेचे होते. 'ित्रमय जगतूचचा “ रशिया अंक प्रसिद्ध झाल्यावर मीरत 
खटल्याच्या निमित्ताने चित्रशाळेची व देवगिरीकर यांच्या घराची झडती झालीं 
होती. 
क क व) 
चित्रमय जगतूच्या ५९ वर्षाच्या जीवनात एकूण ७१० अंक निघाले व 
सुमारे २५० ० पृष्ठे मजकूर प्रसिद्ध झाला. विविध प्रकारच्या विषयांवर खास 
भट > 42२. __& (> कळ प! 
परिश्रमपूर्वक काढलेळे असे ५५ विशेबांक निघाळे. या विश्रेष्रांकांची नुसती 
नामावली पाहिली तरी त्यांनी किती विषय व्यापळे होते हे दिसून येईल. चित्रमय 
जगतृर्‍चा पहिला जादा अंक जून १९१० मध्ये सांगलीच्या राज्यारोहणप्रसंगी 
काढला होता व तो अनेक चित्रांनी सजविला होता. दुसरा खास अंक १९११ 
सोटच्या डिसंबरात “ दिल्ली दरबार ? अंक म्हणून जो निघाला होता तो 
९ क ९ कांची “२ जेरजवा वव. ंंन्ची टे! 32.२ व्य ऱ्ची 
आतशयच गाजला. त्यात संस्था|नेकांची, राजेरजवाड्यांची व देखा 
इतको चित्रे होती की त्याला ग्राहकांकडून पुन्हा मागणी आली. म्हणून लागलीच 
१६१२ च्या जानेवारीत दुसरा “ दिल्ली दरवार ?? खास अंक काढावा लागला. 
द्र वर्धी जानेवारीत वर्षारंभाचा खास अंक निधत असेच, त्याशिवाय पुढे 
विशिष्ट विषयावर जादा विशेषांक निघू लागले. लष्कर, उद्योगधंदे, महायुद्ध, 
० 2 ज्य च्य ञ ने 
जागतिक शांतता, कॉग्रेस, राज्यघटना, स्वातंत्र्य, नधान्य, नियोजन ,सर्वोदय, 
काश्मीर युद्ध, सीमासंधरष, प्रेक्षणीय भारत, योजना अशा विषयांप्रमाणे जगातील. 
निरनिराळ्या राष्ट्रांसंबंधी विशेषांक काढण्यात आले होते. त्यात चौ ग्रोय 
हें प तयी म त्यात चीन, राशिया, 
आशिया, युरोप, झेकोस्ळ किया, जपान, जमनी, स्पेन, कोरिया, काश्मीर, 
अमेरिका, पाकिस्तान इत्यादी अनेक देद्यांचा समा 


वेदा आडे त्याचप्रमागी 
प प र र वश आहे. ९बाचप्रमाणे भगवान 
छेड, महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक, शसुकाका जोशी, विनोबा, पं. जवाहर- 
स अंक निघाले. त्यांचाही निदेंद्या केला 
॥शेषांक प्रासेड झाले होते, ते निराळेच. 


(29 


चित्रणाळेची मासिके २३ 


सक्ती सुरू झाली. तेव्हा ऑगस्ट १९२७ पासून चित्रमय जगतूवर संपादक 
म्हणून च्यंबक रघुनाथ देवगिरीकर यांचे नाव घालण्यात आले. त्यांचा तुरुंग- 
वासा'चा काही काळ वजा करता ते १९५० पर्यत संपादक होते. नंतर संयोजक 
झाले. त्यांच्या अनुपस्थितीत व ते पाळैमेटचे सभासद झाल्यावर रा. प्र. कानिटकर 
चित्रमय जगतूचे संपादक होते. १९६८ साळी मासिक बंद होईपर्यंत ते त्या 
स्थानावर होते. 

चित्रमय जगतूचे राजकीय धोरण कट्टर राष्ट्रवादी असल्यामुळे त्याच्यावर 
अनेक गंडांतरे आली. १९२० सालचा लष्करी अंक जप्त करण्यात आला व 
त्याबद्दढ ४००० रु. जामीनकी मागण्यात आली. १९३०-२२ सालच्या 
कायदेभंगाच्या व सत्याग्रहाच्या चळवळीत आक्षिप्त मजकुराबद्दळ जामीनकी 
मागण्यात आठी. फेव्ट्वारी १९३२ च्या अंकात ना. के. बेहेरे यांची “ सप्तर्षी ? 
ही कविता व माचे १९३२ च्या अंकात बंगालच्या गव्हनैरवर गोळी झांडणारी 
बीणा दास हिचे निवेदन प्रसिद्ध केल्याबद्दल ही जामीनकी मागण्यात आली व 
हे दोन्ही अंक जप्त करण्यात आले. चित्रशाळा व चित्रमय जगत्‌ कॉंग्रेसवादी 
असल्यामुळे त्यांच्यावर सरकारची ककदृष्टी होती. चित्रशाळा हे सरकारच्या 
दृष्टीने सरकारविरुद्ध चळवळ करणाऱ्याचे केंद्र होऊन बसले होते. संपादक, 
चालक व कामगार यांनी चळवळीत भाग घेऊन तुरुंगवास भोगला होत. चित्र- 
झाळेप्रमाणे चित्रमय जगत्‌चेही नाव सरकारच्या काळ्या यादीत समाविष्ट झाले 
होते. चित्रमय जगत्‌ने राष्ट्रीय लब्यात केलेली कामगिरी मराठी नियतकालिकांच्या 
इतिहासात चिरस्थायी होऊन राहील यात शंका नाही. चित्रमय जगतूने राष्ट्रीय 
चळवळीचा जितका व जितक्या आवेशाने पुरस्कार केला, कॅग्रेसच्या धोरणाचा 
मनःपूर्वक पाठपुरावा केला व म. गांधींच्या तत्त्वशानाचा प्रचार केला तितका 
कोणत्याही मराठी नियतकालिकाने केला नाही. 

चित्रमय जगतू'चे आणखी एक वैशिष्ट्य या ठिकाणी अवद्य नमूद केळे 
पाहिजे. गेली ४५ वर्षे चित्रमयजंगत्‌चे संपादक अगर संयोजक व्ये. र. देव- 
गिरीकर प्रासंगिक विषयांवर जे संपादकीय स्फुट ब्रिचार सातत्याने लिहीत असतं 
त्यांत भारतीय व आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा धावता इतिहास ग्रथित झालेला 
असे. ही स्फुटे अत्यंत अभ्यासपूबैक व मननीय असत. त्यांत प्रचलित राजकारणा- 
बर व सरकारवर योग्य ती टीका असे, त्याचप्रमाणे कॉंग्रेस पक्षाचा पुरस्कार 


र्ड चित्रश्याळेचा इतिहास 


करूनही निर्भीडपणे दोषारिग्दर्शानही करण्यात येत असे. पण ही टीका समतोल 
असल्यामुळे या संपादकीय सुटांना उच्च दर्जी प्राप्त झाला होता. हे संपादकीय 
स्फुट विचार. स्वतंत्र पुस्तकल्पाने प्रासिद्ध करण्याच्या योग्यतेचे आहेत व ते तसे 
प्रसिद्ध केल्यास राजकीय कार्यकत्यींना मार्गदर्शक होतील, असे अनेकांनी 
तत्संबंधी वेळोवेळी उद्गार काढडे होते. 

_ “मराठी नियतकालिकांचा इतिहास या ग्रंथात चित्रमय जगतू्‌विषयी 
2३५ साली पुढी उद्‌गार काढण्यात आडे होते:- “* चित्रमय जगत्‌ 
मासिकास आजतागायतच्या नियतकालिकांत ्रेष्ठल्व, महत्त्व, भारदस्तपणा आणि 
आकषेकता प्राप्त झाळी आहे. बृहन्महाराष्ट्रातील प्रासेद्ध ठेखकांचा पाठिंबा, 
भरपूर चित्रे व प्रकादानातील नियमितपणा या गुणत्रयीमुळे चित्रमयजगत्‌ळा 
स्थेये व असामान्य लोकप्रियता मिळाळी आहे.? (रा. गो. कानडे- प. २१ )) 


बाघुकाकांनी आपल्या मृत्युपत्रात मासिकांच्या थोरणासंबंधीचा आदेता पुढील- 
प्रमाणे दिला होता:- “ मासिके माझ्या पूर्वीच्याच धोरणाने चालवावी. त्यात 


निष्ठेने व विशिष्ट धोरणाने हे मासिक चालविण्याचे चालकांवर बंधन होते. 


या मासिकांचे सध्याचे जे संपादक आहेत ते जोपर्य 
ठेवतीळ तोपर्यन्त त्यांना संपादक म्हणून कायम 
धोरण आहे ते कायम ठेवून मासिके चालवावी. 
।_ तासकाकांची मासिकांबाबत व्यावहास्कि व व्यापारी दृष्टी नसल्यामुळे त्यांनी 
जाहिरातींबाबत कधी प्रयत्न केळा नाही. लोकाश्रय मिळेळ तो मिळेळ, त्यावर 
ते अवलेबून राहिले. आणि उख्य म्हणजे आपली विशेष दृष्टी व राष्ट्रीय धोरण 
कीला हाऊ दिले नाही. त्यांनी कधीही मासिकांना व्यापारी 
व . हसुकाकांच्या नंतरही त्यांचचे घोरण संपादकांनी टर विश्वस्तांनी निष्ेने पाळले. 
त्यांनी चित्रमय जगतूच्या व्येयाशली व धोरणाशी कोणत्याही ण २ 

कमय जगतूच्या नोव्हेंबर १९६ २ च्या अंकात दिलेल्या जाहि- 


चिंत्रशाळेचची मासिके २५ 


रातीत विश्वस्तांनी वर्गणीदारांना उद्देश्दून जी विनंती केळी. होती ती पाहिली 
असता या ध्येय-थोरणाचा आणखी उलगडा होईल. वर्गणीदारांना केलेली ती 
जाहीर विनंती पुढीलप्रमाणे होतीः-- “ जानेवारी १९६४ पासून चित्रमय- 
जगतूची वार्षिक वर्गणी ७ रु. करणे भाग पडत आहे, यावद्दळ आम्हांस दुःख 
होते. ७ रुपये वर्गणी बेऊनही मासिक चालविणे कठीण जाणार आहे, इतकी 
महागाई वाढली आहे. चित्रमय जगत्‌ हे मासिक धर्मीदाय विश्वस्त निधीत्फे 
चालविण्यात येते, त्यामुळे आम्हांला ही सेवा करता येते. फायद्याकडे लक्ष ठेवून 
आम्ही हे मासिक चालवीत नाही. जी संस्था कै. विष्णुझ्ास्री चिपळूणकर यांनी 
काढली व ज्या संस्थेची जोपासना कै. वासुकाका जोशी यांनी केली ती संस्था 
एक राष्ट्रीय ध्येय पुढे ठेवून हे मासिकाचे कार्य चालवीत आहे, येवढेच आम्ही 
निवेदन करू इच्छितो. वर्गणीदारांनी पूववत्‌ लोभ कायम ठेवावा अश्शी विनंती 
आहे." व्यवस्थापक” 

स्वातंत्यप्राप्तीनंतर देशाच्या परिस्थितीत बदळ झाला, परकीय सत्तेशी झगडा 
करण्याचे दिवस संपळे, जनतेची अमिरुचि बदलली व एकंदर'च स्थित्यंतर घडून 
आले. त्यामुळे वासुकाकांनी निर्दिष्ट केठेल्या धोरणानुसार मासिक ऱचालविणे 
डुघैट झाळे. तरीही हजारो रुपयांचा तोटा सोसून विश्वस्तांनी हे मासिक चालविले. 
जनंतेळा “ राजकीय शिक्षण * देण्याचे ध्येय पुढे ठेवून व नफ्याची दृ्टी न ठेवता 
मासिक चालविण्याने विश्वस्तांनी देशकार्य केळे असे म्हटले पाहिजे. सवंग लोक- 
प्रेयतेच्या नादी न लागता, तत्त्वाशी प्रतारणा न करता व परिस्थितीच्या वहात्या 
वाऱ्याबरोबर वाहून न जाता, स्वामिमानाने व निष्ठेने मागेक्रमण कहुन या 
मासिकाला कृतकुत्यतेचे समाधान लाभले. १९१० सालच्या जानेवारी महिन्यात 
निघालेळे चित्रमय जगत्‌ मासिक ५९ वषींचे आयुष्य उपभोगून जानेवारी 
१९६८ च्या अंकानंतर विराम पावले. 


स्फूति 


बेळगावचे सुप्रसिद्ध नाटककार व “ भासाची नाटके, ? * माझी बहीण ? 
इत्यादि नाटकांचे कते कृष्णाजी लक्ष्मण सोमण ऊर्फ “ किरात यांच्या 
संपादकत्वाखाली नोव्हेंबर १९२८ पासून हे नवीन मासिक चित्र्याळेने सुरू 
केळे, हे मासिक आपल्या नावाप्रमाणेच स्कूतिदायक होते. प्रारंभी त्याचा आकार 


२६ चित्रशाळेचा इतिहास 


क्राऊन ७.२ ><४-८ म्हणजे पुस्तकाएवढा होता. पण तो लवकरच वाढविला. 

(१ >> 
राष्ट्रीय जाग्रती करणाऱ्या लघुकथा प्रसिद्ध करून विचारजाग्ती करणे, नाटके, 
4 रित्रे “३ ४9 > (> ब ५ 
ट्खुकथा, कादंबऱ्या, चरित्रे प्रसिद्द करणे हे या मासिकाचे उद्दिष्ट होते. प्रारंभी 
किरातांची नाटके क्रमदा! प्रसिद्ध झाली. या मासिकात ऐतिहासिक ळघुकथाही 
येत असत. राजकीय चळवळीच्या काळात जामीनकी मागितल्यामुळे १९३४ 
च्या जानेवारीत ते बंद करावे लागले. र. गो. सरदेसाई हे स्फर्ति ? मासिकाचे 
जानेवारी १९३१ ते पेव्रुवारी १९३२ पर्यंत जाहीर संपादक होते. 


चित्रमय कृषीवल 


वासुकाकांना शोतीची आवड असल्यामुळे त्यांनी वा. रा. गाडगीळ यांचे 
* महाराष्ट्र कृषीवल ? हे मासिक चालाघेण्यास घेतले व ते “ चित्रमय कृषीवळू ?? 


या नावाने सुळे १९३१ पासून सुरू केले. ते दोन वर्षे चाळळे व जून १९३३ 
ला बंद केळे. 


2| 


ललित वाडय़य व ललित कळा यांस वाहिलेळे.हे.पुरोगामी विचारांचे मासिक 
एप्रिळ १९३५ पासून रा. प्र. कानिटकर यांच्या संपादकत्वाखाली पंधरा वर्षे 
चालले. त्याने मराठी मासिकांच्या जगात चांगल नावलौकिकही मिळविला 
होता. या मासिकात सामाजिक व वाडय़यविषयक लेख येत असत, शिवाय 
आरोग्य व आहार, सिनेमासृष्टी, विचारविहार, विनोद आणि विश्रांति, चाळू 
पहत्त्वाच्या घडामोडी अशी त्यात विविध सदरे होती. धुव मासिकाने लघुकथा, 
गोमंतक, निसगोपचार, घटनापारिषद, आरोग्य, साहित्य संमेलन, म. गांधी 
संस्मरण असे अनेक वेरिष्ट्यपूर्ण विशेषांक प्रसिद्ध केळे होते. क्रमश ; दोन कार्दं- 
बऱ्याही प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. दर वर्षी दिवाळी अंक साचित्र स्वरूपात 
व दीडपट पृष्ठांचा निधत असे. महाराष्ट्राच्या वैचारिक वाढ्य़यात धुवाने महत्त्वाची 
भर घातली आहे. धुव मासिकाचा पहिला अंक वषेप्रतिपदेला एप्रिळ १९ २५ 


ध्ये 9) माच ह. 
त मवाडा च १९५० या मांचे महिन्याच्या अंकानंतर ते बंद करण्यात आडे, 


चित्रशाळेची मासिके २७ 
आपली शेती 

या नावाचे आणखी एक शेतकीविषयक मासिक वासुकाकांचे नातू जी. 
अनंतन्‌ यांच्या संपादकत्वाखाली जुळे १९४७ पासून सुरू करण्यात आले व 
माचे १९५० मध्ये विश्वस्तांच्या ठरावानुसार बंद झाले. या मासिकाचे ध्येय- 
वाक्‍य पुढीलप्रमाणे होते. “* हिंदुस्थानातील देती करू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक बांधवा- 
करिता सहाय्यभूत होणारे मासिक- विधायक, पक्षमेद्रहित व वादविवादापासून 
अल्सि.?? या मासिकांत शेतीविषयक विविध मजकूर येत असे. 


महाराष्ट्र ग्रंथोसेजक येर्क 
१११७ श्लकषाधिर १७, ७8 ब्राळ, 
कल्या वुरवीइर शोक, बुके. ०१६ ७, 


प्रकरण तिसरे 
वासुकाका जोशी यांचे मत्युपत्र 


बातुकाका जोशी यांनी निधनापूर्वी सुमारे. चार महिने म्हणजे 
ता. १७-९-१९४३ रोजी आपले अखेरचे मृत्युपत्र करून ठेवले होते. त्या 
स्त्युपत्रात त्यांनी आपल्या वडिलोपार्जेत व स्वसंपादित स्थावर व जंगम मिळ- 
कतीचा तपशील दिला असून तिची ककी विल्हेवाट करावयाऱची हे कलमवार 
सांगितळे आहे. त्यांनी आपल्या काही जवळच्या नातेवाईकांना किरकोळ देणग्या 
वगैरे दिल्या. आहेत, पण त्यांनी आपल्या इस्टेटीचे कोणालाही वारसदार केले 
नाही. आपल्या नातेवाईकांसाठी या मृत्युपत्रात त्यांनी काहीही राखून ठेवले 
नाही. आपल्या सवे मिळकतीचा विनियोग सावजनिक कार्यासाठी लोकहितार्थच 
व्हावा असे त्यांनी नमूद करून ठेवळे आहे. स्व इस्टेटीची व्यवस्था पाहण्यास 
त्यांनी ५ जणांचे विश्वस्त मंडळ नेमले व त्यांच्यामार्फत चित्रशाळेची व खाजगी 
मिळकतीची कायमची व्यवस्था चालावी असे निवेदन केडे आहे. ते आपल्या 
स्त्युपत्रात म्हणतात :--- १ 

“ कै. विष्णु्यास्री चिपळूणकर यांनी ज्या उद्देज्ञाने प्रेस्ति होऊन चित्रशाळा 
संस्था काढली, त्या उद्देश्याने मी ती संस्था आजपर्यंत चालविली. तोच उद्देश 
डोळ्यांपुढे ठेवून विश्वस्तांनी माझ्या पश्चात्‌ चालावे अद्ली माझी इच्छा आहे. 

चित्रशाळेसारखी केवळ ट्रस्टींनी चाळविठेली संस्था अ 
चालावी अशी माझी इच्छा आहे व ती माझे ट्रस्टी पुरी कर 
आश्या आहे.” 

वासुकाकांच्या ह्या इच्छापत्रावरून वासुकाका किती ध्येयदृष्टीचे व निःस्वार्थ 
उद्डीचे होते ब मूठमर खाजगी कुटुंबीयांच्या हिताची इष्ट न ठेवता त्यांनी 
आपली सवे संपत्ती सावेजनिक कायीळा कशी अर्पण केढी हे दिसून येईल. हे 
सत्युपत्र म्हणजे व्यापक देशहितबुद्धीने केळेडे एक आदश मृत्युपत्र होय, असे 
म्हणण्यास हरकत नाही. . 


वासुकाकांचे हे समग्र मृत्युपत्र पुढे देत आहो : 


त्यंत नावाखूपाने 
तील अक्की मला 


वासुकाका जोशी यांचे मृत्युपत्र २९ 
सृत्युपत्र. 


रोजी मृत्युपत्र करून ठेवणार !- 

मी वासुदेव गणेश जोशी, उमर वर्षे ८८, जात त्राह्मण, धंदा छापखान्याचा, 
राहणार पुर्णे पेठ सदाशिव घरनेबर २७२, कारणें मृत्युपत्र करून ठेवितो 
ऐसाजे :-- 

[ १] माझा आतां.दृद्धापकाळ झालेला आहे. अलीकडे मला बरें नसते व 
मळा आता देहाचा भरंबसा वाटत नाहीं, म्हणून माझे पश्चात्‌ माझे सव 
मिळकतीचा विनियोग कसा व्हावा यासंबंधाने मी जै कांही ठरविलें आहे तें खाली 
दिल्याप्रमाणें आहे :-- ग 

[२ अ] माझ्या वडिलांचा वृद्धापकाळ झाला असतां त्यांनीं आपले हातांनींच 
वडिलोपार्जित मिळकतीच्या वांटण्या करून दिल्या होत्या. त्या वांटणीप्रमाणें 
माझे वांट्यास ता. वाई, जि. सातारा येथीळ मौजे धोम येथील रि. स. नं. 
323, डे टेड, 33४, या, मौजे वरखडवाडी येथील रि. स. नं. “>> हीवमोजे 
अमिपुरी येथील रि. स. ने. 2३७, १ दै*, ढेर, ढे वष व ३, 
उटु१, 353, वी, कर, १, ह, 3ह>, या सवे जमिनी माझे वाऱ्यासं 
आल्या व त्यांचा मालकी हक्काने मी आतांपर्यंत उपभोग घेत. आहे. मला 
वडिलार्जित मिळकत आली ती एवढीच, याव्यतिरिक्त वडिलोपार्जित मिळकत 
मला मिळालेली नाहीं. 

[ २ब ] मोज खेड, जि. पुणें येथील ब्राह्मण आळींतील माझीं घरें र घ. 
नै. १११ ११२ व जमिनी रि. स. नं. २२, २३, ३४, शिरोली येथील 
जमिनी रि. स. नं. २४, ६६, टाकळकरवाडी येथील जमिनी सव्हे नं. १५०३, 
१५०४ व खेड येथील गांवठाणांतील बखळ ही ताबेंगह्वाण असलेली माझी 
मिळकत पूर्णपणें स्वर्संपादित अश्शी आहे. र्‍ 

[२ क] पुणें येथे माझे मालकीचा चित्राळा छापखान! सदाशिव पेठ घ. ने. 
१०२६ व तदनुधोगिक सर्थ गोष्टी म्हणजे छापखान्याची जागा, त्यावरील 
इमारती, त्यांतील सवे मशिनरी, कपाटे वगैरे लाकडी सामान, पुस्तके, इतर 
प्रकाराने व त्यांचे हक्क आणि चित्रमयजगतू (मराठी व गुजराथी), थुव व 
झालापत्रक वगैरे मासिके ही सब माझी स्वकष्टार्जित मिळकत आहे. 


२० चित्रक्याळेचा इतिहास 


[२ का] पुणें येथील सदाशिव पेठेतील घ. ने. २७२ हें माझें राहतें घर 
व त्यांतील सवे सामान, कपाटें, इत्यादि, त्या घरांत असलेलें चित्रक्षाळा 
छापखान्याचे मालकीचे, पुस्तर्के वगैरे इतर सामान ही सर्व माझी स्वसंपादित 
मिळकत आहे. डो 

[२ की] पुणें पेठ सदाशिव घ. नं. ९३७ ( बापट वाडा या नांवाने प्रसिद्ध 
असलेलें घर ), ती जागा आणि त्यांतील छापखान्याच्या मालकीचे सव सामान 
'ही माझी स्वसंपादित मिळकत आहे. 

[२ कु] पुणें येथील सदाशिव पेठेंतील माझेकडे भाड्याने असलेल्या 
चिटगुप्पी यांचे वाड्यांतील चित्रद्याळा छापखान्याचे मालकीचे स्थ सामान ही 
'माझी स्वकर्जित मिळकत आहे. 

[२ कू] पुणें पेठ शिवाजीनगर येथील माझ्याकडे ९९ वर्षाच्या कराराने 
भाड्याने असलेली सुमारें सात एकर जागा (प्लॉट नं २४०, २४१, २४२) 
त्यावरील इमारती नं. २६७, ८८५, व तेथें असलेले छापखान्याचचे मालकीचे 
सवे सामान, तसेंच पेठ शिवाजीनगरमधील भांडारकर इन्स्टिटयूट रोडवरील 
खिंडीसमोरीळ जागा, जी मजकडे ९९ वर्षीच्या कराराने आहे ती, ही सर्व 
-स्वसंपादित आहे. 

[२ के] ओरिएन्टल विमा कंपनीत उतरलेल्या माझ्या एक हजार रुपयांच्या 
विम्याची येईल ती रक्कम. 
भे [२के] चि. रा. वामन हरी जोशी ऊफ पडित, रा. धोम, यांच्या धोम 
येथीळ दोन जमिनी, एक सरकारी जिराईत जमीन, दळेकचन रि. स. नं. 32 


चु 
व दुसरी- या मजकडे गहाण आहेत त्या गहाणांचे हक हीहि माझी स्वसंपादित 
“मिळकत आहे. 
येणेप्रमाणे माझी मिळकत आहे. या 
असेल, कीं, जिचा येथे उल्लेख करावयाच 
'मिळकत माझी वर दिल्याप्रमाणे स्वसं 
मला पूर्ण हक्क आहे. तेव्हां ती 
व्हावी अश्शी माझी इच्छा आहे. 


[३ ] माझ्या मिळकतीचा विनियोग आजपर्यंत मीं सावेजनिक कायीत*च 


केला आणि माझ्या पश्चातहि माझ्या मिळकतीचा विनियोग बव्हंशीं लोकहिताथैच 


व्यतिरिक्त आणखी कांहीं माझी मिळकत 
1 राहिळा असेल ती सर्व स्थावर जंगम 
पादित आहे. तिचा विनियोग करण्याचा 
व्यवस्था माझ्या या मृत्युपत्रांत लिहिल्याग्रमाणें 


> 


'वासुकाका जोशी यांचे मृत्युपत्र २१ 


व्हावा अश्ली- माझी इच्छा आहे; म्हणून माझ्या नातेवाइकांपैकीं कांहींना मी 
खालीं दिल्याप्रमाणें देणग्या वगैरे देण्यांत येऊन उरलेल्या माझ्या सव संपत्तीचा 
विनियोग मी खाली लिहून ठेविल्याप्रमाणें सावेजनिक हिताकरितांच व्हावा. 

[४] माझा मुलगा कै. रामभाऊ यांच्या दोन मलींपैकीं एक चि. सो. 
ताराबाई मुतालिक इचें लय़ झाळें आहे. तिळा माझ्या मिळकतींतून दर वर्षी रु. 
१२०० (अक्षरी दंभर ) चोळीवांगडीसाठी म्हणून तिच्या हयातीपर्यंत द्यावेत. 
कै. रामभाऊंची दुसरी मुलगी चि. सरला इचें लझ़ अजून व्हावयाचें आहे. तिचें 
टम होईपर्यंत आतां ज्याप्रमाणें तिच्या शिक्षण वगैरेंवर खःचे चाळू आहे, त्याच- 
प्रमाणें तिच्या प्रीत्यर्थ खर्चे व्हावा. हा खचच ट्रल्टींनीं माझे मिळकतींतून करावा. 
ति'चे लय़ाप्रीत्यथ रुपये पांच हजार किंवा कमीजास्त लागल्यास करण्यांत यावा. 
तिलाहि तिचे हयातीपर्यंत चि. ताराबाईप्रमाणेंच द्रसाळ रु. १०० ( अक्षरी 
देंभर ) चोळीबांगडीसाठीं म्हणून माझे मिळकतींतून देण्यांत यावे. या माझ्या 
नाती ज्या ज्या वेळीं माहेरीं म्हणून येतील त्या त्या वेळीं त्यांच्या जेवणाची व 
त्यांना राहण्याच्या स्वतंत्र जागेची सोय ट्रस्टींनीं करावी. 

[५ ] माझे नातू (माझी वडील मुलगी कै. सईबाई हिचे मुल्गे ) चि. वसंत 
गणेश व चि. अनंत गणेश देवकुळे हे लहानपणापासून माझेजवळच असून त्यांचें 
शिक्षणही मीच केळे आहे. त्यांनीं माझे छापखान्यांत काम करावें अशी माझी 
इच्छा असून तशी व्यवस्था मीं केळी आहे. त्यांना विश्वस्तांनी दरमहा प्रत्येकी 
साठ रुपये पगार द्यावा. मात्र त्यांनीं छापखान्याचे नियम व शिस्त पाळून रोज 
वक्तशीर येऊन काम केळें पाहिजे. त्यांनीं वक्तशीर काम केळें तरच त्यांना वरील 
पगार मिळावा. पुढें त्यांना पगार वाढविणें वगैरे त्यांच्या कामाच्या हुशारीवर 
व ट्रस्टींच्या मर्जीवर राहील, सदाशिव पेठेतील घ. नं. २७२ या माझ्या राहत्या 
घरांतील आठ खणापर्यंत जागा चि. वसंत गणेश यांस व चार खणांपर्यंत जागा 
चि. अनंत गणेदा यांस दरसाळ नाममात्र एक रुपया भाडें घेऊन त्यांचे हयाती- 
पर्येत त्यांना स्वतःस राहण्यास द्यावी. सदर जागा त्यांना ज्या द्यावयाच्या त्या 
ट्रस्टींनी जागेच्या सोयीप्रमाणे द्याव्या. माझ्या या घरांत चि. वसंत गणेश व 
चि. अनंत गणेश यांस राहणें सोयीचे न वाटल्यास त्यांनीं बाहेर राहावें. ते बाहेर 
राहिल्यास त्यांस त्यांचे हयातीप्यंत अनुक्रमे दरमहा रु. १० (अक्षरी दहा) 
व रु. ५ ( अक्षरी पांच) भाड्याबद्दल म्हणून द्यावे. माझ्या कुटुंबातील इतर 


३२ चित्रजाळेचा इतिहास 


मंडळींच्या व विद्याथ्यीच्या जेवणाची जी सोय आहे त्यांत चि. वसंतराव यांस 
व त्यांच्या कुटुंबांतील मंडळीस भाग घ्यावयाचा असल्यास त्यांनीं आपला होईल 
तो भोजनखचे विश्वस्तांना दिला पाहिजे. चि. अनंतराव यांनी लम होईपर्यंत 
त्यांना वाटल्यास वरील भोजनव्यवस्थेंत जेवीत जावे. चि. वसंत गणेद्ा देवकुळे 
यांनीं मॅनेजर चित्रज्याळा यांचे सहाय्यक ( असिस्टंट मॅनेजर ) म्हणून काम करावें. 
चि. अनंत गणेश देवकुळे यांना माझे मनांतून आम्ही पूर्वी काढीत असलेल्या 


४ 


“€ चित्रमय कृषीवल ?? या मासिकाचे संपादक करावयाचे आहे. अनुकूल परिस्थिति 


येतांच ट्रस्टींनी हें मासिक पुनश्च सुरू करावें. तोंपर्यंत चि. अनंत गणेकलयां्नी 
शेतकीविषयक पुस्तकें लिहावीत व ुव मासिकाच्या शेतकी विल्वशाचें संपादन 
करावे. अथीत्‌ चित्रमय कृषीवल हें नवीन मालिक सुरू केल्यानंतर श्रुवांत त्या 
विषयांवर ठेख लिहिण्याचे त्यांना कारण उरणार नाहीं. तसेंच माझी नात 
कलावती इचे ल़्ाप्रील्यथ ट्रस्टींनी माझे मिळकतींतून रुपये २०० ( अक्षरी 
दोनशें) खचच करावेत. 

[६ ] माझ्या नाती म्हणजे माझ्या पुतण्याच्या मुली चि. चेदू (वि. मिकाजी 
नरहर जोशी यांची मुलगी) व चि. सिंधु [ चि. विष्णु नरहर जोशी यांची 
मुलगी ] या दोधी शिक्षणाकरिता मजजवळच आहेत. त्यांचें शिक्षण व ल्य 
होईपर्यंत राहण्याजेवणाचा खच्चे माझे मिळकतींतूनच व्हावा. त्यांचे ल्य़ाचे वेळीं 
त्यांना ढय़ाप्रीत्यथ प्रत्येकी शंभर रुपये मदत म्हणून देण्यात यावी. माझे नातू 
चि. नरहरी ऊर्फ बाळ ( चि. वामन हरी जोली यांचा मुलगा ) व चि. प्रभाकर 
भिकाजी जोशी हे दोघेहि मजजमळ राहूनच शिक्षण घेत आहेत. त्यांचे वयाचे 
मानाने शिक्षण पुरें होईपर्यंत त्यांचे शिक्षणाचा व राहण्याचा खच सध्यां चालू 
आहे त्याप्रमाचे माझे मिळकतींतून होत राहावा. माझा दुसरा नातू चि. राजाराम 
भिकाजी जोशी हाहि लहानपणापासून माझेजवळच आहे. त्याचें शिक्षणपोषण 
वगेरे माझे खर्चीने माझेजवळच झालें आहे. तो इलेिट्रक वायरमनचे काम व 
सुतारकाम या परीक्षांत पास झाला आहे. त्यानें माझे छापखान्यांत काम करांबै 
अशी माझी इच्छा आहे. तरी विश्वस्तांनी त्याचा योग्य उपयोग कहून व्यावा 
व त्याचे कामांचे मानानें "पास पगार द्यावा. त्यालाहि माझे राहते घरांत दरसाल 
नाममात्र एक रुपया भाडें घेऊन दोन खण 


1 जागा स्वतःस राहण्यास द्यावी. 
त्याचा होईल तो भोजनखचे त्याने विश्वस्तांस द्यावा, 


वासुकाका जोशी यांचे मृत्युपत्र ३३ 


[७] माझे नात चि. दामोदर ञ्यंबक जोशी हे दहा पंधरा वेर्बे माझेजवळच 
असून माझेच छापखान्यांत काम करीत आहेत. त्यांना माझे नातू "चि. वसंत 
गणेश व चि. अनंत गणेशा देवकुळे यांचेप्रमाणेंच साठ रुपये पगार देण्यांत 
यावा. त्यांना माझे राहते घरांतील म्हणजे सदाशिव घ. नं. २७२ मधील आठ 
खणांपर्यंत जागा ट्रस्टींनीं आपल्या सोयीप्रमाणे दरसाळ नाममात्र रुपया एक भाडें 
घेऊन त्यांना स्वतःस हयातीपर्यंत राहण्यास द्यावी, त्यांना या घरांत राहणें 
सोयीचे न वाटल्यास त्यांनीं बाहेर राहावें व तसें ते बाहेर राहिल्यास त्यांना 
दरमहा रुपये १० [ अक्षरीं दहा ] भाड्याबद्दल निराळे द्यावे. सध्यांच्या भोजन- 
व्यवर्स्थंत चि. दापुअण्णा व त्यांचे कुटुंबांतील मंडळी यांनीं भाग घेतल्यास 
त्यांचे प्रीत्यथ॑ होणारा खचे त्यांनीं दरस्टींना द्यावा. सध्यांचे मॅनेजर माझे पुतणे 
रा. शेकर नरहर जॉली यांचे सेवाभित्रत्तीनंतर चि. दामोदर त्र्यंबक जोशी यांना 
ट्रस्टींनी चित्रशाळेचे मॅनेजर नेमावे व त्यांचे हुशारीप्रमाणें त्यांचे पगारांत योग्य 
ती बाढ करावी. चि. वसंत गणेश, चि. अनंत गणेश देवकुळे व चि. दामोदर 
च्यंबक जोली यांनीं चित्रशाळेंत काम करणें ते विश्वस्तांचे देखरेखीखाली व 
त्यांच्या तंत्रानेंच करावें. विश्वस्तांचें व त्यांचें न जमल्यास त्यांनीं काम कहूं नये 
व विश्वस्तांनी त्यांस कमी करावें. परंतु त्यांस कमी केलें तर त्यांना प्रत्येकी दरमहा 
तीस रुपये पेन्शन म्हणून माझे मिळकतींतून मिळावे किंवा त्यांना वाटल्यास 
याऐवजीं त्यांनीं आपलें पेन्शन त्या वेळच्या त्यांच्या पगाराप्रमाणें सरकारी, 
पेन्शन स्केलप्रमाणें विश्वस्तांकडून ठरवून ध्यावे. 

[८ ] माझे पुतणे रा. शकर नरहर जोशी हे गेलीं ४७ वर्षे चित्रशाळा 
छापखान्या'ची सेवा करीत आळे आहेत. या संस्थेस त्यांची बहुमोल मदत झाली 
आहे. त्यांचे हातून संस्थेचे काम होईल तोंपर्यंत त्यांना मॅनेजर म्हणून कामावर 
ठेवावें व त्यांचा पगार आहे तसाच चाळू राहावा. बृद्धापकाळामुळें आतां 
आपल्या हातून काम होत नाहीं अश्ले त्यांनीं सांगितल्यावरच त्यांना सेवानिवृत्त 
करावें. सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांना त्यांचे हयातीपर्यंत दरमहा रु. १०० 
[ अक्षरी शभर ] पेन्शन म्हणून चित्रशाळेवन द्यावे. सन्या ते माझे मालकीचे 
घर सदाशिव पेठ घ. न. ९३७ बापट वाडा येथें राहात आहेत. आज ते राहात 
आहेत व हल्लीं वापरीत आहेत ती जागा त्यांचे हयातीपर्येत त्यांचेकडे दरसाल 
नाममात्र एक रुपया भाडें घेऊन ठेवावी. 


चि. २ 


२ < च्ित्रशाळेचा इतिहास 


[९ ] माझे पुतणे रा. वामन हरी जोशी ऊर्फ पौडित यांच्या मौजे धोम, 
ता. वाई, जि. सातारा येथील दोन जमिनी, एक- सरकारी जिराईत जमीन 
दळेकचन रि. स. नं. “पे व दुसरी-कीं ज्या [ दोनशें रुपयांचा कागद, साठ 
रुपये हातउसनवार व कजे फेडण्याकारितां रुपये एक हजार श्री . दत्तोपंत कानिटकर 
यांस दिले ते असे सवे मिळून रुपये बाराशे साठ या रकमेस ] मजकडे गहाण 
आहेत, त्या गहाणखतान्वयें मला उत्पन होणारे सर्व हक्क 'चि. नरहर वामन 
जोशी व त्यांचे बंधु सदरील गहाण देणार यांचे चिरंजीव यांस ट्रर्टींनीं माझेतर्फे 
बक्षीस म्हणून कागद करून द्यावा. मात्र या जमिनी त्यांनीं किंवा त्यांच्या मुलांनी 
'विकतां अगर गहाण टाकतां उपयोगी नाहीं. 

[१०] मौज धोम येथील श्री नरसिंहाच्या बागेकरितां मदत म्हणून दरसाल 
वीस रुपये ट्रस्टींनीं देत जावे. मात्र बागेची व्यवस्था योग्य चालली आहे कीं नाहीं 
हे ट्रस्टींनीं चौकशी करून पाहात जावें. 

[११] चित्रशाळा छापखाना माझे स्वतःचे मालकीचा स्वसंपादित आहे. 
सदर छापखाना व त्यांत निधणारीं मासिके, पुस्तके, चित्रे, वगेरेंचे मालकी हक्क 
आणि छापखान्याचे सवे सामान, कागद, पुस्तकें, यंत्रे, कपाटे, वगैरे देगे-घेणे 
वजा जाता राहिलेल्या मिळकतीची व्यवस्था खालीलप्रमाणे करावी. त्याजबद्दल 


स्वतंत्र ट्रस्ट मी न केल्यास ट्रस्टींनी करावा. ज्या जागेंत चित्रशाळा छापखाना 
भ्र (> 
आहे ते घर व त्याचे शोजारील 


ऱ बापट वाडा हें घर माझे मालकीचे असोन ती 
दोन्ही घरे जोंपावेतो चित्रशाळा छापखाना, प्रकाशनं वगैरे चाळू आहेत तोंपर्यंत 
छापखान्याकडेच असावींत, त्याबद्दल द्रसाळ रुपये १५०० [ अक्षरी पंधराशे ] 


भाडें म्हणून चित्रश्नाळेनें माझे खाजगीकडे देत जावे. या घरांची घरपट्टी वगैरे 
सवे कर, दुरुस्ती 


१ इमारतींत फेरबद्दळ अगर नवें बांधकाम हें चित्रशाळेनें करावे. 
चित्रश्ञाळेस घरे नको असतील त्या वेळी तीं असतील तशीं माझे खाजगीकडे 
ताब्यांत द्यावी, सदर चित्रशाळेमार्फत सध्यां चार मासिके चाळू आहेत. तीं मासिके 
माझ्या पूर्वीच्याच धोरणाने चालवावी. त्यांत बदळ कहूं नये. मासिके पूर्वीच्याच 
'घोरणानें चालवावी याचा अभे देशाच्या प्रचलित परिस्थितीनुरूप प्रचलित प्रश्नांची 


च्च त्यांत व्हावी, त्या परिस्थितींत भाग व्यावा व त्याप्रमाणे मजकूर मासिकांत येत 


जावा. या मासिकांचे सध्यांचे जे संपादक आहेत ते जोपर्यंत माझे मागीळ धोरण 


कायम ठेवतील तोपर्यंत त्यांना त्या त्या मासिकांचे संपादक म्हणून कायम ठेवावें. 


यय 


वासुकाका जोशी यांचे मृत्युपत्र ३५ 


श्री, त्ये. र. देवगिरीकर हे सध्यां तुरंगांत आहेत, ते परत आल्यावर संपाद- 
काचे आपलें काम पाहूं लागतील. ते नौकरविर असेपर्येत त्यांचा पगार नेहमीं- 
प्रमाणे चाळूं राहावा व त्यांच्या विम्याचे हप्ते आजपर्यंत चित्रशाळेनें भरले 
आहेत तसेच ते पुढेंहि भरत जावेत. चार मासिकांचे संपादक पुढीलप्रमाणें 
आहेत :-[ १ ] चित्रमयजगत्‌-मराठी सं. त्ये. र. देवगिरीकर, [.२ ] चित्र- 
मयजगतू-गुजराथी सं. तुळजाशंकर गौरीशंकर याजिक, [३] धुव-सं. 
रा. प्र. कानिटकर, [ ४ ] शालापत्रक-सं. दामोदर पांडुरंग रानडे. या संपा- 
दकांनीं विश्वस्त जे नियम करतील त्याप्रमाणें वागळें पाहिजे. विश्वस्तांनी हलीचें 
जे धोरण आहे तें कायम ठेवून मासिकें चालवावी. मासिके अगर मासिक आर्थिक 
अगर अन्य दृष्ट्या चालविणे अशक्य झाल्यास ती बंद करण्याचा अधिकार 
विश्वस्तांना आहे. तसेंच नवीं मासिके, वृत्तपत्रे, पुस्तक वगैरे काढण्याचा व ती 
चालविण्याचा अधिकार विश्वस्तांस आहे. केतकीपक्षीय चित्रशाळा पंचांग रके 
१८४६ पासून आजपर्यंत नफ्यातोट्याकडे न पाहतां चित्र्ञाळा स्वतःचे खचाने 
प्रासिद्ध करीत आहे, तसेंच तें पुढेंहि काढावें व त्याच्या प्रचाराचा प्रयत्न करावा. 
चित्रशाळेची व्यवस्था करण्यास विश्वस्तांस पूर्ण हक्क आहे. नोकरांचे पगार 
कमी करण्याचा, वाढविण्याचा, त्यांस कामावरून काढण्याचा, प्रॉव्हिडंट फंडा- 
सारख्या योजना चालविण्याचा आणि नोकरवगाच्या सोयीसाठीं योग्य व कायदे- 
शीर खच करण्याचा विश्वस्तांना हक्क आहे. चित्रशाळेचे हिदोब दर वषी 
लायसेन्स्ड ऑडिटरकड्टून तपासून ध्यावेत. 
[१२] कै. विष्णुश्यास्री चिपळूणकर यांनीं ज्या उद्देशानें प्रेरित होऊन 
त्रशाळा संस्था काढली, त्या उद्देश्याने मी ती संस्था आजपर्यंत चालविली. तोच 
उद्देश पुढें डोळ्यांपुढे ठेवून विश्वस्तांनी माझ्या पश्चात्‌ चालावे अ्नी माझी 
इच्छा आहे. 
[१३] वरीलप्रमाणे देणग्या वगैरे देऊन जी काय माझी मिळकत उरेल ती 
ब तिचे उत्पन यांचा विनियोग खालीं लिहिल्याप्रमाणे माझे इच्छेनुरूप व्हावा :- 
चित्रशाळेच्या व्यवहारांतून जो नफा राहील त्यांतून ह [ एक चतुर्थोश | 
रक्कम मी खालीं ठरविलेल्या योजनेकडे खच करावी. बाकीचा श॑ [ तीन चतुथौशा ] 
नफा विश्वस्तांनी आपले मर्जीप्रमाणे राजकीय, औद्योगिक, शैक्षणिक व धार्मिक 
कार्योकडे खर्च करावा. आधुनिक पद्धतीचें शेतीचे ज्ञान जनतेंत पसरविण्याकडे 


३६ चित्रशाळेचा इतिहास 


विशेष लक्ष द्यावे. सद्र नफ्यांतून चित्र्ञाळेकडे अगर अन्य कारणांकरितां 
पुण्यास येणाऱ्या पाहुण्यांच्या राहण्याभोजनाकरितां खर्च करावा. चित्रज्ञाळा 
चालविर्णे अशक्‍य झाल्यास त्या सवे मिळकतीचे उत्पन्न मी खालीं लिहिलेल्या 
बाबींकडे खचे करावें. 

[१४] चित्रश्ाळेच्या व बापट वाड्याच्या व्यतिरिक्त माझ्या अन्य मिळ- 
कतीचें संरक्षण, दुरूस्ती, बांधणी वगैरेंचा खचे, तसेंच माझे नातेवाइकांकरितां मीं 
वर निर्दिष्ट केटेळा खचचे आणि म्युनिसिपल व अन्य करव डिप्रिसिएशनचा खचे 
वजा जातां जें उत्पन्न उरेल ते व चित्रश्ाळेच्या नफ्यापैकीं येणारा एक चतुथौक 
असें उत्पन्न एकत्र करून त्या उत्पन्नाचे चार विभाग करावेत. यांपैकी एका 
बिभागांतून ट्रस्टीना योग्य वाटेल अश्शा गरीब व होतकरू विद्याथ्यीस शेतकी 
शिक्षणासाठी म्हणून स्कॉलरशिप द्यावी. मात्र अशा विद्यार्थ्याने आपल्या 
शिक्षणाचा लाभ जरूरीप्रमाणे चित्रशाळा संस्थेस द्यावा. दुसरा भाग माझा नातू 
चि, अनंत गणेश देवकुळे यास तो देतकीसंबंधाने कांहीं संशोधन करील तर 
त्या संशोधनाचे खर्चासाठी द्यावा. सद्र संशोधन त्यांनीं योग्य देखरेखीखाली 
केलें पाहिजे व त्याबद्दल रिपोर्ट ट्रस्टीकडे दिला पाहिजे. त्यांच्या हातून हॅ न 
झाल्यास ट्रस्टींना योग्य वाटेल अन्या डुसऱ्या कोणा संशोधकास शेतकीच्या संशो- 
धनासाठीं वरील अटीवर मदत म्हणून द्यावी. माझ नातू चि. कृष्णाजी त्र्यंबक 
जोशी हा अंग्रिकल्चर कॉलेजमध्ये गेल्यास त्याची केडिजची निम्मी फी चित्रशाळेने 


२1 गी सरकारी नोकरी करतां कामा नये, हू बंधन त्यांजवर राहावे. 
१ त्याकारंतां विश्वस्तांनी योग्य ते नियम करावेत. 

अभ [१५] वरीलप्रमाणे माझ्या मिळकतीची व चित्रशाळेची माझे पश्चात्‌ 
“'पत्या करण्यास मी या मृत्युपत्रान्वये खालील ट्स्टी नेमीत आहें. 


१ 


[१] ह्री विठ्ठळ तुळपुळे, वकोळ, एम्‌. एल. ए., शिवाजीनगर, पुणें ४. 
[२] शंकर नरहर जोशी, हल्लींचे मॅनेजर चित्रशाळा, पुणें २. 


वासुकाका जोशी यांचे मृत्युपत्र ३७ 


[३] त्र्यंबक रघुनाथ देवगिरीकर, सं. चित्रमयजगतू, पुणें २. 

[४] दामोदर त्र्यंबक जोशी, बी. ए. [टिळक], पुर्णे २. 

[५ ] वसंत गणेशा देवकुळे, बी. एस्सी. पुणें २, 

हे जे मी ट्रस्टी नेमीत आहें त्यांपैकी एखादा मरण पावल्यास अथवा 
एखाद्याची ट्रस्टी म्हणून काम करण्याची इच्छा नसल्यास त्याची जागा 
बाकीच्या ट्रस्टींनीं दुसऱ्या योग्य इसमाची निवड करून भरावी. ट्रस्टींना 
त्यांच्या न्याय्य व कायदेशीर मेहनतीबद्दळ मोबदला घेण्यास हरकत नाहीं. 

[१६] याप्रमाणे माझ्या सवे मिळकतीची व्यवस्था व्हावी व मी वर नमूद 
केळेल्या कारणांसाठीं वर नमूद केलेल्या उद्देश्याने देणग्या वगैरे देऊन उरलेल्या 
उत्पनाच्या निरंतरचा ट्रस्ट वरील उद्देद्यासाठी, वर लिहिल्याप्रमाणे माझ्या 
पश्चात्‌ व्हावा. चित्रशाळेसारखी केवळ ट्रस्टीनीं चालविळेली संस्था अत्यंत 
नांवारूपानें चालावी अशी माझी इच्छा आहे व ती माझे ट्रस्टी पुरी करतील 
अशी आद्या करून मी हें माजं मृत्युपत्र पुरें करतो. 

हे मृत्युपत्र मीं आज तारीख १७ सप्टेंबर १९४३ रोजीं आपल्या राजी- 
खुषीने व अक्कलहुशारीने करून ठेवळें आहे. या मृत्युपत्रानं मी पूर्वा करून 
ठेवलेली सर्व मृत्युपत्रें रद्द करीत आहे. 
हे मृत्युपत्र लिहिणार :-- बाखुदेव गणेश जोशी, दस्तुर खुद्द, 

ग. रा. पाटणकर. । ता. १७ सप्टेंबर १९४ २३. 

साक्षीदार: 
जी. बी. जोशी, श्रीलक्ष्मी नरसिंह-भुवन, नं. ११७०२१ बी., 
शिवाजीनगर, पुर्णे ५ 

विनायक शिवराम परांजपे, ६६ थक्रवार, पुणें शहर. 
डी. ए. फाटक, ऑनररी मॅजिस्ट्रेट, फस्ट छास, हवेली, पुरे. 


या मृत्युपत्रांत वासुकाकांनी धोम येथील आपल्या वडिलोपार्जित शोत जमिनी, 
खेड येथील घरे, पुणे येथील घरे, बखळी व प्लॉट व चित्रशाळा छापखाना 
यांचा सविस्तर नामनिर्देश केळा असून कॉणत्या नातेवाईकाला काय द्यावे याची 
यादी दिली आहे. चित्रशाळा व मासिके कशी चालवावी याबद्दल वासुकाकांनी 
मृत्युपत्राच्या १९ व्या कलमात सविस्तर सूचना दिल्या आहेत. त्यांच्या जिंदगीर्च 


२८ चित्रशाळेचा इतिहास 


व चित्रशाळेची त्यांच्या पश्चात्‌ व्यवस्था पाहण्यास त्यांनी आपल्या मृत्युपत्रान्वये 
पुढील पाच ट्रस्टींची नेमणूक केळी आहे :-( १ ) हरी विछ्ठळ तुळपुळे, वकील, 
एम्‌. एटू. ए. शिवाजीनगर, पुणें ४. (२) शंकर नरहर जोक्शी, हल्लीचे 
मॅनेजर, चित्रशाळा, पुणें २. (३) त्यंबक रघुनाथ देवगिरीकर, संपादक 
चित्रमय जगत्‌ पुणे २. (४ ) दामोदर त्येबक जोशी, बी. ए. (टिळक), पुणें २. 
(५) वसंत गणेश देवकुळे. बी. एस्सी. पुणें २. 

वासुकाकांच्या निधनोत्तर त्यांच्या मिळकतीची व्यवस्था करण्याचे काम मृत्यु- 
पत्रानुसार नेमठेल्या विश्वस्तांनी हाती घेतले. प्रथम ता. १२-१२-१९४४ 
रोजी रीतसर वारसापत्र ( प्रोबेट ) घेतले. त्यासाठी रु. १६ १९१६ खर्चे आला. 
ते घेताना वासुक!कांच्या मुलीचे मुलगे वसंत, अनंत व जयंत देवकुळे यांनी 
मृत्युपत्राला व प्रोबेटला विरोध केला. वासुकाकांना पुत्रसंतति नसल्यामुळे वासु- 
काकांच्या मुलीचे मुलगे म्हणून आपणच त्यांचे कायदेशीर वारस आहो, असे 
म्हणून वासुकाकांच्या इस्टेटीवर त्यांनी आपला हक्क सांगितला. पण वासुकाकांचे 
मृत्युपत्र हे रीतसर, कायदेशीर व भक्कम पायावर उभारडेठे असल्यामुळे 
देवकुळे बंधूंच्या हरकती यशस्वी होऊ शकल्या नाहीत. या मृत्युपत्राला आणखी 
कोणीही विरोध केळा नाही. या ठिकाणी आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट नमूद 
केली पाहिजे - वासुकाकांनी हे मृत्युपत्र केळे त्या वेळी ह. वि. तुळपुळे व त्र्यं. र. 
देवगिरीकर हे १९४२ च्या चळवळीत स्थानबद्ध होते. त्यामुळे वासुकाकांच्या- 
नेर त्यांचा परमाब पडण्याची शक्यताच नव्हती. वासुकाझांनी स्वयंस्फूर्तीने हे 
मृत्युपत्र केळे हे निर्विवाद आहे. 


वासुकाकांच्या मृत्युपत्रानुसार ता. ६-६-१९४९ रोजी टरस्ड डीड करण्यात 


आले. ते नोंदविण्याचा खच र. ५,४१२ आला, मृत्युपत्राप्रमाणे दोन स्वतंत्र 
ट्रस्ट निर्माण केळे. बासुकाकांच्या स्थावर मालमत्तेचा एक व चित्रशाळेच्या माल- 
मत्तेचा दुसरा असे दोन ट्रस्ट स्वतंत्रपणे नोंदविण्यात आले. 
पहिला ट्रत्ट व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रस्ट व दुसरा ट्रस्ट व्ही. जी. जोशी 
त्रशाळा प्रेस ट्रत्ट या नावाने ते ता. २ २-९-१९५२ रोजी नोंदविण्यात 
आढ व त्यांना अनुक्रमे ३ ६ ब ७ असे नंबर देण्यात आले, 
दोन्ही ट्रस्टची कार्यक्षेत्रे अगदी भिन्न असून त्यांचे उद्देशही वेगवेगळे आहेत. 
ई ६ हा व्ही. जी. जोशी जनरळ द्रर्ट असून त्यात वासुकाकांची सवे स्थावर 


(४. 


वासुकाका जोशी यांचे मृत्युपत्र २९ 


मालमत्ता चित्रशाळेच्या जागेसह सपाविष्ट आहे. या इस्टेटीच्या उत्मनातून शेती 
संशोधनासाठी रिष्यवृत्या, चित्रकळेच्या विद्याथ्यांना शिष्यद्ृत्या, सावेजनिक 
कायीला देणग्या वगैरे द्याव्या, असे नमूद करण्यात आले आहे. धर्मादायासाठी 
या मालमत्तेचा विनियोग व्हावा, असे या ट्रस्टचे मुख्य उद्दि् आहे. ३ ७ हा 
व्ही. जी. जोशी चित्रशाळा प्रेस ट्रस्ट असून चित्रशाळा प्रेस चाळविणे, मासिके 
चालविणे, पुस्तकांचे प्रकाशन करणे, गिऱ्हाइकांची छपाईची कामे करणे इत्पादी 
धंदेवाईक व व्यावसायिक कामे करणे असे ह्या ट्रस्टचे स्वरूप निदोशित करण्यात 
आले आहे. | 

मृत्युपत्रान्वये केलेल्या ट्रस्ट डीडमध्ये २४ व्या कलमात असे नमूद करण्यात 
आले आहे की, ट्रस्टींना चित्रशाळा चाळाषैता आली नाही तर ती जनरल 
ट्रस्टकडे देण्यात यावी. 

प्रारंभापासून दोन्ही ट्रस्टचे दरस्टी एकच होते. प्रत्येक ट्रस्टचे वेगवेगळे नव्हते 
ब दोन्ही टूस्टच्या सभा एकत्रच होत होत्या. १२-९-१९६८ पासून दोन्ही 
ट्रस्टच्या सभा स्वतंत्रपणे वेण्यास सुरवात झाली. 

मृत्युपत्रात उल्लेखिंठेळे चित्रज्याळेचे एक विश्वस्त शकर नरहर जोशी ता. 
१०--२-१९४४ रोजी निधन पावल्यावर त्यांच्या जागी मुंबईच्या ““ नवा 
काळ ?? पत्रांचे संपादक यशवंत कृष्ण खाडिलकर यांची ता. १२-२-४५ 
रोजी सवीनुमते निवड करण्यात आली. आद्य विश्वस्तांपैकी एक विश्वस्त व ट्रस्ट 
बोडीचे अध्यक्ष ह. वि. तुळपुळे ता. १०-९-५७ रोजी मृत्यु पावले. तेव्हा 
त्यांच्या जागी दा. पां. रानडे यांना ता. १४-१०-१७ ५७ रोजी ट्रस्टी 
म्हणून धेण्यात आळे. रानडे व खाडिलकर यांनी अनुक्रमे ता. १९-८-१९६४ 
व २--३-१९६६ रोजी राजीनामे दिले. तेव्हा वि. अ. पटवधेन यांची 
५--४--१९६६ ला विश्वस्त म्हणून नेमणूक करण्यात आली. म्हणजे ता. 
२७-९-१९६८ या दिक्शी यै. र. देवगिरीकर, दा. त्य. जोक्णी » वे. ग. 
देवकुळे व वि. अ. पटवर्धन असे चौघेजण दोन्ही विशस्त निर्धीचे विश्वस्त होते. 
खाडिळकर व रानडे यांनी राजीनामे दिलेळे असले तरी जून १९६९ पर्यत 
त्यांची नावे जनरल ट्रस्टवर राहिळेली होती. ती दा. च्यं. जोशी यांच्या अजी- 
वरून काढण्यात आली व पटवर्धन यांचे नाव दाखळ करण्यात आले. ( चेंज 
सिपोड नं. २९४ ता. १२-९-१९६९ )- 


४० चित्रशाळेर्‍चा इतिहास 


वासुकाकांच्या पाठोपाठ एक महिन्यातच 'चित्रश्ञाळेचे मॅनेजर शकर नरहर 
जोशी काटवदय झाल्यामुळे बासुकाकांच्या मृत्युपत्राप्रमाणे दामोदर त्र्यंबक जोशी 
यांची चित्रशाळेचे मॅनेजर म्हणून नेमणूक झाली वः ता. १४--२--१ १४४ 
रोजी चित्रशाळा प्रेसचे कीपर म्हणून त्यांनी कलेक्टर पुढे डिक्लेरेशन केले. त्या 
दिवसापासून दा. च्य. जोशी यांनी चित्रशाळेची स्थ सूत्रे हाती घेतली व मृत्यु- 
पत्रानुसार व. ग. देवकुळे यांची आसेस्टंट मॅनेजर म्हणून नियुक्ति झाली. 


(> 


प्रकरण चोथे 
चित्रशाळेतील एक * प्रकरण 


वासुकाकांच्या मृत्युपत्रानुसार चित्रशाळेची व्यवस्था जरी विश्वस्तांच्या हाती 
गेली तरी चित्रशाळा प्रेसचा दैनंदिन कारभार करण्याची सत्ता व्यवस्थापकांकडे 
आली. जोशी हे मुख्य व्यवस्थापक होते व देवकुळे हे दुय्यम व्यवस्थापक होते. 
पण आश्चर्याची गोष्ट ही की हे दुय्यम व्यवस्थापक आपणच मुख्य व्यवस्थापक 
आहो, अद्या पद्धतीने प्रथमपासूनच वागू लागले. त्यांना त्यांच्या दर्जाप्रमाणे 
काम नेमून दिळे होते तरी ते मुख्य व्यवस्थापकांच्या प्रत्येक कामात हस्तक्षेप करू 
लागले. तेव्हा साहजिकच व्यवस्थापकांना त्यांच्याविरुद्ध विश्वस्तांकडे तक्रार करणे 
भाग पडले. विश्वस्तांनी दोघांचे म्हणणे ऐकून सबूरी करण्याचा सल्ला दिला. 
तरी देवकुळे यांची वागणूक बदलली नाही. तथापि देवकुळे यांचे वागणे जेव्हा 
प्रमाणाबाहेर गेले तेव्हा १९५ ० साली चित्रशाळेचे मुख्य विश्वस्त ह्‌. वि. तुळपुळे 
यांनी देवकुळे यांना सहा महिने सक्तीची रजा द्यावी असा निणैय घेतला. 

चित्रशाळा प्रेस ट्रस्टच्या सभांचे अहवाल पाहिळे तर १९४६ साली किंवा 
त्यापूर्वीही देवकुळे यांच्याविरुद्ध मॅनेजर जोशी यांच्या तक्रारी सुरू झाल्या होत्या . 
ता. २७-११-४८ रोजी चित्रशाळेचे हिरोबनीस कांबळे. यांनी देवकुळे यांच्या 
विरुद्ध तक्रार केली होती. देवकुळे यांच्याविरुद्ध मॅनेजर जोशी यांनी अनेक तक्रारी 
विश्वस्तांच्या सभेत वेळोवेळी मांडल्या होत्या. पण विश्वस्त मंडळाचे दोघे सद्स्य 
ह. वि. तुळपुळे व त्य. र. देवगिरीकर यांच्या सहानुभूतीचा फायदा देवकुळे 
यांना मिळाला व त्यांना सहा महिने भरपगारी रजा देण्यात आली. या प्रकरणी 
विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष ह. वि« तुळपुळे यांनी व. ग. देवकुळे यांना जे पत्र 
लिहिले होते ते वाचळे असता देवकुळे यांच्या वतैनावर यथाथ प्रकाश पडतो. 
म्हणून त्यासंबंधी अधिक काही न लिहिता ते पत्रच पुढे उद्‌वृत करीत आहे : 

ह. वि. तुळपुळे, चित्रशाळा टस्ट बोर्डाचे अध्यक्ष, यांचे पत्र 
६ श्री. व. ग. देवकुळे, 
आसि. मॅनेजर, चित्रशाळा, पुणे, यांस-- 


र चित्रशाळेचा इतिहास 


तुम्ही पाठविलेले पत्र विश्वस्तांच्या समेत वाचण्यात आले व त्यावर विचार 
करण्यात आला. त्याचबरोबर श्री. दामुअण्णा जोशी यांनीही पाठविलेल्या पत्राचा 
विचार केला गेला. तुमच्या पत्रावरून तुमच्यासंबंधी केलेल्या तक्रारींचे निराकरण 
होत नाही. त्या तक्रारींचे निराकरण करण्यास तुम्ही स्वत: हजरही राहिला 
नाहीत. । 

तुमच्या पत्रात तुम्ही स्वतः मॅनेजरच्या हाताखाली दुय्यम जागेवर 
(505०7वा8७) आहा याचीही दखळ घेतली नाही. त्याचप्रमाणे गेल्या 
बैठकीत तुम्ही आपण होऊन चित्रज्ञाळेची जबाबदारी घेण्यास मी तयार आहे, 
असे म्हटले असता कोणा तरी सभासदाने “ तुम्ही संघाचे काम सोडावयास, 
नवी जबाबदारी घेतल्यावर तयार व्हाल का? १ असा सहज प्रश्न विचारला. त्यात 
तुमची निष्ठा चित्रशाळेकडे जास्त का संघाकडे जास्त हे समजून घेण्याचा हेत 
होता. तुम्ही संघाचे कार्य सोडण्यास नकार दिलात. यावलीकडे या वैठकीत या 
संबंधात जास्त काही झाळे नाही. तुम्ही त्यासंबंधी विश्वस्तांचा आग्रह अमुक 
अमुक होता असे जे म्हटले आहे ते खोटे आहे. 

आम्ही विश्वस्त एकमताने आपणांस कळवू इच्छितो की, तुमची चित्रशाळेत 
असिस्टंट मॅनेजर म्हणून असलेली नोकरी ही वुइलमध्ये म्हटल्याप्रमाणे विश्वस्तांचे 
व तुमचे पटेपर्यंत्च राहाणार आहे. विश्वस्तांचे व तुमचे न पटल्यास ते तुम्हांला 
कमी करू शकतील. तुम्ही गेल्या बैठकीत मॅनेजरनी नियम वगैरे करावे असे 
म्हटले होते. असे नियम हाताखालच्या एकाद्या नोकराबद्दळ कोणीही करीत 
नाही. सवे नोकरवगीचे जे नियम तेच त्याला ही लागू असतात. 

श्री. दामुअण्णा जोशी मॅनेजर यांनी आज गेली ५- ६ वर्षे तुमच्या कामा- 
संबंधी व तुमच्या वतेनासंबंधी अनेक वेळा ट्रस्टींच्या पुढे तक्रारी केल्या. पण 
ट्रस्टींनी तुमचे व त्यांचे कालांतराने जमेळ या आशेवर आजपर्यंत कोणताही 
निर्णायक ठराव केला नाही. २ "१९-४६ व २३-११-४६ रोजी तुमच्या 
हजेरीत झालेल्या ठरावात तुम्ही मॅनेजर सांगतील तसे वागावे असे एकमताने 
ठरळे, पण त्याची अमलबजावणी तुमच्याकडून होत नाही असा अनुभव 
आलेला आहे. तरी तुमच्यासंबंधी मॅनेजरनी केलेल्या लेखी व तोंडी तक्रारींचा 
अधिक विचार करणे आम्हांला जरूर वाटत आहे. तुमच्याविरुद्ध तक्रारी 
असल्यामुळें त्यासंबंधीची चौकेशी व,धिच्ार- करण्याच्या कामात तुम्ही कामावर 


'चित्रशाळेतीळ एक ' प्रकरण ? श्रे 


असणे इष्ट नसल्यामुळे तुम्हांला भरपगारी सहा महिन्यांची रजा देण्यात येत 
आहे. सहा महिन्यांच्या मुदतीनंतर ट्रस्टी तुम्हाला नेकाळ कळवितील. 
कळ 
कळावे, 
आपला, 
ह. वि. तुळपुळे 
अध्यक्ष, चित्रशाळा ट्रस्ट बोड 
(ता. २३-६-५ (५) 3) 


या बाबतीत ट्स्टींच्या सभेत पुढील ठराव करण्यात आला :-- 

श्री. दामुअण्णा जोशी यांनी असिस्टंट मॅनेजर श्री. वसंतराव देवकुळे यांच्या- 
संबंधी केलेल्या तक्रारींचे पत्र वाचण्यात आले. या तक्रारी श्री. वसंतराव देवकुळे 
यांच्यासंत्रंधी असल्यामुळे त्या तक्रारींच्या चौकशीच्या व विचाराच्या काळात 
त्यांनी नोकरीवर असणे इष्ट नसल्यामुळे त्यांना सहा महिन्यांची भरपगारी रजा 
देण्यात येत आहे. टूस्टींचा निकाल त्यांना सहा महिन्यांत कळविला जाईल. ह्या 
प्रकरणाची चौकशी करून त्यांचा अहवाल ट्रस्टींच्या पुढे ठेवण्यासाठी 
श्री. भाऊसाहेब तुळपुळे यांना अधिकार देण्यात येत आहे. 

(ता. ३-६-५०) 

पुढे २१-१२--१९५० रोजी ट्रस्टींची जी बठक झाली त्या बैठकीत 

भाऊसाहेब तुळपुळे यांनी चौकशीचा अहवाल सभेपुढे मांडला व त्यानंतर पुढील 


ठराव करण्यात आला :-- व 
6 मॅनेजर जोशी यांनी आतिस्टंट मॅनेजर देवकुळे यांच्याविरुद्ध केलेल्या 


तक्रारीसंबंधीचा अहवाळ ही सभा एकमताने मंजूर करीत आहे. भाऊसाहेबांच्या 
न (41 >> *. 
अहवालात नमूद केठेल्या आक्षेपांची पुनराद्रत्ती होणार नाही असे वसंतराव 
जा रज 
देवकुळे यांनी आश्वासन दिले. ते लक्षात घेऊन ता. १ नेवारी १९५१ 


पासून देवकुळे यांनी कामावर हजर व्हावे, असे ही सभा ठरवीत आहे. 
देवकुळे यांनी असे आश्वासन देऊनही ते प्रामाणिकपणे पाळले नाही, व 


व ) न्य] डय 
त्यांच्या वर्तनात जसा पाहिजे तसा बंदेळ झाला नाही, हे दुदव हाय. 


महाराष्ट ग्रेथोतोजक उत्व र 
३१६९ शदालिर पेक, हे चाको, 
लुल्क बृर्लीकच वो, बुली->४९११ *७१ 


प्रकरण पांचवे 
देवगिरीकरांचा राजीनामा 


वासुकाकांच्या निधनानंतर त्यांच्या सव जिंदरगीचा कारभार विद्वस्तांच्या 
हाती आला व त्यांनी ता. १२-१-१९४४ ते ता. २७-९-१९६८ पर्यंत 
कसा कारभार केला व वासुकाकांचे इच्छापत्र कोणत्या प्रकारे अमलात आणले 
त्याचा येथे सविस्तर इतिहास देण्याचे कारण नाही. एक तर हा कारभार एका 
दृष्टीने एकमताने चालला होता व दुसरे म्हणजे चॅरिटी कमिद्वानर यांना पाठ- 
विठेल्या निवेदनात टृस्टींच्या २४ वर्षीच्या कारकीदीचे समग्र इतिवृत्त आले 
आहे. चॅरिटी कमिशनर यांनी चित्रशञाळेच्या हिदोबासंबंधी काही खुलासा 
मागविला होता तो या निवेदनात दिला आहे. हे निवेदन परिशिष्टात पाहावयास 
मिळेल. या दोन तपांच्या कालखंडात * चित्रशाळा भवन ? ही सुमारे पाच 
लाखांची इमारत बांधण्यात आळी व चित्रशाळेच्या मागील बाजूचे नूतनीकरण 
करून स्थावर मालमत्ता वाढविण्यात आली. “ चित्रशाळा भवन? ह्या तिमजली 
इमारतीच्या निर्मितीचे श्रेय मुख्यतः देवगिरीकरांना आहे व ते त्यांना निर्विवाद- 
पणे दिले पाहिजे. त्यांनी पुढाकार घेऊन योजकता दाखविली म्हणूनच लक्ष्मी- 
रोडवर ही प्रचंड वास्तू उभी राहिली. 

वासुकाकांच्या हयातीतच चित्रशाळा ही राष्ट्रीय संस्था बनली होती व 
त्यांच्यानंतर त्यांच्या मृत्युपत्रानुसार तिचे हे राष्ट्रीय स्वरूप कायम ठेवून ती 
विशिष्ट ध्येयाने ब विशिष्ट धोरणाने चालविण्याची जबाबदारी वासुकाकांनी 
नेमलेल्या विश्वस्तांवर येऊन पडली. या विश्वस्तांनी छापखाना चालविताना, 
मासिके चालविताना अगर नवीन प्रकाशने हाती घेताना वासुकाकांचे धोरण 
जवळजवळ पूर्णपणे अंमलात आणले, असे म्हणण्यास हरकत नाही. त्याचप्रमाणे 
चित्रश्षाळेची सावेजनिक प्रतिष्ठा कायम ठेवण्याच्या कामी विश्वस्तांनी कसूर केली 
नाही. विश्वस्त मंडळाचे पहिले अध्यक्ष हरिभाऊ तुळपुळे हे चुने कॉँग्रेस कायत 
होते. पुणे जिल्हा लोकल बोडीचे अध्यक्ष होते, जिल्हा कॉँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष 
होते, तुरुंगात जाऊन आले होते व॑' कायदेमंडळाचे सभासददही होते. विश्वस्त- 


देवगिरीकरांचा राजीनामा शष 


मंडळाचे दुसरे अध्यक्ष व चित्रमय जगतूचे संपादक व्यं. र. देवागिरीकर यांच्या 
सावैजनिक कायीचा आढावा घेतला तर त्यांच्यामुळेही चित्रशाळेचे राष्ट्रीय 
स्वरूप अधिकाधिक उज्ज्वल झाळे असे म्हणता येईल. ते महाराष्ट्र प्रांतिक 
काँग्रेस कमिटीचे अंध्यक्ष होते, कॉंग्रेसच्या वर्किंग कमिटीत त्यांची नेमणूक झाली 
होती, ते सात वेळा तुरुंगात जाऊन आले होते, ते पहिल्या लोकसभेत होते व 
दहा वर्षे राज्यसभेचे सदस्य होते. पुढे ते महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीचे अध्यक्ष 
झाले. त्यांच्या प्रतिष्ठेचा चित्र्याळेला अनेक दृष्टींनी व्यावहारिक उपयोग झाला. 
त्यांच्यामुळे चित्रशाळेचे नाव दिल्डरीपयेत जाऊन पोचले. चित्रश्याळेत काही 
काळ सरकारी व सावेजनिक संस्थांची कार्यालये होती. महाराष्ट्र सरकारच्या 
स्वातंत्र्येतिहास समितीची कचेरी दोन-तीन वर्षे चित्रज्ाळेत होती. त्याचप्रमाणे 
गांधी स्मारक निधीचे कायीलय प्रारंभापासून चित्रशाळेतच होते. अनेक 
सावजनिक कार्यकते चित्रश्याळेला भेट देत व विचारविनिमयासाठी तेथे जमत. 
कॉँग्रेसच्या घडामोडी, गोवा सत्याग्रह वगैरे अनेक गोष्टींची तेथे चची चाळे. 
यावरून चित्रशाळेचे राष्ट्रीय स्वरूप वासुकाकांच्या मूळ व्येयघोरणाप्रमाणे कायम 
होते, इतकेच नव्हे तर वर्धिष्णुही होते, हे कोणालाही मान्य करावे लागेल. 


चित्रशाळेचे धोरण व प्रतिष्ठा 


चित्रश्षाळेच्या विश्वस्तांनी ज्याप्रमाणे लक्ष्मीरोडवर “ चित्रशाळा भवन? ही 
इमारत बांधळी व विश्वस्त निधीप्रमाणे तिचा विनियोग केला, त्याप्रमाणे 
विश्वस्तांनी साधैजनिक कार्यीलाही देणग्या दिल्या. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या 
चिपळूणकर समाग्रहाला एक हजार रुपयांची देणगी दिली व पुणे विद्यापीठाला 
विष्णुशास्त्री चिपळूणकर यांचे भव्य तैलचित्र नजर केळे. वासुकाकांनी आपल्या 
मृत्युपत्रात लिहून ठेवल्याप्रमाणे विश्वस्त वागले व त्यांनी वासुकाकांचे धोरण 
पाळण्याचे व चित्रशाळेची प्रतिष्ठा राखण्याचे आपले कर्तेव्य चोखपणे बजावले, 
असेच कोणालाही निर्विवादपणे कबूल करावे लागेल. 

मासिकांच्या बाबतींतही विश्वस्तांनी व संपादकांनी कै. वासुकाकांनी आपल्या 
मृत्युपत्रांत निर्दिष्ट केळेळें धोरण अत्यंत निष्ठेने व तंतोतंतपणे पाळले, हे कोणालाही 
नाकारता येणार नाही. चित्रमय जगत्‌ मासिकाला ह्या थ्येयनिष्ठेपायी कोणत्या 
सेकटमय अवस्थेतून जावे लागळे व किती नुकसान सोसावे लागले याचा इतिहास 


४६ क च्ित्रशाळेचा डातहास 


दुसऱ्या प्रकरणात सविस्तरपणे दिला आहे. विश्वस्तांनी चॅरिटी कमिशनर यांना 
पाठविलेल्या खुलासापत्रात म्हटल्याप्रमाणे चित्रमय जगत्‌ हे मासिक सवेसामान्य 
जनतेस राजकीय शिक्षण देण्यासाठी '्येयनिष्ठेने चालविण्यात येत होते. चालकांनी 
नफ्याची दृष्टी न ठेवता नुकसान सोसूनही हे मासिक ५९ वषे नेटाने चालविले 
व त्यायोगे एक श्रेष्ठ दर्जाचे देशकार्यच केळे असे म्हटले पाहिजे. त्याबरोबर 
संपादकही अल्पवेतनावर ध्येयबुद्धीने काम करीत होते, या*चीही जाणीव ठेवण्यात 
आली पाहिजे. मासिकांचे ध्येय व 'घोरण अत्यंत कटाक्षाने संभाळण्यात 
संपादकांनी कसूर केली नाही. चित्रशाळेचे राष्ट्रीय स्वरूप उत्तरोत्तर संवार्थित 
करण्याच्या कामी “ चित्रमय जगत्‌ ' मासिक खास अंकांच्या रूपाने सहाय्यभूत 
झाले याचाही या संदर्भीत उल्लेख करणे अवऱय आहे. * चित्रमय जगत्‌ ' बंद 
होईपर्यंत चित्रशाळेची अश्ली परिस्थिती होती व या परिस्थितीतूनच विश्वस्त 
मंडळ वाटचाल करीत होते. “ चित्रमय जगत्‌ ? मासिक बंद करण्यात आल्या- 
नंतर मात्र सवे परिस्थिती बदलली. 
या सव काळात दा. त्य. जोशी हे चित्रशाळेचे मुख्य व्यवस्थापक व व. ग. 
देवकुळे दुय्यम व्यवस्थापक होते. पण १९६६ साली देवकुळे यांच्या हाती स्थ 
कारभार येताच त्यांनी आपला अधिकार गाजविण्यास सुरुवात केली. त्यांचे 
वर्तन इतर विश्वस्तांना मान्य नव्हते. “ चित्रशाळा भवनाची ?? ची मालकी 
चित्रशाळा प्रेसकडे आहे असे देवकुळे यांचे म्हणणे होते. पण इतर विश्वस्तांचे 
तसे मत नव्हते. म्हणून सवीनुमते असे ठरळे की, कोर्टामार्फतच भवनाची मालकी 
ठरवून घ्यावी. त्याप्रमाणे ता. १२-९-१९६८ रोजी डिस्ट्रिक्ट कोटात अज 
करण्यात आला. त्या वेळी त्र्य. र. देवगिरीकर, दा. व्यं. जोशी, व ग. देवकुळे 
व वि. अ. पटवधेन हे चौघेजण दोन्ही विश्वस्त मंडळांचे सदस्य होते. 
ग य यी यी य 
णारे एक अपमानास्प व्य लि भे च्या क कातिह आरोप कर- 
पमानास्पद पत्र ट्रस्टींना लरिहिळे. त्यामुळे व देवकुळे यांच्या एकूण 
व्यवहारास कंटाळून चित्रशाळा प्रेम टूस्ट बोडीचे अध्यक्ष त्ये. र. देवगिरीकर 
यांनी ता. २७-९-१९६८ रोजी 


चित्रशाळा प्रेस ट्रस्टचा राजीनामा दिला 
व फक्त जनरल ट्रस्टचेच काम पाहण्याचा निय घेता. 


देवागेरीकरांचा राजीनामा क्षुश्क बृरचौशर बीळ; ि-"१६ “४. ४.७ 


देवगिरीकरांचे राजीनाम्याचे पत्र 


देवगिरीकर यांनी आपल्या राजीनाम्याचे पत्र दा. त्य. जोशी, सेक्रेटरी 
चित्रशाळा ट्रस्ट बोडे, यांना उद्देशून लिहिले होते. ते पुढीलप्रमाणे आहे :--- 


चित्रशाळा प्रेस, पुणे २. 
तार २७:-६--रर्चट 
श्री, दामुअण्णा जोशी, 
चिटणीस, चित्रशाळा प्रेस ट्रस्ट, पुणे... .यांसी--- 
मी या पत्रद्वारा चित्रशाळा प्रेसच्या विश्वस्तनिधीचा राजीनामा देत आहे. 
त्यांत सभासदत्व व अध्यक्षपद दोन्हींचा अंतर्भाव होतो. १ ऑक्टोबरपासून 
माझा चित्रशाळा छापखान्याशी संबंध उरला नाही. 
वास्तविकपणे १ जानेवारी १९६८ लाचं माझा राजीनामा ट्स्टींनी स्वीका- 
रावयास पाहिजे होता. पण मळा २ वर्षे थांबा असे सांगण्यात आले. ज्या वेळी 
चित्रमय जगत्‌ बंद करण्याचे ठरळे, तेव्हां मळा या निघिविषयीं रस उरला 
नाहीं. मी या संस्थेत जो आलो, तो कांहीं राष्ट्रीय दृष्ट्या कार्य करण्यास संधि 
मिळावी म्हणून आलो. पण चित्रमय जगत्‌ बंद झाल्यानंतर मला येथे राहण्याचे 
कारणच उरले नाहीं. मूळ संस्थापकांचा हेत विष्णुशास्त्री चिपळूणकर यांनी 
ज्या उद्देशानें ही संस्था काढली, तो हेतू साध्य करावा असा होता. १९६८ 
च्या सुरुवातीपर्यीत त्या दिशेने मी काम केले. चित्रमय जगत्‌ युयुत्सु वृत्तीने 
चालाविळे जात होते. हिंदी स्वातंत्र्याळा पोषक असे कमीत कमी २०-२५ 
खास अंक काढले. ते मी एकट्याने काढले व त्याकरतां जिवाचे रान केले. 
सरकारी रोष पत्करला. माझ्या घराच्या त्या करता झडत्या झाल्या. काही खास 
अंक जप्त झाळे. एकं दोन वेळां जामिनक्याही भराव्या लागल्या. या संस्थेचा 
एक सेवक म्हणून व संस्था राष्ट्रीय वृत्तीची म्हणून मी ५-६ वेळां तुरुंगवासही 
सोसला. अर्थात हा देहदंड स्वखुषीनें मी पत्करला. संस्थेने मळा त्ते सांगितळे 
नव्हते व संस्थेने मा्याकरतां कांहीं झीजही सोसली नाहीं. माझ्या त्यागाचे 
मोळ मी कधी अपेश्षिळे नाहीं, पण माझ्या त्यागामुळे संस्थेवद्दल एक अभिमाना- 
स्पद वातावरण व लौकिक निर्मीण झाला. त्याचे श्रेय किंबा अपश्रेय ज्याला 
जसे द्यावयाचे असेल तसे द्यावे. 


शट - चित्रशाळेचा इतिहास 


चित्रमय जगत्‌ हे एक ध्येयवादी मासिक होते. त्यांत नफ्यातोट्याचा विचार 
नव्हता. तोटा आळा तरी मूळ संस्थापकांच्या वृत्तीश्षी प्रामाणिक राहावे ही 
जशी पाझी वृत्ती होती, तशी माझ्याबरोबर विश्वस्त म्हणून काम करणाऱ्या 
अन्य विश्वस्तांची होती. त्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो. त्यांना त्याबद्दल 
पश्चात्ताप न वाटता अभिमानच वाटेल. मी हे मासिक 'चालवितांना मूळ संस्था- 
पकांच्या उद्दे्याशी कधीही बेईमान झालो नाहीं. मी कॉंग्रेसचा होतो, तरी 
काँग्रेसवर प्रखर टीका करण्यास मागेपुढे पाहिळे नाहीं. पण आमचा हा ध्येयवाद 
अभैवादाशी जमला नाहीं. मी धंदेवाईक म्हणून या संस्थेत आलो नाहीं व 
कै. वासुकाकांची ती दृष्टी असंती, तर मी कधीही संस्थेत आलो नसतो. त्यांना 
माझ्यापासूनच्या अपेक्षा धंदेविषयक नाहींत हे अनेक वेळा मी बोलून दाख- 
विले होते. धंद्याची बाजू सांभाळणे ही कामे मॅनेजर व असिस्टंट मॅनेजर यांच्या- 
कडे होती. जर मासिकाच्या स्वरूपांत, ध्येयात ब उद्देशांत बदळ केला असता 
तर हे मासिक इतर मासिकांप्रमाणे चाळले असते. तेव्हां आर्थिक बाळू त्यांना 
सावरता आली नसली तर तो त्यांचा दोष नाहीं. त्यांनाही उद्देशाबाहेर जाता 
आले नाही. परिस्थिती बदलते. अभिरुची बदलते. नव्या समस्या निमीण 
होतात, नव्या अपेक्षा जन्म पावतात, सरकारी व निमसरकारी आश्रयस्थाने 
शोधावी लागतात. सरकारी आश्रय मिळतो, पण अभिमान गमवावा लागतो व 
वेडेबाकडे प्रकार करावे लागतात. त्यांपैकी कांहींही चित्रमय जगतने केलेळे नाहीं. 
त्याचा अंत झाला असला तरी त्यानें आपल्या अभिमानास्पद कार्याला गालबोट 
लागू दिळे नाहीं. चित्रशाळा प्रेस, चित्रशाळा प्रकाशन व मासिके हे संव एकत्र 
मानण्यात आले आहेत. एकातला तोटा दुसऱ्यातून भरून काढावा ही दृष्टी. 
काही वेष छापखाना व प्रकाशने ही अथेळाभ करून देत. पण ह्या तिहींचा 
समतोल केव्हांपासून ब कां ढासळूं लागला याची कारणे विद्यमान व्यवस्थापक 
श्री. दामुअण्णा जोशी हे देऊं शकतील. पण कांहीं ढोबळ गोष्टी मीही सांगू 
शकेन. 

मी १ढ डा साली सुटून आल्यानेतर जुन्या यंत्रसामुग्रीवर भागणार नाहीं, 
असे मॅनेजर सांगू लागले म्हणून आम्ही ( १) मिळे मशिन (रु. २० कवी 
(२) जपानी मशिन (र, १०,०००/-) (३१४) कटींग व त्टिचिंग मशिन 
(रु. १०,०००/-) (व ५) ऑफसेट माशिन (रु. २०,०००/-) अक्षी 


देवगिरीकरांचा राजीनामा श्९ 


सुमारें ६०-६५ ०० ० रूपयांची नवी यंत्रे आणली. याशिवाय इतर किरकोळ 
यंत्रेही घेतली.. सुमारें एक लाख रुपयांची नवी यंत्रसामुग्री आम्ही घेतली. अलिकडे 
श्री. वसंतराव देवकुळे यांच्या आग्रहाने सुमारें १०, ०० ०/- रुपयांचे वॉर्निशेंग 
मशिनही घेतले. पण हे सवे नवे साहित्य खरेदी करतांना खचे वाढत चालला. 
प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅज्युइटी, बोनस, महागाई भत्ता, कामगार इन्शुरन्स, वॉररिस्क 
इन्शुअरन्स, पगारवाढ वगैरे खचे वाढत चालले. शहरांत नव्या छापखान्यांची व 
चचढाओढींची भर पडली. कामगारवर्ग हाही रंजीस आला. गिऱ्हाईक वाढत्या 
दराने पैसे देण्यास नाखूष असतात. ते दुसरीकडे जातात. गिऱ्हाइके तुटताना 
कामाच्या सुबकपणाचची तुलना होते. या सर्व गोष्टींना तोंड देणे अराक्य नव्हते. 
पण त्याकरतां लक्षावधी रुपये भांडवल घालावे लागले असते. हुकुमी गिऱ्हाइकांचा 
तुटवडा हेही एक कारण होते. 

प्रकाशनाने काही पाठ्यपुस्तके मिळवून परिस्थितीशी टक्कर दिली.चित्रशाळेच्या 
पुस्तकांच्या साठ्यांत भर पडली. त्याची दर्शनी किंमत ५-६ लाख रूपयांच्या 
घरांत आहे. भांडवल गुंतुन पडते व त्यामुळें नवी प्रकाशाने काढणें कठीण होत. 
गेले. ह्याहि परित्थितींत आम्ही टिकात्र धरून वर येऊ शकलो असतो. पणा 
बिश्वस्तांत जो सलोखा व जे सहकार्य पाहिजे होते ते उपलब्ध न झाल्यामुळे नवे. 
नवे प्रश्न निमीण झाळे. याहि परिस्थितीत संस्था टिकविणे व वाढविणे अशक्य, 
नाहीं. पण त्याकरितां विश्वस्त मंडळींत एकमत पाहिजे. ते नसल्यामुळे मी व, 
माझे सहविश्वस्त आम्ही दूर होण्याचे ठरविले. 

मला शेवटी एकाच गोष्टींचा उल्लेख केला पाहिजे. कै. वासुकाका जोशी 
यांचा इच्छापत्र करताना एक'च उद्देश होता. आपल्या मिळकतीतून सार्वजानिक 
कार्यीकरतां धमीदाय ( चॅरिटी ) केल्या जाव्यात. तो उद्देश पुढें ठेवून मी 
व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रस्ट करितां ५॥ लाख किंमतीच्या इमारती बांधल्या. 
ते कजे ठेवींच्या स्वरूपात भाडेकरूकडटून घेतळे आहे व ते भाड्यांतून फिटणारे 
आहे. सुमारे १२ ते १५ वॅर्बे त्याला लागतील. भाड्यांपैकी ४० टक्केपर्यंत 
महापालिकेचा कर त्यावर द्यावा लागतो. 

माझ्या राजीनाम्याच्या या पत्रांत मी खरीखुरी परिस्थिती अत्यंत संयमाने 
मांडळी आहे. नव्या विश्वस्तांना आमच्यापेक्षा आधिक धडाडीने छापखाना 
चालविता येईल. त्यांना परमेश्वर यश देवो अशी इच्छा व प्रार्थना करून मी हे. 
चि. 


ष्र चित्रशाळेऱचा इतिहास 
निवेदन संपवितो. 


आपला, 
5ये. र. देवगिरीकर 
ता. क. नव्या विश्वस्तांनी जरा सावधगिरीने वागावे म्हणजे सव ठीक होईल. 
परस्परांनी परस्परांच्या सदहेतुबद्दल शंका घेऊ नये. 
ये. र. देवागिरीकर 
स्वीकृती :--- 
ता. २७-९-६८ 
सही ; दा. त्र्यं. जोशी, 
सेक्रेटरी 
चित्रशाळा प्रेसट्रस्ट 
सही : व. ग. देवकुळे, 
विश्वस्त. 
२७-९-८६८ 


[ खरी नक्कल ] 


राजीनाझ्याने झालेला स्फोट 


देवगिरीकरांचा राजीनामा म्हणजे एक भयंकर भूकंपचच ठरला ! त्याने इतकी 
खळबळ उडविली की पुढील चार वर्षे कोटैकचेऱ्यांना त्याच्या शिवाय दुसरा 
वादार्‍चा विषय'च मिळाला .नाही ! हा राजीनामा उेरित ट्रस्टीपैकी काहींना 
वरदानासारखा वाटला असेल. कारण देवागेरीकर एकदा गेले म्हणजे आपल्याला 
हवे ते करता येईल असे कोणाला वाटळे असेळ. आणि ते स्वाभाकच होते. 
कारण देवगिरीकर विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष असेपर्यंत कोणाला काही भलते- 
सलते करता येत नव्हते. पण देवगिरीकर दोन्ही ट्रस्टमधून निवृत्त झाले नव्हते. 
फक्त त्यांनी चित्रशाळा प्रेस ट्रस्ट्चा राजीनामा दिळा व चित्रशाळा प्रेसश्ी 
असलेला आपला संबंध तोडला. पणव. ग. देवकुळे हे अधिक कायदेबाज निघाले 
व देवगिरीकर यांनी दोन्ही विश्वस्त निधीचा राजीनामा दिला आहे असे म्हणून 
कायदेशीर हरकती काढू लागले. देवगिरीकरांनी दोन्ही ट्रस्टचा राजीनामा 
दिलेला आहे अशा आदायाचा पहिला चेंज रिपोर्ट देवकुळे यांनी अ. चॅरिटी 


देवगिरीकरांचा राजीनामा ५१ 


कमिशनरकडे पाठविळा. तो अ. ऑसेटी कमिशनरनी फेटाळल्यावर त्यांनी 
डिस्ट्रिक्ट कोटीकडे धाव घेतली. देवकुळे यांनी तेव्हापासून कोरटकचेऱ्या करण्या- 
शिवाय जणू दुसरा उद्योगच केला नाही असे म्हटल्यास चाळेळ. आपला मुद्दा 
शाबीत करण्यासाठी देवकुळे यांनी कोर्टाची व वकिलांची घन केली व चित्र- 
शाळेचा पैसा नाहक खर्ची घातला. 


चॅरिटी कमिशनरकडे पहिला अर्ज 


चित्रद्याळा प्रेस टूस्टचे एक विश्वस्त व. ग देवकुळे यांनी असिस्टंट चॅरिटी 
कमिशनर, पुणे विभाग, यांच्याकडे ता. ५-१०-६८ रोजी अज पाठवून 
त्यांना असे कळविले की, त्य. र. देवगिरीकर, वि. अ. पटवर्धन, य. कृ. 
खाडिलकर व दा. पां. रानडे या चौघा ट्रस्टींनी राजीनामे दिले असल्यामुळे 
दोन्ही ट्रस्ट्मधून त्यांची नावे काहून टाकावी व ज. ग. देवकुळे यांचे नाव 
नवे ट्रस्टी म्हणून दाखल करावे. ( चेंज रिपोर्ट नं. २२८). त्या अजीत त्यांनी 
असे कळविळे की ता. २-१०-१९६८ रोजी झालेल्या ट्रस्टींच्या सभेत 
देवगिरीकर ब पटवर्धन यांचे राजीनामे मंजूर करंण्यात आळे व ज. ग. देवकुळे 
यांना नवे ट्रस्टी म्हणून घेण्यात आले. 

व. ग. देवकुळे यांचे म्हणणे असे की, एका ट्रत्ट्चा राजीनामा दिला की 

न्ही टूस्ट्चा आपोआपच राजीनामा दिला जातो, त्याचप्रमाणे एका ट्रस्टवर 

दुसरा ट्रस्टी घेतला म्हणजे तो दुसऱ्याही ट्रस्ट्चा आपोआपच सभासद होतो. 
अशा समजुतीने देवकुळे यांनी हा अजे केला. 

देवकुळे यांनी चित्रशाळा प्रेस ट्रस्ट ( न. इ. ७) च्या बाबतीत जो चेंज 
रिपोर्ट (नं. ३३३) दिला त्याला देवगिरीकरांनी आक्षेप घेतला नाही. म्हणून 
तो असिस्टेंट 'चंशिटी कमिदनरनी ता. १८-१०-६८ रोजी मान्य केला. पण 
देवकुळे यांनी दुसऱ्या ट्रस्टबद्दढह जो चै रिपोटे (नं. २३८) दिला त्यावर 
मात्र वादळ माजले. देवगिरीकरांनी त्या रिपोटोला विरोध केला. तेव्हा असि. 
चॅरिटी कमिशनरनी चौकशी करून देवगिरीकरांनी फक्त एकाच ट्रस्टचा 
( चित्रशाळा प्रेस ट्रस्ट ) राजीनामा दिला आहे. दुसऱ्या टूस्ट्चा ( जनरल ट्रस्ट ) 
दिलेला नाही, असा निकाल दिला. 

असि. चॅरिटी कमिशनर (एम्‌. जी. मदन) यांनी ता. २६-६-६९ 


५२ चित्रश्याळेचा इतिहास 


रोजी असा निणय दिला की, चेंज रिपोर्ट न. ३२८ बेकायदा आहे व देवगिरीकर 
जनरल ट्रस्टचे ट्रस्टी आहेत, त्यांनी फक्त चित्रशाळा प्रेस ट्रस्टचा राजीनामा 
दिळेढा आहे. दोन ट्रस्ट स्वतंत्र असल्यामुळे राजीनामेही स्वतंत्र व वेगवेगळे 
असणे जरूर आहे. पटवर्धैनांचे नाव रजिस्टरमध्ये नसल्यामुळे त्यांच्या 
राजीनाम्याचा प्रश्नच उद्‌भवत नाही. तरी त्यांचे नाव रीतसर दाखल करण्यात 
यावे. देवगिरीकरांनी कोणत्या ट्रस्ट्चा राजीनामा [दिला याबद्दळ जर संशय 
होता तर त्याचे वेळीच ।नेराकारण का करून घेतले नाही त्यांनीं दोन्ही ट्रस्टचा 
राजीनामादिळेला नाही असा माझा ।निणैय आहे. तसेच ता. २-१०-६८ 
रोजी झालेली टस्टःची सभा बेकायदा आहे व त्या समेत झालेले कामकाज 
रद्दबबादल आहे. त्या समेळा देवगिरीकर यांना रीतसर आमंत्रण नव्हते, त्यामुळे 
ते हजर राहिले नाहीत. त्या सभेत ज. ग. देवकुळे यांची झालेली नेमणूकही 
बेकायदा आहे. त्यांचे नाव जनरल ट्रस्टचे ट्रस्टी म्हणून कायदेशीर ठरत नाही. 
(ता. २६-१०-१९६९) 

तेव्हा देवकुळे यांनी असिस्टंट चॅरिटी कमिशनर (एम्‌. जी. मदन ) यांच्या 
या निकालावर मुख्य चॅरिटी कमिशनरकडे ता. २२-१-७० रोजी अपील केले. 
या अपीलाच्या बाबतीत, दोन्ही ट्रस्ट एकच आहेत, एकाच ट्रस्टच्या दोन शाखा 
किंवा पोटविभाग आहेत, तेव्हा एका ट्रस्ट्चा राजीनामा दिला म्हणजे दोन्हीं- 
चाही दिल्यासारखाच आहे, सोयीसाठी निरनिराळी नोंदणी केली आहे, असा 
देवकुळे यांच्यातर्फे दावा मांडण्यात आला होता. 


डेप्युटी चॅरिटी कमिशनर एम्‌, एस्‌. आपटे यांचे नि4लपत्र 


हा दावा डेप्युटी चच॑रिटी कमिशनर (अपीलाचा अधिकार असलेले) एम्‌. 
एस्‌. आपटे यांच्यापुढे चालला व त्यांनी ता. २-४-७० रोजी असिस्टंट चॅरिटी 
कमिशनरनी दिलेला निणय फिरविला व अर्जदाराला अनुकूल असा निकाल 
दिला. या | निकालपत्रात त्यांनी के. वासुकाका जोशी यांच्या मृत्युपत्रापासून 
देवगिर कराच्या ।चेत्रशाळा प्रेस ट्रस्टच्या राजीनाम्याप्यन्त सर्व गोष्टींचा आढावा 
घेतला असून देवगिरीकरांच्या पत्रातील विशिष्ट शब्दयोजनेवर हा सथ वाद 
उभा राहिला आहे असे म्हटले आहे. देवगिरीकरांच्या पत्राच्या आधारे पाहिले 
तर त्यांनी दोन्ही निधींचा राजीनामा दिला आहे असे सिद्ध होते. वाधैक्यामुळे 


देवागिरीकरांचा राजीनामा ५३ 


जर देवगिरीकरांनी एका ट्रस्टचा राजीनामा दिला असेल तर दुसऱ्या ट्रस्टवर ते 
त्याच कारणामुळे राहू शकत नाहीत. दोन्ही ट्रस्टचे ट्रस्टी पहिल्यापासून एकच 
असून “ चित्रशाळा ट्रस्ट बोड ? या नावाने दोन्ही टृत्टचा प्रारंभापासून एकत्र 
उल्लेख करण्यात आलेला आहे; ट्रस्ट बोडेच्या बैठकांचे अहवाल * चित्रशाळा 
ट्रस्ट बोड? या नावाने ठेवण्यात येत असत. कोठेही दुसऱ्या ट्रस्टचा निदेश 
नाही. सोयीसाठी दोन टूस्ट वेगवेगळे नोंदळे आहेत. वास्तविक ते एकच आहेत. 
दोन ट्रस्ट निरानेराळे नसल्यामुळे एका ररस्ट्चा राजीनामा दिला म्हणजे दुसऱ्या 
ट्रस्टचा आपोआप दिला जातो, या तत्त्वाप्रमाणे देवगिरीकरांचा राजीनामा 
दोन्ही टूस्ट्चाच आहे हे निर्विवाद आहे, असा डेप्युटी चॅरिटी कमिदवानरनी 
निर्णय दिला. त्यांनी आपल्या निकालपत्रात देवगिरीकरांच्या राजीनाम्याच्या 
पत्रातील शब्दांचा कीस काहून त्यांचे शब्द व त्यांचा अर्थ याबद्दळ काथ्याकूट 
केला होता. शेवटी त्यांनी निकालपत्रात अपे म्हटळे की, देवगिरीकर व पटवर्धन 
यांचे राजीनामे चित्रद्याळा टूस्ट बोडीच्या ज्या बेठकीत मंजूर झाळे ती बेठक 
कायदेशीर होती व ज. ग. देवकुळे यांची नवीन ट्स्टी म्हणून झालेली नेमणूक 
कायदेशीर आहे, असे म्हणून त्यांनी असिस्टंट चॅरिटी कमिशनर यांनी दिलेला 
निणैय फिरविला व नेंज रिपोर्ट नं. ३३८ मान्य केला. (ता. २ ४ १९७०) 

डेप्युटी चॅरिटी कमिशनर एम्‌. एस्‌. आपटे ( अपीलाचा खास अधिकार 
असलेले, ) यांचे संपूण निकालपत्र पुढे दिळे आहे. 


डेप्युटी चॅरिटी कमिशनर यांचे निकालपत्र 


असिस्टंट रचरिटी कमिशनर (श्री, एम्‌. जी. मदन) यांनी १९६८ चा 
चेंज रिपो£ नं. ३३८ नामंजूर ठरविला व व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रस्टच्या 
बाबतीत सुचविलेल्या दुरुस्त्या स्वीकारण्यास नकार दिला, हे त्यांनी चुकीचे केळे 
आहे काय याचा विचार करणे हा या अपीलातील मुख्य प्रश्न आहे. या खटल्या- 
तीळ वस्तुस्थिती पुढीलप्रमाणे आहे :- 

चित्रशाळा प्रेसचे संस्थापक व “ चित्रमय जगत्‌ ? या सुप्रसिद्ध मासिकाचे 
प्रकादक कै. व्ही. जी. ऊर्फ वासुकाका जोशी यांनी ता. १७-९- १९४२३ 
रोजी केलेल्या मृत्युपत्रान्यये छापखाना व काही घरे यांच्यासह आपल्या सवे 
मालमत्तेची विल्हेवाट केली. मृत्युपत्राच्या १५ व्या कलमात त्यांनी आपल्या 


षड व ल 2311: चित्रशाळे'चा इतिहास 
मालमत्तेची व्यवस्था करण्यास पाच जणांना एक्झीक्यूटस ब ट्रस्टी म्हणून नेमले 
व १६ व्या कलमात त्यांच्या मालमत्तेचा एक टस्ट निमीण करावा अक्षी त्यांना 
सून्चना केळी. वासुकाका जोशी ता. १२-१-१९४४ रोजी निधन पावले. 
त्यानंतर लवकरच एक ट्रस्टी दांकर नरहर जोशी निधन पावल्यामुळे उरलेल्या 
चौघा ट्स्टींनी श्री. यशवंत कृष्ण खाडिलकर यांना पाचवे ट्रस्टी म्हणून घेतले. 
या पानच जणांनी वासुकाकांच्या मृत्युपत्रात सांगितल्याप्रमाणे वासुकाकांच्या 
मालमत्तेचे ट्स्ट डीड ता. ६-६-१९४९ रोजी केळे. त्यानंतर या ट्रस्टींनी 
ट्रस्ट डीडप्रमाणे दोन वेगवेगळे ट्रस्ट रजिस्टर केले. त्यांची नावे व नंबर अनुक्रमे 
६ व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रस्ट -ई ६ व “व्ही. जी. जोशी चित्रश्याळा प्रेस 

ट्रस्ट - ई ७ असे आहेत. 
अलीकडे ता; ५-१०--१९६८ रोजी या खटल्यातील वादींनी वरील दोन 
रजिस्टड पब्लिक टस्टचे एक ट्रस्टी व सेक्रेटरी या नात्याने असिस्टंट चॅरिटी 
कमिक्षनर, पुणे विभाग, यांच्याकडे असा अजे केला की, ज्या अर्थी या दोन्ही 
ट्रस्टचे ट्रस्टी पहिल्यापासून एकच आहेत व या दोन्ही ट्रस्टचे आजपर्यन्तचे सवे 
कामकाज व व्यवहार “ चित्रशाळा प्रेस ट्रस्ट बोड ? या नावाने सोयिस्करपणे 
चालत आलेला आहे त्या अर्थी ट्रस्टींच्या बाबतीत काही बदल झाल्य!स तो दोन्ही 
ट्रस्टमध्ये करण्यात यावा आणि एखाद्या ट्रस्टीच्या राजीनाम्यामुळे किंवा नेम- 
णुक्ीमुळे काही बदल झाला असल्यास दोन्ही ट्रस्टमध्ये त्याची नोंद करण्यात 
यावी. या पत्रानंतर दोन वेगवेगळे चैज रिपोर्ड करण्यात यावेत असा सछा 
देण्यात आला आणि त्याप्रमाणे वरील ट्रस्टी व सेक्रेटरी यांनी बॉंबे पाझलिक ट्रस्ट 
अॅक्टाच्या २२ व्या कमलाप्रमाणे बोड ऑफ टरस्टीजमधील बदलासंवंधी दोन 
चेंज रिपोर्ट केले. यांपैकी १९६८ चचा चज रिपोटे नं. ३३३ पाल्लिक टस्ट नै. 
इ- ७ या ट्रस्ट्ठा अनुलक्षून होता तर १९६८ चा चेज रिपोर्ट नं. ३३८ 
त क कका ग ट्रस्टला उद्देशून होता. या दोन रिपोर्टोतीळ विषय 
1 देवगि णजे (१) य. कृ. खाडिलकर (२) दा. पां. रानडे 
व. टत च ण (४) वि. क * पटवर्धन या चौघा टत्टींची नावे 
दोन्दी दृस्टमध्ये समाविष्ट कणे) क गावाने तस्कर गत 
र * पाढ्लक ट्रस्ट नं. इ. ७ (व्ही. जी. जोली 


चित्रशाळा प्रेस ट्रस्ट ) यासंबंधी ३३३ नंबरचा जो चेंज रिपोर्ट करण्यात आलां 


देवगिरीकरांचा राजीनामा ११९३३ अब्ालिळ बेड. ४३ 9 ५५ 
कुक पृक्वीक चोळ, हहे इह ”9' 

होता तो त्या वेळचे असिस्टेंट चॅरिटी कमिशनर यांनी यौररथ॑ ठरवून ता. 
२८-१०--६८ रोजी मान्य केळा असे दिसते. त्यांनी त्यासंबंधी पुढील हुकूम 
काढला. 

श्री. देवगिरीकर हजर आहेत. हा चेंज रिपोट मान्य करण्यास त्यांची हरकत 
नाही. म्हणून या बाबतीत चौकशीची गरज नाही. चेंज रिपोटे स्वीकारण्यात 
येत आहे. 

दुसरा चेंज रिपोटे नं. २३८ यासंबंधी असिस्टंट चॅरिटी कपिरानर यांनी 
त्याच दिवशी पुढील हुकूम दिला :-7 

“६ श्री. देवगिरीकर हजर आहेत. या चेंज रिपोटीला त्यांचा विरोध आहे 
आणि त्यांचे असे म्हणणे आहे की त्यांनी राजीनामा दिलेला नाही. म्हणून या 
विषयाची सुनावणी करण्यांसाठी तारीख ठरविली जावी व श्री. देवगिरीकर, 
श्री. पटवर्धन यांसह स्थ ट्रस्टींना त्याप्रमाणे रिपोर्ट देणाऱ्या ट्रस्टींना नोटिसा 
काढण्यात याव्यात. 

म्हणून, चेंज रिपोर्ट नं. २३२३ प्रमाणे वरील चार संस्थापक ट्रस्टींची नावे 
कमी करण्याचा व नवे ट्रस्टी म्हणून ज. ग. देवकुळे यांचे नाव समाविष्ट कर- 
ण्याचा हुकूम देण्यात आला. हा बदल पब्लिक ट्रस्ट नं. इ. ७ या पुरताच 
मयीदित आहे. दुसरा ट्रस्ट नं. ६ या बाबतीत मागणी करण्यात आलेला बदल 
हा वादस्तंभ ठरला व त्याची चौकशी करण्यात यावी असे ठरविण्यात आले. 
म्हणून चेंज रिपोर्ट ने. २३२८ च्या बाबतीत सवे ट्रस्टींना नोटिसा पाठविण्यात 
आल्या. नोटिसीला उत्तर म्हणून चाळू प्रतिवादी श्री. त्र्यं. र. देवगिरीकर व 
श्री. वि. अ. पटवधन यांनी संयुक्तपणे असा दावा केला की, उभयतांनी पब्लिक 
ट्रस्ट ने. इ. ६ (व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रस्ट ) या द्रुस्ट्चा राजीनामा दिलेला 
नाही म्हणून ते अद्यापि त्या ट्रस्टचे ट्रस्टी आहेत; तसेच ता. २-१०-६८ 
रोजी झालेल्या सभेत इतर ट्रस्टींनी घेतलेले. निणीय बेकायदेशीर आहेत, म्हणून 
श्री. ज. ग. देवकुळे यांची नवे ट्रस्टी म्हणून झालेली नेमणूक ब्रेकायदा व गैर 
आहे, असेही त्यांनी कळविठे. असिस्टंट चॅरिटी कमिशनर यांनी चेंज रिपोर्ट 
ने. ३३८ बाबतीत चौकशी करताना दोन्ही पक्षांचा पुरावा विचारात घेऊन 
असे ठरविले की, श्री. त्य. र. देवगिरीकर यांनी पब्लिक ट्रस्ट ने. इ. ६ या 
ट्रस्टचे ट्रस्टी म्हणून राजीनामा दिळेळा नाही आगि श्री. वि. अ. पटवधैन 


५६ चित्रशाळेचा इतिहास 


यांचे नाव रजिस्टरमध्ये दाखळ झालेळे नसल्यामुळे त्यांचे नाव कमी करण्याचा 
प्रश्नच उद्‌भवत नाही. तसेच, ज्या सभेत श्री. ज. ग. देवकुळे यांची नवे ट्रस्टी 
म्हणून नेमणूक झाली ती सभा योग्य व कायदेशीर नव्हती, कारण त्या सभेला 
श्री. देवगिरीकर गैरहजर होते आणि नव्या ट्रस्टींची नेमणूक सुद्धा कायदेक्लीर 
नव्हती. शेवटी असिस्टंट चॅरिटी कमिशनर यांनी चेंज रिपोर्ट नं. ३३८ 
ता. २६-६--६९ रोजी काढलेल्या हुकुमान्वये संपूर्णपणे फेटाळला. या निणया- 
विस्द्ध ट्रस्टी व सेक्रेटरी श्री. व. ग. देवकुळे यांनी प्रस्तुत अपील केले आहे. 
म्हणून प्रस्तुत अपीलाच्या बाबतीत कोणता प्रश्न उद्‌भवतो हे प्रारंभी सांगितलेच 
आहे. 

या प्रश्नासंबेधी माझा निणय होकारार्थी आहे. त्याची कारणे पुढीलप्रमाणे 
होत--- 

पुढील विषयाकडे वळण्यापूर्वी मळा थम हे सांगितले पाहिजे की चाळू 
अपीळातीळ मुख्य विघय, नव्हे एकमेव विषय, प्रतिवादी नं. १ श्री. च्य. र. 
देवगिरीकर यांनो दिलेला राजीनामा हा आहे. प्रतिवादी नं. २ श्री. वि. अ. 
पटवर्धेन यांच्या राजीनाम्याचा स्वीकार करणे ब दुसऱ्या ट्रस्टमधून (नं. इ. ६) 
त्यांचे नाव काहून टाकणे, या गोष्टी चेंज रिपोर्ट नं. ३३८ मध्ये आहेत. त्यांचा 
विशेष उल्लेख प्रस्तुत अपीलात करण्यात आलेला नाही. त्याचप्रमाणे 
श्री. य. कृ. खाडिलकर व श्री, दा. पां. रानडे यांची नावे कमी करण्याबाबत 
चैज रिपो्टांत जी मागणी केली आहे तोही प्रश्न माझ्यापुढे आणण्यात आलेला 
नाही. 

के. व्ही. जी. ऊर्फे वासुकाका जोशी यांनी ता. १७-९-१९४३ रोजी 
केलेल्या मृत्युपत्रातील १६ व्या कल्मानुसार द्रत्टी ब एक्षेक्यूटर यांनी 
ता. ३-६-१९४९ रोजी जे ट्रस्ट डीड केळे त्यातुनच व्ही. जी. जोशी जनरळ 
ट्रस्ट (नं. ईं. ६ )व “व्ही, जी. जोशी चित्रशाळा प्रेस ट्रस्ट (नं. ई. ७), 
असे दोन स्ट निमीण करण्यात आलेळे आहेत हे पूर्वीच सांगितडे आहे. 
वादीच्या बकिलांप्रमाणे प्रतिवादीच्या वकिलांनीही ट्रस्ट डीड्चे निरनिराळे अर्थ 
लावले आहेत आणि प्रत्येकजणाने श्री. देवगिरीकरांच्या राजीनाम्याबाबत आपली 
बाजू माडताना त्याचा आधार घेतला आहे. म्हणून वादीचे वकील असे समर्थन 
करतात की, मृत्युपत्रातीळ १६ घ्या कलमान्वये केलेल्या टरस्टडीडप्रमाणे ज्या 


देवगिरीकरांचा राजीनामा ष्छ 


अर्थी ट्रस्ट निर्माण करण्यात आळेला आहे त्या अर्थी द्रृत्टी व एकस्रिक्यूटर यांच्या 
मनात एक ट्रस्ट व त्याच्या दोन शाखा किंवा दोन विभाग मालमत्तेच्या व्यवस्थेच्या 
दृष्टीने करण्याचे असले पाहिजे. त्याचप्रमाणे बॉबे पाळठिक ट्रत्ट अँक्ट १९५० 
यातील कलमानुसार हे दोन ट्रस्ट वेगवेगळे जे राजिस्टर करण्यात आले ते 
मालमत्तेच्या सोयीस्कर व्यवस्थेसाठी करण्यात आळे असे समजले पाहिजे. वादीच्या 
चकिलांच्या म्हणण्याचा असा अर्थ होतो की, ट्रस्टीबाबत एखादा जरी बदल 
झाला तरी त्याची नोंद पब्लिक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफीसच्या दप्तरात दोन्ही 
ट्रस्टमध्ये झाली पाहिजे. या तत्त्वानुसार एखाद्या ट्रस्टीने दिलेला राजिनामा हा 
दोन्ही ट्रस्टचा आहे व त्याचा उर्वेरित टरस्टींनी स्वीकार करावा हे न्याय्य व 
उचित आहे. वादीच्या वकिलांनी असे आग्रहपूर्वक प्रतिपादन केळे की, 
ता. २७-९-१९६८व २-१०--१९६८ रोजी भरलेल्या उवेरित ट्रस्टींच्या 
सभांमध्ये देवगिरीकरांचा राजीनामा स्वीकारण्यात त्यांनी अत्यंत सुयोग्य व 
न्याय्य असेच वर्तन केळे. त्यांनी पाह्लिकट्रस्टन. ह ६व ई ७ या दोन्ही 
ट्रस्टमधून श्री. देवगिरीकरांचे नाव कमी करण्यात यावे, कारण चेंज रिपोर्ट 
ने. २३८ हा योग्य व कायदेशीर आहे, असे त्यांनी आपले म्हणणे मांडले. 
प्रातिवादीचे वकील यांनी आपल्या उत्तरात असे प्राविपादन केळे केले की, 
ट्रस्ट डीडमध्ये नमूद केलेल्या कल्मांवरून दोन प्रकारच्या व्यवस्थेसाठी व विविध 
उद्देशाने दोन स्वतंत्र रस्ट निर्माण करण्यात आळे आहेत, हे उघड व निर्विवाद 
आहे. आणि त्यांनी आपल्या समर्थनाथे चित्रशाळा प्रेस ट्रस्ट्मधील १, २ब ४ 
(१) आणि. जनरल ट्रस्य्मधीळ २५, २७१ २९ (४) या कलमांचा 
हवाला देऊन असे सांगितळे की, बँबे पब्लिक ट्रस्ट अक्टच्या तरतुर्दीप्रमाणे दोन 
ट्रस्ट हे वेगवेगळे रजिस्टर केळे आहेत आणि ट्रस्ट डीडमधील व्यवस्थेनुसारच 
ते केठे आहेत. दोन्ही ट्रस्टचे दरस्टी दृस्ट डीडप्रमाणे एकच असले तरी ३९ व्या 
कलमात निरनिराळ्या ट्रस्टींचाही उल्लेख आहे. पण एकच द्रस्टी असले तरी 
बिघडत नाही. ी 
माझ्या मते, वासुकाकांच्या दोन प्रकारच्या मालमत्तेसाठी दोन स्वतंत्र ट्रस्ट 
निर्माण करणे व बॉँबे पब्लिक ट्रस्ट कायद्यानुसार दोन स्वतंत्र ट्रस्ट म्हणून त्यांची 
नोंद करणे, हे योग्यच होते. माझ्या मते, प्रस्तुत अपीळांच्या बाबतीत विचार 
करताना ट्रस्ट डीड व दोन ट्रस्टची स्वतंत्रपणे केळेली नोंदणी यांचा काही संबंध 


प्र्ट चित्रश्याळेचा इततहास 


नाही. प्रतिवादी नं. २ श्री. र्ये. र. देवगिरीकर यांच्या राजीनाम्याच्या पत्राचा 
यथार्थ व बरोबर अर्थ लावणे (1061186001 ) आणि उर्वरित ट्रस्टींनी 
ठराव कून स्वीकारलेल्या राजीनाम्याचा विचार करणे, हे माझ्या मते प्रस्तुत 
अपीलातील मुख्य मुद्दे आहेत. 

ह्या राजीनाम्याच्या पत्राचा वास्तविक व कायदेशीर अर्थ ठावावयाचा तर 
त्याची पाश्चंभूमी व कोणत्या परिस्थितीत हा राजीनामा दिळा ती लक्षात घेतली 
पाहिजे. आणि शिवाय ती राजीनाम्याच्या पत्रातही निर्दिष्ट केली आहे. आता 
हे राजीनाम्याचे पत्र पाहिळे असता त्यात त्या वेळच्या परिस्थितीचा पुढील- 
प्रमाणे उल्लेख आहे : “ वात्तविकपणे १ जानेवारी १९६८ लाच माझा 
राजीनामा ट्रस्टींनी स्वीकारावयास पाहिजे होता. पण मला १ वर्ष थांबा असे 
सांगण्यात आले. ज्या वेळी “ चित्रमय जगत्‌ > बंद्‌ करण्याचे ठरले तेव्हा मळा 
या निधीविषयी रस उरला नाही.! बुद्धापकाळामुळे ट्रस्टीच्या जबाबदारीतून मुक्त 
होण्याची इच्छा श्री. देवगिरीकर यांनी यापूर्वी व्यक्त केली होती, त्याच्याच्ी या 
वाक्याचा संदभ आहे या कारणाचा लागि सऱ्या अक्षाच कारणांचा उल्लेख 
ट्रस्टींच्या सभांच्या इतिवृत्तात आढळेल, ट्रस्टच्या प्रारंभापासून तो १२-९-६८ 
प्येन्तच्या ट्रल्टींच्या बैठडींचे अहवाल कोटापुढे आहेत. ट्रस्टींच्या बैठकीत दोन 
ट्रस्टचे कोणते कामकाज झाले त्याचे वर्णन या अहवालात आलेळे आहे. या 
ठिकाणी एक गोष्ट अवश्य सांगण्यासारखी आहे. ट्रस्ट डीडमध्ये दोन ट्रस्टचा 


यथार्थपणे निदेश असला तरी या अहवालावरून असे दिसून येते की पहिल्या- 
पासून दोन्ही ट्रस्टचे कामकाज ट्रस्टींच्या एकाच बैठकीत व एकाच वेळी झालेले 


आढळून येईल. आणि ट्रस्टींच्या ह्या सभेला * चित्रह्याळा ट्रस्ट बोडीची सभा 
असे प्रत्येक वेळी म्हटलेले आहे. त्याचप्रमाणे या सभांच्या अहवालावर ज्या एका 
टरस्टीची सही आहे त्याखाली सेक्रेटरी, चित्रश] 
केला आहे. ट्रस्टीच्या जबाबदारीतून मुक्त होण्याची इच्छा श्री. देवगिरीकर 
यांनी प्रथम व्यक्त केळी तिचा उल्लेख ता. ४-४--१९६७ रोजी झालेल्या 
द्रर्टाच्या ८८ व्या सभेच्या इतितृत्तात आहे. ट्रस्टींच्या या समेत ५ नंबरचा 


आला. या सभेला नेहमीच्या वहिवाटीप्रमाणे ' चित्रशाळा 


टस्ट बोड? आहे व तिच्या अहवालावर ' सेक्रेटरी 
१ बोड म्हणून एका टस्टींची सही आहे. या सभेत इतर कामकाजाबरोबर 


देवगिरीकरांचा राजीनामा ८९ 


व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रस्टसंबंधीचे एक प्रकरण ( ठराव नं. १०) विचारात 
घेण्यात आले होते. ह्या ५ नंबरच्या ठरावात पुढीळ वाक्‍य आहे : “ वयोमाना- 
प्रमाणे यापुढे कामास येणे अवघड होत चालले आहे. तरी १९६७ अखेर ट्रस्ट 
बोडीने मळा कामातून मुक्त करावे असे श्री. मामासाहेब यांनी सांगितले. ? 

या वाक्यात उल्लेखिळेला * मामासाहेब? हा शब्दप्रयोग श्री. देवगिरीकर 
यांना उद्देशून आहे व ते “ मामासाहेब देवगिरीकर ? या लोकाप्रिय नावाने 
ओळखले जातात. आणि ट्रस्टींच्या सभांच्या अहवालातही याच टोपण नावाने 
त्यांचा वेळोवेळी उल्लेख केळेळा आहे. ता. २८-११-६७ रोजी भरलेल्या 
ट्रस्टींच्या ९८ व्या बैठकीत पुढील ठराव मंजूर झाला: * चित्रमय जगतूचा 
जानेवारी १९६८ चा अंक काहून पुढे हे मालिक बंद करावे असे ठरले. ” 
त्यानंतर ११--१-६८ रोजी भरलेल्या ९९ व्या बैठकीच्या अहवालाचा मी 
येथे उल्लेख करतो. त्या समेत पुढील ठराव पास झाला : “ श्री. मामासाहेब 
यांनी तूत सेवानिवृत्त होऊ नये अशी त्यांना विनंती करण्यात आली. ही बैठक 
नेहमीच्या रिवाजाप्रमाणे ' चित्रशाळा ट्रस्ट बोडीची सभा? या नावानेच भरली 
होती व बैठकीतला एक विषय ' जनरल ट्रस्ट संबंधीचा होता. तरी त्यावर 
नेहमीप्रमाणे ' सेक्रेटरी, चित्रशाळा द्रूस्ट बोड ? अशी सही होती. 

श्री. देवगिरीकरांच्या राजीनाम्याच्या पत्रातील पुढील विधान * चित्रमय 
जगत्‌ ? मासिक बंद करण्याला जी परिस्थिती कारणीभूत झाली तिला अनुलक्षून 
आहे. श्री. देवगिरीकरांनी स्वत:च्या नेतृत्वाखाली हे मासिक ( इतकी वै ) 
चालविण्याचा कसा प्रयत्न केला व देवगिरीकरांच्या विश्वस्तपदाच्या अमदानीत 
चित्रशाळेची आर्थिक त्थिती बिघडली होती तरी त्यांनी या संकटांना कसे 
नेटाने तोंड दिळे याचाही या पत्रात उल्लेख आहे. आणि पत्राच्या अखेरीस 
आपल्या सहकारी विश्वस्तांनी आपल्याला सहकाय दिळे नाही व ते सलोख्याने 
वागळे नाहीत असा देवगिरीकरांनी त्यांच्यावर ठपका ठेवला आहे. -- “ याही 
परिस्थितीत आम्ही टिकाव धरून वर येऊ शकलो असतो, पण विश्वस्तांत जो 
सलोखा व सहकाय पाहिजे होते ते उपलब्ध न झाल्यामुळे नवे नवे प्रश्न निमाण 
झाळे. याही परिस्थितीत संस्था टिकविणे व वाढविणे अशक्य नाही. पण 
त्याकरिता विश्वस्त मंडळात एकमत पाहिजे. ते नसल्यामुळे आम्ही- मी ब माझे 


सहविश्वत्त- दूर होण्याचे ठरविले .' 


१ 


६० चित्रण्याळेचा इतिहास 


प्रतिवादींचा हेत जर खरोखर चित्रद्याळा प्रिंटिंग प्रेस ट्स्ट्चाच फक्त 
राजीनामा देण्याचा होता तर त्यांच्या राजीनाम्याचे हे पत्र येथेचच संपाबयास 
पाहिजे होते. पत्राच्या सुरुवातीला त्यांनी जे पुढील शब्द वापरळे आहेत त्यावरून 
सकृत्‌ दर्शनी कोणाचाही तसाच ग्रह होईल !- “मी या पत्राद्वारे चित्रशाळा 
ग्रेसच्या विश्वस्त निधीचा राजीनामा देत आहे. त्यात सभासदत्व व अध्यक्षपद 
या दोन्हींचा अंतभीव होतो. १ ऑक्टोबरपासून माझा चित्रद्याळा छापखान्याशी 
संबंध उरला नाही.? 

हे राजीनाम्याचे पत्र जेथे संपावयास पाहिजे तेथे संपत नाही, उलट व्ही. जी. 
जोशी जनरल टूस्टच्या दुःस्थितिसंबेंधी त्यात अप्रस्तुत निवेदन केळे आहे. आणि 
शेवटी जो ' ताजा कलम ' जोडला आहे त्यात भावी विश्वस्तांना सावधगिरीने 
वागण्याचा इद्यारा दिला आहे, त्यांना ज्या अडचणी येतील त्यांबद्दल त्यांनी 
दक्ष असावे ब काळजीपूवक वागावे म्हणजे या संकटांवर ते मात करू शकतील. 
दोवटी श्री. देवगिरीकर त्यांना असा सल्ट्रा देतात की त्यांनी एकमेकांच्या 
सदहेतूबद्दल संशय बाळगू नये. ते म्हणतातः-- * ता. क. नन्या विश्वस्तांनी जरा 
सावधगिरीने वागावे म्हणजे सव ठीक होईल. परस्सरांनी परस्परांच्या हेतूबद्दल 
शंका घेऊ नये.? 

ज्या अर्थी ह्या राजीनास्याचा हेत केवळ चित्रशाळा प्रेस ट्रस्टच्या विश्वस्त- 
पदापुरताच मयीदित होता त्या अर्थी ह्या राजीनाम्याच्या पत्रात जनरल टस्टच्या 
आर्थिक दुःस्थितीचा केलेला निदेश पूर्णपणे असंबद्ध होता. हा * ताजा कलम ? 
चाचळा असता असाच अपरिहार्य निष्कषै निघतो की, आपल्या सहविश्वस्तां- 
पासून दूर होताना श्री. देवगिरीकर त्यांचा अखेरचा निरोप घेत आहेत. पण हे 
अगदी. असंबदच विसंगत दिसते. कारण, श्री, देवगिरीकर जर दुसऱ्या ट्रस्टचे 
क पती पयत ये गर भते व्या ळे 
ट्रस्टच्या कारभाराच्या बाबतीत धर व री ्मि चित्रशाळा प्रेस 
क सलोखा यांचा अभाव त्यांना जो 
जाणवत होता ते सहकाय व तो सलोखा ' जनरल टस्ट ? च्या कारभाराच्या 
बाबतीत ते कसा मिळवू शकणार हे समजू शकत नाही. 


१ श्री. देवगिरीकरांचा राजीनामा मंजूर केल्याबाबत उभरित टरस्टींनी तारीख 
०१०-१६९६८ रोजी त्यांना जे पत्र लिहिळे ल्या पत्रात देवगिरीकरांनी 


देवगिरीकरांचा राजीनामा ६१ 


ता. २७-९--१९६८ रोजी दिलेल्या राजीनाम्याचा मूळ उद्देश व त्याचा 
परिणाम यथार्थपणे प्रदर्शित झाला आहे. चाळू अपीलाच्या बाबतीत जादा पुरावा 
म्हणून ते पत्र कोटांपुढे ठेवण्यास मी संमती दिली. वृद्धापकाळामुळे ट्रस्टीच्या 
जबाबदारीतून आपल्याला मुक्त करावे अक्षी इच्छा देवगिरीकरांनी खरोखर 
व्यक्त केढी असती तर जनरल ट्रस्टचे ट्रस्टी म्हणून राहण्याची त्यांना इच्छा 
होती हे कसे समजावयाचे याचा मळा उलगडा होत नाही. आणि त्याबरोबरच 
चित्रशाळा प्रेस ट्रस्टच्या कारभारात ज्या ट्रस्टींनी त्यांना सहकाय दिले नाही 
त्यांच्याबरोबरच जनरल ट्रस्टमध्ये रहाण्यास ते आपण होऊन कसे कबूल झाले 
हे कोडे उलगडत नाही. 


वरील विषयाचा विचार करताना, वादींनी ता. ५-१०-१९६८ रोजी 
आसिस्टंट चॅरिटी कमिद्यनरांना पाठविलेल्या पत्रात जे विधान केले आहे त्याचा 
मी येथे गौरवपूवैक उल्लेख करतो. हे पत्र राजीनाम्यासंबंधी असून ते चेंज 
रिपोटीसोबत पाठविले होते. आणि त्यावरून मी असा निर्णय देतो की, प्रातिवादी 
नै. १ यांनी केवळ चित्र्षाळा प्रेस द्रस्ट्चाच नव्हे तर जनरल ट्रस्ट्चाही राजीनामा 
दिला आहे असे ठामपणे म्हटले पाहिजे. म्हणून माझ्या मते, असिस्टंट चॅरिटी 
कमिशनरनी श्री. देवगिरीकर यांच्या राजीनाम्यासंबंधी जो निर्णय दिला आहे 
तो मान्य करता नाही. 


प्रतिवादी ने. २ श्री. वि. अ. पटवर्धन यांच्या राजीनाम्याचा विचार करता, 
त्यांनी लिहिटेळे राजीनाम्यासंबंधीचे पत्र अगदी स्पष्ट आहे. आणि दोन्ही 
ट्रस्टचा त्यांनी दिलेला राजीनामा मंजूर करण्यात आला हे योग्य आणि न्याय्यच 
झाले. असिल्टंट चॅरिटी कमिशनरनी या ट्रस्टींचे नाव पब्लिक ट्रस्टच्या (नं.ई७) 
कागदपत्रात प्रथम नमूद करून ठेवण्याचा हुकूम काढावयास हेवा होता आणि 
मग त्यांना ट्रस्टींनी केलेल्या ठरावाच्या आधारावर या द्रस्टमधून त्यांचे नाव 
कमी करण्याचा हुकूम द्यावबास पाहिजे होता. पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे, प्रतिवादी 
नं. २ च्या वकिलांनी आपले म्हणणे मांडताना चॅरिटी कमिशनरनी व्यक्त केलेल्या 
मताचीच पुनरुक्ती केली व प्रतिवादींनी दोन्ही ट्रस्टचा दिलेलळा' राजीनामा जो 
मंजूर करण्यात आला त्याबद्दल या वकीलमहाशायांनी प्रश्नही काढला नाही. 
चेंज रिपोर्टाच्या चौकशीच्या बाबतीत जे संयुक्त निवेदन करण्यात आले त्या 


६२ च्वित्रशाळेचा इतिहास 


घेळी प्रतिवादी न॑. १ बरोबर प्रतिवादी नं. २ यांची का सांगड घालण्यात आली 
याचाही मळा उलगडा होत नाही. 


माजी ट्स्टी श्री. य. कृ. खाडिलकर व श्री. दा. पां. रानडे यांची नावे कमी 
करण्याच्या बाबतीत असि. चॅरिटी कमीशनरनी चेंज रिपोटोतील विनंतीकडे 
दुलळैक्ष केलेले दिसते. या ट्रस्टींनी चेंज रिपोर्टांला विरोध केला नाही किंवा 
त्याच्या सुनावणीच्या वेळी ते हजर राहिले नाहीत. तेव्हा असिस्टंट चॅरिटी 
कमिशनरनी ह्या बाबतीत बदल करावयास संमती द्यावयास हवी होती. 

शेवटी, श्री. ज. ग. देवकुळे यांची नवे ट्रस्टी म्हणून झालेल्या नेमणुकी- 
विषयी विचार करू. देवगिरीकर व पटवधेन यांच्या राजीनाम्यानंतर चज 
रिपोटीत देवकुळे यांचे जे नवीन नाव घाल्ण्यात आले त्याबद्दल माझे असे 
म्हणणे आहे की, देवगिरीकर व पटवधैन यांच्या राजीनाम्याचा मी जो अथ 
लावला आहे त्यावरून ता. २-१०-६८८ रोजी उवेरित ट्रस्टींची झालेली 
सभा पूणपणे योग्य आणि कायदेशीर होती व त्या सभेत झालेले कामकाज 
कायद्याळा धरून होते. म्हणून चैज रिपोटोचा हा भाग असिस्टंट चॅरिटी कमि- 
शानरनी ग्राह्य धरावयास हवा होता. 


म्हणून, या अपीलात विर्‍चाराथे पुढे आलेल्या प्रश्नांच्या बाबतीत माझा 
>". ग 
निर्णय होकारार्थी आहे. असि. चॅरिटी कमिक्षनर यांनी दिलेला निणय व 
(> ञ 
दिळेळा हुकूम फेटाळण्यात आला पाहिजे आणि चेंज, रिपोर्यात .जे.बदळ,माग- 
ण्यात आले आहेत त्यांना मान्यता दिली पाहिजे. 


माझे निकालपत्र संपविण्यापूर्वी मळा असे द्दीनास आणावयाचे आहे की; 
ट्रस्टींच्या सभांचे अहबाळ पाहिळे तर नवीन टूस्टी नेमण्याच्या' बाबतीत 
ट्रस्टी नियमानुसार वागळेळे नाहीत. पटवर्धन यांच्या नेमणुकीबाबत ठराव 
करण्यात आलेला नाही, असे मला दिसून आले आहे. त्याचप्रमाणे ज्या ट्स्टींनी 
राजीनामे दिले त्यांसंबंधीही तोच प्रकार घडला आहे. श्री. य. कु. खाडिलकर 
व श्री. दा. पां. रानडे यांची प्रकरणे म्हणजे टस्टींच्या नियमबाह्य वर्वनाची'च 
उदाहरणे होत. बॅम्बे पब्लिक टूस्टस्‌ अक्ट. (१९५०) या कायद्याच्या २२ 
व्या ९ 
व कलमाप्रमाणे नव्या नेमणुका किंवा राजीनामे यांच्ची वेळच्या वेळी खबर 
देण्यात येऊन नोंद करण्यात आली नाही. 


देवगिरीकरांचा राजीनामा ६२ 


हुकूम 
हे अपील मान्य करण्यात येत आहे. असिस्टंट चॅरिटी कमिशनर, पुणे 
विभाग, यांचा निकाल रद्द ठरविला जात आहे. चेंज रिपोटे नं. ३३८ मध्ये 
मागणी करण्यात आलेळे फेरबदळ करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. ख्ची- 


संबंधी कोणताही हुकूम नाही. 
मुंबई, एम्‌. एस्‌. आपटे 
२-४-१९७०. डेप्युटी चॅरिटी कमिशनर 


ह डेप्युटी न्चैरिठी कमिदनर (एम्‌. एस्‌. आपटे) यांनी दिलेल्या निकालावर 
देवगिरीकर व पटवर्धन यांनी पुण्याच्या डिस्ट्रिक्ट जज्जाकडे अपील केले. हे 
अपील एक्स्ट्रॉ जॉडेट जज ( ए. व्ही. पाटकर ) यांच्यापुढे चालले व त्यांनी 
डेप्युटी *वरिटी कमिश्वानरांचा निकाल रद्दबातळ ठरवुन असिस्टंट चॅरिटी कमिशनर 
यांचा निणेय मान्य केला (ता. २-९-७२१). 

न्यायाधीश पाटकर यांनी आपल्या निकालपत्रात चित्रशाळा प्रेस रस्ट व 
जनरल ट्रस्ट या दोन निधीचा प्रारंभापासून इतिहास दिला असून या दोन्ही 
निघींचे हेत्‌ व उद्देश कसे वेगवेगळे आहेत है सविस्तर कथन केळे आहे. 

त्यांचे. संपूण निकालपत्र पुढे दिळे आहे !-ण 

किरकोळ अज न. १६९१९७० 


न्यायाधीश पाटकर यांचे निकालपत्र 


डेप्युटी चॅरिडी कमिशनर ( अपीळाचा अधिकार असलेले ) महाराष्ट्र राज्य, 
यांनी ६१।१९६९ नंबरच्या अपीळाच्या बाबतीत ता. २--४०७० रोजी जो 
निणैय दिला त्याच्याविरुद्ध व्यंत्रक रघुनाथ. देवगिरीकर व विश्वनाथ अनंत 
पटवधैन, मूळचे प्रतिवादी, यांनी बाँबे पिळिक अक्टाच्या ७२ व्या कल्माठतार 
हा अज केळेला आहे. ते अपील मूळ अजदार वसंत गणेशा देवकुळे यांनी केठे 
होते ब माझ्यापुढे असलेल्या चाळू अजीत ते आता प्रतिवादी आहेत. आसिस्टंट 
चॅरिटी कमिदानर, पुणे विभाग, यांनी चेंज रिपोट नं. २२८१९६८ याच्या 
चौकशीच्या बाबतीत ता. २६--६-६९ रोजी जो निणय दिला त्याच्या विस्द्ध 


व, ग. देवकुळे यांनी हे अपील केले होते. 


द्ध चित्रद्याळेचा इातहास 


(२) या खटल्यातील वस्तुस्थिती थोडक्यात पुढीलप्रमाणे आहेः- 

कै. बा. ग. जोशी (किंवा वासुकाका जोशी या नावाने अधिक प्रसिद्ध 
असलेले) हे चित्रशाळा छापखान्याचे मूळ संस्थापक होते व या छापखान्यातर्फेच 
सुप्रासिद्ध “चित्रमय जगतू? मासिक निघत असे. वासुकाकांनी ता. १७-९-१९४२ 
रोजी एक मृत्युपत्र केळे (निक्लाणी नं. १२) ब या मृत्युपत्रान्वये त्यांनी 
चित्रशाळा छापखान्यासह आपल्या सव मालमत्तेची व्यवस्था केली . मत्युपत्रातील 
१५ व्या कलमानुसार या इस्टेटीचे व्यवस्थापक व विश्वस्त म्हणून पुढीळ पाचच 
जणांची नेमणूक केली : ( १) हरि विछठळ तुळपुळे, वकील, २ ) शंकर नरहर 
जोशी, चित्रशाळा प्रेसचे त्या वेळचे मॅनेजर, (३ ) त्र्यंबक रघुनाथ देवगिरीकर, 
सध्याचे अजदार न. १ व त्या वेळचे चित्रमय जगतूचे संपादक, (४ ) दामोदर 
व्यंबक जोशी, ( ५ ) वसंत गणेश देवकुळे म्हणजे सध्याचे प्रतिवादी. 

मृत्युपत्राच्या १६ व्या कलमान्वये विश्वस्तांनी या मालमत्तेची कशी व्यवस्था 
करावयाची याबद्दल सूचचना करण्यात आली होती व त्यांनी या सव मालमत्तेचा 
एक ट्रस्ट करावा असे वासुकाकांनी आपल्या मृत्युपत्रात लहून ठेवले होते. 
मृत्युपत्रकर्ते वासुकाका जोशी ता. १२-१--१९४४ रोजी निधन पावले. 
त्यानंतर उर्वरित व्यवस्थापकांनी मयत शेकर नरहर जोक्ी यांच्या जागी य. कृ 
खाडिलकर यांची विश्वस्त म्हणून नेमणूक केली. पुढे ता. ६-६-१९४९ च्या 
ट्रस्ट डीडप्रमाणे दोन ट्रस्ट निमीण करण्यात आले. ट्रस्टडीडच्या १ व २ या 
कलमांनुसार एका ट्रस्टला चित्रशाळा प्रेस टूस्ट व २६ व २७ या कल्मांनुसार 
दुसऱ्या ट्रस्टला व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रस्ट, अशी नावे देण्यात आली. पुणे 
विभागा'चे असिस्टंट चॅरिटी कमिदानर यांच्या कचेरीत हे दोन्ही ट्रस्ट नोंदण्यात 
आले. पहिला ट्रस्ट चित्रशाळा प्रेस ट्रस्ट याला ईं ७ असा रजिस्टर नंबर 
दुण्यात आला व दुसरा ट्रस्ट-व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रस्ट-याळा ईं ६ असा 


रजिस्टर नंबर मिळाला. अजेदार नं. १ व्यं. र. देवगिरी 
दोन्ही विश्वस्त निधींचे अध्यक्ष होते. वगिरीकर हे ट्रस्टी होते व 


(३ ) सध्याचे प्रतिवादी व. ग. देवकुळे हे त्या वेळी ट्रस्टी होते व दोन्ही 


विश्वस्त निर्धींचे सेक्रेटरी होते. त्यांनी ता. ५-१ ०- यी ट्ट 
न्वॅरिटी कमिशनर ५-१०-१९६८ रोजी असिर 


) पुणे विभाग, यांच्याकडे असा अजे केला की, अर्जात नमूद 


केठेल्या चौघा ट्रस्टींनी राजीनामे दिळेडे असल्यामुळे त्यांची नावे काहून 


> २ टं 7 
देवगिरीकरांचा राजीनामा ६५ 


टाकण्यात यावी व नवे ट्रस्टी म्हणून ज. ग. देवकुळे यांचे नाव दाखळ करून 
घेण्यात यावे. बौँबे पन्लिक ट्रस्ट अँक्टाच्या २२ व्या कलमानुसार हा अजे दाखल 
करून घेण्यात आळा. ज्या चौघा ट्रस्टींनी राजीनामे दिळे असे म्हटले गेले 
त्यांत सध्याचे अर्जदार त्र्यं. र. देवगिरीकर व वि. अ. पटवर्धन हे अंतभूत 
आहेत. प्रतिवादी देवकुळे यांनी आपल्या अर्जासोबत देवगिरीकर ब पटवर्धेन 
यांच्या राजीनाम्याच्या नकला जोडल्या होत्या. त्याचप्रमाणे ट्रस्टींच्या सभेत 
सध्याच्या अजंदारांचे राजीनामे ज्या ठरावान्वये मंजूर करण्यात आले त्या 
ठरावाची प्रतही त्यांनी सादर केळी होती. 

(४) चाळू दाव्यातील अजदार देवगिरीकर व पटवर्धन यांनी वरीळ बदळ 
करण्याच्या अर्जीला विरोध केळा व आपण व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रस्टचा 
(नं. इ ६) कधीही राजीनामा दिळेला नाही असा युक्तिवाद केला. त्यांच्या 
म्हणण्याप्रमाणे ते अजूनही त्या विश्वस्तनिधीचे विश्वस्त आहेत. अजेंदार नं. १ 
व्यं. र. देवगिरीकर यांचे असे म्हणणे आहे की त्यांनी फक्त पहिल्या दृत्टचा 
(नं. इ ७) म्हणजे चित्रशाळा प्रेस टूस्ट्चा राजीनामा दिलेला आहे व दुसऱ्या 
द्रृस्ट्चा कधीही राजीनामा दिलेला नाही. अशा स्थितीत सध्याच्या अजेदारांनी 
चेंज रिपोटीला विरोध केला म्हणून असिस्टंट चॅरिटी कमिशनर, पुणे विभाग 
यांनी या प्रश्नाची चौकशी केली. > 

(५ ) प्रारंभी अजदार देवकुळे यांनी दोन ट्रस्टमध्ये फेरबदल करण्यासंबंधी 
फक्त एकच अजे दिला होता, तेव्हा त्यांना दोन वेगवेगळे चैज रिपोट देण्यास 
सांगण्यांत आले. त्याप्रमाणे त्यांनी दोन रिपोट सादर केळे. चित्रशाळा प्रेस द्स्ट या 
पहिल्या ट्रस्टच्या बाबतीत नं. २२२1६८ हा चेंज रिपोर्ट देण्यात आला. अजदार 
ने. १ तये. र. देवगिरीकर यांचा हा चेंज सिपोर्ट स्वीकारण्यास आक्षेप नव्हता. 
म्हणून त्या बाबतीत चौकशी झाळी नाही व हा चेंज रिपोर्ट मान्य करण्यात 
आला. व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रस्ट (नै. ई ६ ) या दुसर्‍या ट्रस्टच्या बाबतीत 
ने. ३३८६८ हा जो चेंज रिपोर्ट करण्यात आला त्याबद्दल फक्त तक्रार होती. 
असिस्टंट चॅरिटी कमिशनरचची 'चौकशी केल्यानंतर त्यांना असे दिसून आले की, 
वये. र. देवगिरीकर यांनी फक्त पहिल्याच ट्रस्ट्चा राजीनामा दिला आहे व 
इसऱ्या टूस्ट्चा म्हणजे व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रस्टचा दिलेला नाही. अजेदार 
नं. २ वि. अ. पटवर्धन यांच्या राजीनाम्याच्या बाबतीत असिस्टंट चॅरिटी 


चे «० प 


६६ चित्रह्याळेचा इतिहास 


कमिदानर यांना असे दिसून आले की ट्स्टी म्हणून पटवधन यांचे नाव दाखळच 
झालेले नाही, तेव्हा त्यांचे नाव काहून टाकण्याचा प्रश्नच उद्‌भवत नाही. तेव्हा 
असिस्टंट चॉरेटी कमिद्यनरांना हे कळून आले की हा मुद्दा टिकणारा नाही. 
त्याचप्रमाणे त्यांना असे आढळून आले की ज्या समेत नवे ट्रस्टी म्हणून ज. ग. 
देवकुळे यांची नेमणूक झाली ती सभा कायदेशीर नव्हती, कारण ज्या देवगिरी- 
करांनी राजीनामा दिळेळा नव्हता ते देवगिरीकर या सभेला हजर नव्हते, म्हणून 
ज. ग. देवकुळे यांची नेमणूक कायदेशीर नव्हती. या सर्व निर्णयात्मक गोष्टी 
: विचारात घेऊन असिस्टंट चॉरिटी कमिज्यानर यांनी. चेंज रिपोर्ट नं. ३२८६८ 
अग्राह्य ठरविला. 


(६) वर सांगितल्याप्रमाणे मूळ अजदार व. ग. देवकुळे यांनी असिस्टंट 
चॅरिटी कमिदानर, पुणे विभाग यांच्या वरील निणेयावर चॅरिटी कमिशनर, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडे अपील केले (अपील नं. ६१|६९) व ते 
डेप्युटी चॉरेटी कमिशनर ( अपीलाचचा अधिकार असलेले ) यांच्यापुढे लुनावणीस 
निघाळे. डेप्युटी चॉरेटी कमिदानर यांनी हे अपील मंजूर केळे व असा निकाल 
दिला की, त्र्यं. र. देवगिरीकर यांनी ट्रस्ट नं. इ ६ म्हणजे व्ही. जी. जोली 
जनरल ट्रुस्ट्चा राजीनामा दिला आहे. या निकालावरोबरच डेप्युटी चॉरिटी 
कमिशनर यांनी असा निणय दिला की, नवे ट्रल्टी म्हणून ज. ग. देवकुळे 
यांची झाळेली. नेमणूक योग्य आणि कायदेशीर आहे. वि. अ. पटवधन यांच्या 
राजीनाम्याच्या संबंधात असे प्रतिपादन केळे की, आसेस्टंट चॅरिटी कमिशनर 
यांनी असा हुकूम द्यावयास हवा होता की, पटवर्धनांचे नाव टस्टी म्हणून पक्िक 
ट्रस्ट नं. इ ६ मध्ये नोंदण्यात यावे आणि कागदपत्रात अशी नोंद झाल्यावर 
निशाणी नं. १२ या ठरावाच्या आधारावर त्यांचे नाव ट्रस्टमधून काढून 
टाकण्यात यावे. ह्या कारणास्तव डेप्युटी चॅरिटी कमिशनर यांनी चेज रिपोर्ट 
नॅ. २२८६८ मान्य केला. डेप्युटी चॅरिटी कमिश्नर यांच्या ह्या निणयावर 
सध्याचे अजेदार च्यं. र. देवगिरीकर व वि. अ. पटवर्धन यांनी बौँबे पन्लिक 
ट्रस्ट अक्टाच्या ७२ व्या कलमान्ये हा अज दाखल केला आहे र 


- (७) माझ्यापुढे जे म्हणणे मांडण्यात आले त्यावरून पुढील प्रश्न उदूमवतात 
(१) अजेदार नं. १ ज्य. र. देवगिरीकर यांनी ट्रस्ट नं. इ ६ 


देवगिरीकरांचा राजीनामा ६७ 


म्हणजे व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रस्टचा राजीनामा दिला 
आहे काय? 
(२) अजेदार नं. २ वि. अ. पटवर्धन यांनीही वरील ट्रस्टचा 
राजीनामा दिला आहे काय? 
(३) नवीन ट्रस्टी म्हणून झाळेली ज. ग. देवकुळे यांची नेमणूक 
योग्य व कायदेशीर आहे काय? 
(४) चेंज रिपोर्ट नं, २२८|६८ हा मान्य करावा काय! 
(८ ) यावर माझा निणैय पुढीलप्रमाणे आहे ! 
(१) नाही. 
(२) हा प्रश्नच उद्‌भवत नाही. 
(२.) नाही. 
(४) नाही. 
(९ ) माझ्या या निर्णयाची कारणे अश्शी आहेत :- 
प्रतिवादी व. ग. देवकुळे यांचे वकील रा. वालावलकर यांनी असा पहिला 
मुद्दा उपस्थित केला आहे की, बाँबे पब्लिक ट्रस्ट अँक्टाच्या ७२ व्या कलमाचे 
क्षेत्र फार मयीदित आहे आणि डेप्युटी चॅरिटी कमिशनर यांनी आपिलाचा 
1र करताना वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन आपला निर्णय दिला आहे, हे 
घ्यानात ठेवळे पाहिजे. या बादातीळ मुख्य मुद्दा हा आहे की, व्यं. र. देवगिरी- 
यांनी ट्रस्ट नं. ई ६ या ट्रस्टचा राजीनामा दिला आहे की नाही? रा. वाला- 
पेठकर यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हा वस्तुस्थितीचा प्रश्न आहे व असिस्टंट चॅरिटी 
मिशनर यांनी वस्तुत्थिदीच्या मुद्द्यावरच आपला निर्णय दिला आहे आणि तो 
सहजासहजी फेटाळला जाऊ नये. हा किरकोळ अज रिव्हिजन अजे किंवा 
इसरे अपील या स्वरूयाचा आहे. रा. बाळावलकर यांच्या म्हणण्याप्रमाणे वस्तु- 
स्थितीच्या प्रश्नावरील निर्णय जर उघडउघड चुकीचा व विपयेस्त नसेळ तर या 
, कोटाने तो फेटाळता कामा नये. रा. वांळावलकर यांनी असा युक्तिवाद केला 
की, कायदा व वस्तुस्थिति या दृष्टीने हा संमिश्र प्र्न आहे असे ग्रहीत धरळे तरी 
हा कोर्टने डेप्युटी चॅरिटी कमिशनर यांचा निकाळ जर स्थूलमानाने चुकीचा 
नेसेळ तर तो फिरविता कामा नये. आता बँबे पब्लिक ट्रस्ट अँक्टाच्या ७२ व्या 


६८ ॅ . ! न्ित्रशाळेन्चा हतिहास 


कलमात असे सांगितले आहे : ७० व्या कलमान्वये चॅरिटी कमिशनरनी दिलेल्या 
निर्णयामुळे जर कोणावर अन्याय झाला असेल तर त्याने त्या निर्णयाविरुद्ध 
कोर्टाकडे दाद मागावी. तेव्हा ७२ व्या कलमान्वये अजेदाराळा कोटीपुढे नवीन 
पुरावा आणण्यास परवानगी नाही. डेप्युटी अगर असिस्टंट चॅरिटी कमिशनर 
यांनी निकालाच्या दृष्टीने आवरयक असळेळा नवीन पुरावा घेण्याला नकार 
दिला असेल तर तो या कलमान्वये घेता येणार नाही. ७२ (२) या कलमा- 
नुसार पुढे आलेला पुरावा विचारात घेऊन कोटीला चॅरिटी कमिशनरचा निर्णय 
फिरविता येईल किंवा कायम करता येईल. डेप्युटी चॅरिटी कमिशनर यांनी 
दिलेल्या निर्णयाच्या बाबतीत या कोटीला वस्तुस्थितीचा विचार करता येणार 
नाही, असे या ७२ व्या कलमात मला कोठेही आढळले नाही. शिवाय, प्रस्तुत 
प्रकरणी . वस्तुस्थितीला पोषक असा मुद्दा निकालात आढळला नाही. ही गोष्टही 
दृष्टीआड करता येणार नाही. असिस्टंट चॅरिटी कमिदानरनी असा निर्णय दिला 
की च्य. र. देवगिरीकर यांनी राजीनामा दिळेला नाही तर त्याच्या उळट 
डेप्युटी. चॅरिटी कमिशनर म्हणतात की त्यांनी राजीनामा दिलेला आहे. त्र्यं. र. 
देवगिरीकर यांनी राजीनाम्याचे जे पत्र लिहिळे त्या पत्राचा अभ लावणे हा 
माझ्या मते मुख्य प्रश्न आहे आणि हा केवळ वस्तुल्यितीचा प्रश्न नाही. म्हणून 
रा. वालावलकर यांनी जे विवाद्य मुद्दे मांडठे आहेत त्यात विश्ेषसा अर्भ नाही. 
म्हणून माझ्या मताने या कोटाला वस्तुस्थितीच्या प्रश्नाचा किंवा वस्तुस्थिती व 
कायद या संमिश्र प्रश्नाचा विचार करण्याचा अधिकार आहे. 
»१ (१० ) मी वर म्हटल्याप्रमाणे या खटल्यातला मुख्य प्रश्न देवगिरीकर यांनी 
लिहिलेल्या राजीनाम्याच्या पत्राचा अर्थ कसा लावावयाचा हा आहे. देवगिरी- 
करांच्या राजीनाम्याच्या पत्रावरून आसिस्टंट चॅरिटी कमिशनर यांना असे दिसून 
आले को त्यांनी फक्त पहिल्या ट्रस्टच्या म्हणजे चित्रशाळा प्रेस ट्रस्टचा राजीनामा 
दला आहे व दुसऱ्या ट्रस्टचा म्हणजे व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रस्टचा दिळेळा 
नाही. याच्या उलट डेप्युटी चॅरिटी कमिशनर यांचे असे मत आहे की, हा 
य दोन्ही ट्रस्टना उद्देशून आहे व त्यांनी या पत्राचा असा अथे लावळा 
? हा राजीनामा दोन्ही विश्वस्त मंडळांचा आहे. 
(११) २७-९-१९६८ या तारखेचे हे पत्र ( निश्याणी नं. २ ) वाचले 
असता प्रथमदर्शनीच असे दिसून येते की, ते पत्र एकाच टस्टसंबंधी म्हणजे 


बहाराष्ट्र ग्रंथोतेजक सर्न 
११४९ श्शषाशिड पेठ. अते बाळा, ६९ 


शून्य! ब्रतीशर 'लोक, ब्रक--“१$ ०७” 
चित्रशाळा प्रेस ट्रस्ट ( नं. ई ७ ) बद्दळ आहे. रा. वालावलकर यांनी असा 
दावा केळा आहे की, जरी दोन ट्रत्ट निर्माण केळे असले तरी वस्तुतः एकच ट्रस्ट 
आहे आणि हे दोन ट्रस्ट म्हणजे मूळ एका ट्रस्ट्च्याच दोन शाखा आहेत. 
कै. वासुकाका जोक्ी यांच्या मृत्युपत्रातील ( निद्याणी नै. १३ ) काही मजुकुरा- 
वरून हा निष्कर्ष काढला आहे. मृत्युपत्रकर्ते वासुकाका जोजी यांच्या इच्छेनुसार 
आणि त्यांनी केलेल्या मृत्युपत्राच्या पायावर हे दोन ट्रस्ट निर्माण करण्यात आले 
आहेत, यात वाद नाही. रा. वालावलकर यांनी असे दाखवून दिळे आहे की, 
मृत्युपत्राच्या १५ व्या कलमाप्रमाणे वासुकाकांच्या खाजगी. मालमत्तेची व 
चित्रशाळा प्रेसची ही व्यवस्था पाहण्यास त्यांनी ५ द्रत्टींची नेमणुक केली आहे. 
यावरून असे दीविण्यात आळे आहे की, दोन. प्रकारच्या मालमत्तेची व्यवस्था 
पाहण्यास एकच ट्रस्टी नेमण्यात आळे आहेत. त्यानंतर रा. वालावलकर यांनी 
ट्रस्ट डीडमधील २४ व २५ या कलमांचा उल्लेख कहून असे दाखविळे आहे 
की, दोन ट्रस्ट हे खरे पाहिळे असता एकाच दृस्टच्या दोन शाखा आहेत. कलम 
२४ मध्ये असे म्हटळे आहे की, चित्रशाळा प्रेस असळेली इमारत ज्या वेळेळा 
ट्रस्टींना नको असेल त्या वेळी ती इमारत रिकामी करून जनरल ट्रस्टकडे जाईल 
आणि त्याप्रमाणे तिची व्यवस्था करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे कलम २५ मध्ये असे 
म्हटले आहे की, ट्रस्टींना चित्रद्याळा प्रेसचा धंदा चाळाविणे अशक्‍य झाळे तर 
चित्रशाळा प्रेसची सभ माळमत्ता “ जनरल ट्रस्ट नावाच्या ट्रल्टकडे जाईल. 
म्हणून रा. वाळावलकर यांनी असा दावा केला आहे की, खरोखर पाहता दोन 
वेगवेगळे ट्रस्ट नसून फक्त एकच द्रस्ट आहे. मळा हे म्हणणे मान्य करता येत 
नाही. मृत्युपत्रकर्ते वासुकाका जोशी यांच्या इच्छेप्रमाणे दोन ट्रस्ट निर्माण 
करण्यात आळे आहेत यात शंका नाही. हे द्रस्ट अगदी वेगवेगळे व स्वतंत्र आहेत 
हे ट्रस्ट डीडवरून स्पष्ट होईल. (ट्रस्ट डीड निक्षाणी नॅ. ३१). या दोन्ही 
ट्रस्टसाठी एकच ट्स्टीही असू शकतील. तथापि आपण जर या दोन ट्रस्ट्चा 
उद्देश लक्षात घेतला तर त्यावरून असे स्पष्ट कळून येईल की हे दोन ट्रल्ट अगदी 
भिन्न भिन व स्वतंत्र आहेत. पहिला ट्रस्ट चित्रशाळा प्रेम ट्रस्ट हा व्यापारी दृष्टीने 
केला आहे. टस्ट डौडची १ ते २५ कलमें हया ट्रस्ट्संबंधाची आहेत. ह्या 
चित्रशाळा प्रेस टत्टच्या मालकीची यत्किंचितही स्थावर मालमत्ता नाही, हे 
त्यावरून दिसून येईल. ट्रस्ट डीडचे ब परिशिष्ट पाहिळे म्हणजे चित्र्याळा प्रेस 


देवगिरीकरांचा राजीनामा 


७० चित्रशाळेचा इतिहास 


ट्रस्टच्या मालकीची कोणती मालमत्ता आहे हे कळून येईल. चित्रशाळा प्रेस टूस्ट 
हा व्यापारी ट्रूल्ट आहे व छपाईचा व प्रकाशनाचा धंदा चित्रशाळा प्रेसमार्फत 
करणे व चित्रशाळा प्रेस चालविणे हे या ट्रस्टचे काम असल्याबद्दढ कोणाचेही 
दुमत नाही. त्याचप्रमाणे ह्या प्रेसमाफत काही मासिके प्रासिद्ध केळी जात असतं. 
ही मासिके मंहाराष्ट्रात एके काळी मोठ्या भरभराटीत होती व लोकाप्रिय झाली 
होती. यावरून या ट्रस्टचे उद्दिष्ट व्यापाराचे होते हे स्पष्ट दिसून येईल. दुसरा 
ट्रस्ट म्हणजे व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रस्ट. या ट्रस्टचा व्यापारधंद्याश्ी काही 
संबंध नव्हता. ट्रस्ट डीडच्या अ परिशिष्टात उल्लेखिलेल्या स्थावर माल्मत्तेक्षी तो 
ट्रस्ट निगडित होता. ट्रस्ट डीडमधील २६ वे कलम व त्यानंतरची कळमे जनरळ 
ट्रस्टसंबंधीची आहेत. या दोन ट्रस्टच्या माल्मत्तेरेन जो फायदा होईळ त्याचा 
विनियोग शेतकी संशोधन, लायक विद्यार्थ्योना शिष्यवृत्त्या आणि तश्राच प्रकारच्या 
कायीसाठी धर्मादाय म्हणून करावयाचा होता. यावरून, हे अगदी स्पष्ट होईल 
की, जनरल ट्रस्टचा उद्देश कोणत्याही प्रकारचा व्यापारधंद। करण्याचा नव्हता, 
तर हा ट्रस्ट पूर्णपणे धर्मादाय, दानधर्म व परोपकार यासाठी निर्माण झालेला 
होता. तेव्हा हे दोन ट्रस्ट अगदी वेगवेगळे व स्वतंत्र आहेत हे निर्विवादपणे सिद्ध 
होते. 

(१२) त्यानंतर रा. वालावलकर यांनी असा एक मुद्दा मांडळा की, ट्रस्ट- 
डीडच्या २२ व्या कल्मात ट्रस्टींचा राजीनामा किंवा सेवानिवृत्ति यासंबंधी एकाच 
प्रकारची व्यवस्था केळी आहे. हे म्हणणे बरोबर नाही असे मला स्पष्ट दिसते. 
२२ वे कलम चित्रशाळा प्रेस टरस्टलाच अनुलक्षून आहे. ट्रस्ट डीडच्या ३१ व्या 
कलमात जनरल ट्स्टसंबंधी अशाच प्रकारची तरतूद केलेली आढळते. ३१ व्या 
कलमात असे म्हटले आहे की २२ वे कलम व आणखी काही कलमे जनरळ 
ट्रस्टला जशीच्या तशी लागू आहेत. यावरून, जनरल ट्रस्टच्या टूस्टीला राजीनामा 
किंवा निदृत्ति याबाबत ३१ व्या कलमात तरतुद करून ठेवली आहे असे दिसून 
येईल. म्हणून माझा असा निष्कषे आहे की जनरल ट्रस्ट व चित्रज्ञाळा प्रेस ट्रस्ट 
हे अगदी वेगवेगळे व स्वतंत्र आहेत. म 

(१२३) दोन्ही ट्रस्टचे ट्रस्टी एकच असावेत अक्षी ट्रस्ट डीडमध्ये तरतूद 
नाही, हे कबूल केलेच पाहिजे, कदाचित असे असू शकेल की, योगायोगाने जें 
ट्रस्टी पहिल्यापासून होते तेच पुढे राहिळे असतील, त्याचप्रमाणे एकाच वेळी क 


शेक क्‍स्ट  णय ह. हशवाय 


>. 


देवगिरीकरांचा राजीनामा ७ 


एकाच ठिकाणी दोन्ही ट्रस्टच्या समा भरत असल्यामुळे त्या सभांना चित्रशाळा 
प्रेस टूस्ट बोडेच्या सभा म्हणण्याचा परिपाठ पडला असेल. तथापि दोन्ही ट्रस्टचे 

ट्रस्टी एकच असावेत व दोन्ही ट्रस्टच्या समा एकत्रच भराव्यात असे ट्रस्ट 
डीडने संकल्पिलेले नाही. | 

(१४) या पाश्वेभूमीवर व्यं. र. देवगिरीकर यांच्या राजीनाम्याच्या पत्राचा 

विचार करावयाचा आहे व त्यातील इत्यथ पाहावयाचा आहे. हे पत्र श्री.दामुअण्णा 

जोशी, सेक्रेटरी, चित्रज्ञाळा प्रेस ट्रस्ट यांना उद्देद्वून ठिहिळे आहे, हे दिसून 

येते. ते पत्र सेक्रेटरी, जनरल ट्रस्ट या नात्याने त्यांना उद्देशून लिहिळेळे नाही. 

त्या पत्रातील पहिलेच वाक्‍य इतके स्पष्ट व निःसंदिग्ध आहे की, त्यावरून 

य. र. देवगिरीकर हे चित्रशाळा प्रेस ट्रस्टचा राजीनामा देत आहेत हे उघड 

होते. त्यांनी ह्या ट्रस्टच्या सभासदत्वाचा व अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला 

आहे. ह्या पत्रात त्यांच्या राजीनाम्याची सविस्तर कारणे दिली असून ते संपूर्ण 

पत्र चित्र्याळा प्रेस ट्रस्टला अनुलक्षून लिहिळेळे आहे असे आपल्याला आढळून 
येते. डेप्युटी चॅरिटी कमिद्यनर यांना या पत्रात असे देसून आले की, देवगिरीकर 
यांनी सहकार्य व सलोखा न ठेवल्याबद्दल चार ट्रस्टींवर ठपका ठेवला आहे. 
या पत्रातील शेवटच्या दोन परिच्छेदांपयन्तचा मजकूर चित्रद्याळा प्रेस ट्रस्टच्या 
ट्रस्टींशी संबंधित आहे, हे डेप्युटी चॅरिटी कमिशनर यांचे मत आहे असे दिसते. 
डेप्युटी चॅरिटी कमिशनर यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हे राजीनाम्याचे पत्र जर केवळ 

चित्रशाळा प्रेस ट्रस्टच्या बाबतीत लिहिले गेळे असेल तर ते येथेच संपावयास 
पाहिजे होते आणि शेवटचे दोन परिच्छेद लिहावयास नको होते. डेप्युटी 
चॅरिटी कमिशनर यांनी आपल्या निकालपत्रात हे शेअटचे दोन परिच्छेद उद्धृत 
करून त्यावरून असा निष्कषे काढला आहे की हे पत्र दोन ट्रस्टना उद्देशून 
लिहिळे आहे, असे दिसते. डेप्युटी चॅरिटी कमिशनर यांचे हे मत मी मान्य 
करू शकत नाही. शेवटच्या अलीकडचा परिच्छेद व्ही. जी. जोशी जनरल 
ट्रस्टच्या मालमत्तेला उद्देश्रून आहे. वासुकाका जोशी यांनी हे मृत्युपत्र करताना 
आपल्यापुढे एकच उद्देश ठेवळा होता आणि तो म्हणजे या इस्टेटीचा विनियोग 
घमीदायासाठी व्हावा; आणि तो उद्देश साध्य करण्यासाठी व्ही. जी. जोदी 
जनरल ट्रस्टने साडेपाच लाख रुपयांच्या इमारती उभारल्या असे देवगिरीकर 
आपल्या पत्रात म्हणतात. त्या बाबतीत असे सांगण्यांत आळे की, इमारतीला 


७२ चित्रशाळेचा इतिहास 


लागणारी रक्कम भाडेकऱ्यांकडून कजे व ठेव यांच्या रूपाने घेण्यात आली व 
१२ ते १५ वर्षीत तिची परतफेड करण्यात यावयाची आहे. या कजीवैकी 
४० टक्के रक्कम करांच्या रुपाने द्यावी लागते. डेप्युटी चॉरेटी कमिदनर यांनी 
या विधानाला अनुलक्षून असे म्हटळे आहे की, हे विधान व्ही. जी. जोशी 
जनरल ट्रस्टच्या आर्थिक टंचाईचे द्योतक आहे. यावरून त्यांनी असा निष्कषै 
काढला आहे की, जनरल ट्रस्ट पैशाच्या बाबतीत डबघाईस आला आहे. डेप्युटी 
चॅरिटी कमिशनर यांच्याशी मी सहमत होऊ शकत नाही. देवगिरीकर यांनी 
या परिच्छेदात जनरल ट्रस्टच्या आर्थिक नुकसानीचा उल्लेख केला आहे, असे 
सुळीच म्हणता येणार नाही. जनरल ट्रस्टच्या मालकीची कोणती मालमत्ता आहे 
याचा त्यांनी फक्त निदेश केला आहे, 

(१५) याशिवाय, या पत्राला त्यांनी एक ताजा कलम जोडला आहे. त्यात 
ते म्हणतात, “ नव्या विश्वस्तांनी सावधगिरीने वागावे म्हणजे सर्व ठीक होईल. 
परस्परांनी परस्परांच्या सद्हेतूवद्दल शका घेऊ नये. ' हा ताजा कलम ? जनरल 
ट्रस्टच्या राजीनाम्याचा कसा. द्योतक होऊ शकतो हे मळा समजत नाही. ज्या 
अर्थी दोन्ही ट्रस्ट्चे ट्रस्टी एकच आहेत त्या अर्थी, जेव्हा देवगिरीकरांनी 
सावधगिरीने वागण्याचा व परस्पराविषयी अविश्वास न बाळगण्याचा इषारा 
दिला तेव्हा ते दोन्ही टूल्टचा राजीनामा देत आहेत, असा डेप्युटी चॅरिटी 
कमिदानरनी अर्थ घेतला. दोन्ही विश्वस्त मंडळांचे विश्वस्त एकच असावेत अक्षी 
शते ट्रस्ट डीडमध्ये नाही, हे मी यापूर्वीच दाखवून दिळे आहे. म्हणून डेप्युटी 
चॅरिटी कमिशनर यांनी या पत्राचा जो अथे लावला आहे तो मान्य करता येत 
नाही. माझ्या मते हे पत्र अगदी सरळ व स्पष्ट आहे आणि ते फक्त चित्रशाळा 
प्रेस टूस्टच्या राजीनाम्यासंवंधीचेच आहे. देवगिरीकरांना जर जनरल ट्रस्टचा 
खरोखर राजीनामा द्याअयाचा असता तर आपल्या राजीनाम्याच या पत्रात त्यांना 
तसा स्पष्टयणे निदेश करण्यास कोणी प्रतिअंध केला नव्हता. म्हणून माझे असे 
स्पष्ट मत आहे की देवगिरीकरांचे हे राजीनाम्या चे पत्न केवळ चित्रशाळा प्रेस 
ट्रस्टसंब्रंवीच आहे, जनरल टूल्टशी त्याचा काही सं दंध नाही. 

(१६) त्यानंतर डेप्युटी चॉरेटी कमिशनर यांनी पूर्वीचे काही ठराव व 
दाखळे विचारात घेऊन असे दाखवून दिळे आहे की, दोन्ही ट्रस्टचा एकदम 
शरैजीनामा देण्या'चा तेव्हाचा रिवाज होता. डेप्युटी चॉरिटी कमिशनर यांच्या या 


देवगिरीकरांचा राजीनामा ७३ 


म्हणण्याला मी पुष्टी देऊ शकत नाही. आपल्याला पूर्वीच्या दाखल्याशी काही 
कतैव्य नाही. कदाचित पूर्वीचे राजीनामे दोन्ही ट्रस्टच्या बाबतीत असू शकतील 
व कदाचित त्या राजीनाम्याच्या पत्रात एकाच ट्रस्ट्चा राजीनामा दिल्याचा 
निदेंदही असू शकेल. तथापि त्या वेळी तंटा उत्पन झाला नाही आणि कदाचित 
राजीनामा देणाऱ्यांच्या मनात दोन्ही ट्रस्टचा राजीनामा देण्याचेही असेल. 
त्याचा अर्थ असा नव्हे की, राजीनामा देणाऱ्या ट्रस्टीने दोन्ही ट्रस्ट्चा राजीनामा 
दिला पाहिजे. रा. वाळावलकर यांनी सुद्धा हे कबूल केळे आहे की हा एक 
प्रकारचा कच्चा किंवा कमकुवत पुरावा आहे. 

(१७) शेवटी रा. वालावलकर यांनी असा मुद्दा मांडला की, ट्रस्ट 
व्यवहाराच्या बाबतीत हे कोर्ट न्यायदानाचे कोट ( 001 0 उवृणा(५) 
आहे. तेव्हा ट्रस्ट्चे हित पाहगे व ट्रस्ट योग्य रीतीने चालविणे या गोष्टींना 
प्राधान्य दिळे पाहिजे. वालावलकर यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ट्रस्टींचा परस्परांवर 
अविश्वास आहे आगि त्याचा परिणाम ट्रस्टच्या व्यवस्थापनावर होणे शक्‍य आहे. 
म्हणून देवगिरीकरांचा राजीनामा हा दोन्ही ट्रस्ट्चा राजीनामा समजला पाहिजे. 
असे. रा. वालावलकरांचे म्हणणे आहे. मी हा मुद्दा मान्य करू शकत नाही. 
मी यापूर्वीच असे दाखवून दिळे आहे की दोन ट्रस्टचे उद्देश अगदी वेगवेगळे 
व स्वतंत्र आहेत. चित्रद्ञाळा प्रेस ट्रस्ट हा व्यापारी व्यवसाय आहे व जनरल 
ट्रस्ट धर्मादायाच्या हेतूने निमीण करण्यात आला आहे. या दोन ट्रस्टचे ट्रस्टी 
वेगवेगळे असले तरी ट्रस्टच्या व्यवस्थापनाच्या बाबतीत त्याचा काही प्रतिकूल 
परिणाम होईळ असे मळा वांटत नाही. म्हणून रा. वालावलकरांचा हा मुद्दा 
स्वीकारता येत नाही. 

(१८) वरील विवेचनावरून हे स्पष्टपणे दिसून येईल की, देवगिरीकरांनी फक्त 
चित्रशाळा प्रेस ट्रस्टचा राजीनागा दिळला आहे, जनरल ट्रस्टचा दिळेळा नाही. 
म्हणून डेष्युटी चॅरिटी कमिश्नर यांनी जो निर्णय दिला आहे तो यथार्थ नाही 
म्हणून तो अग्राह्य ठरविला पाहिजे. 

(१९) आता, वि. अ. पटवधैन यांच्या राजीनाम्याचा विचार करू. 
पटवर्धैनांचे नाव पब्छिक ट्रस्ट नं. ह ६ या ट्रस्टच्या कागदपत्रात ट्रस्टी म्हणून 
केव्हाही नोंदण्यात आलेळे नसल्यामुळे. त्यांचे नाव काढून टाकण्याचा प्रश्नच 
उद्‌भवत नाही, असे अमिस्टंट चॅरिटी कमिशनर यांनी जे म्हटले आहे ते यथा- 


- ७४ चित्रशाळेचा इतिहासं 


योग्यच आहे. आसिस्टंट चॅरिटी कमिशनर यांनी पब्लिक ट्रस्टच्या कागदपत्रात 
ट्रस्टी म्हणून पटव्धैन यांच्या नावाची नोंद इतर ट्रस्टींच्या बरहुकूम करण्याचा 
हुकूम द्यावयास हवा होता, हे डेप्युटी चॅरिटी कमिद्वानर यांचे विधान बरोबर 
नाही. ही न्यायकोटांची चौकशी असल्यामुळे पन्लिक ट्रस्ट नं. ई॑ ७ च्या कागदं- 
पत्रातील नोंद बदळून घेण्याचा असिस्टंट चॅरिटी कमिशनर यांना अधिकार नाही. 
म्हणून असिस्टंट चॅरिटी कमिशनर यांनी जो निर्णय दिलेला आहे तो यथायोग्य 
आहे. तेव्हा वि. अ. पटवर्धन यांच्या राजीनाम्याचा प्रश्नच उद्‌भवत नाही. 

(२०) त्यानंतरचा प्रश्न म्हणजे ज. ग. देवकुळे यांच्यातंबंधीचा, 
ता. २७-९-६८ रोजी भरलेली सभा देवगिरीकर गैरहजर असल्यामुळे 
कायदेशीर व रीतसर नव्हती, हे असिस्टंट चॅरिटी कमिशनर यांचे म्हणणे 
यथायोग्य आहे. देवगिरीकरांनी जनरल ट्रस्टचा राजीनामा दिला आहे की नाही 
या प्रश्नावर प्रस्तुत निर्णय अवलंबून आहे, अत्ते रा. वालावळकरही कबूल 
करतात. म्हणून, नव्या ट्रस्टींची नेमणूक ही रीतसर व कायदेशीर नाही हे 
स्पष्ट आहे. 


ह्झ्म 

हा अजे मान्य करण्यात येत आहे. डेप्युटी चॅरिटी कमिशनर यांनी 
नं. ६११९६९ या अपिलाच्या बाततीत ता. २-५४-७० "रोजी दिलेला निणय या 
हुकूमान्वये अग्राह्य ठरविण्यात येत आहे आणि असिस्टंट चरिटी कमिश्नर, पुणे 
विभाग, यांनी चेंज रिपोटे नं. ३३८६८ या बाबतीत ता. २६-६-१९६९ 
रोजी दिलेल्या हुकमावर शिक्कामोतेब करण्यात येत आहे. म्हणून चेंज स्पोर्ट 
नं. २३८[६८ अमान्य ठरविला जात आहे. या क्रिरकोळ अजीच्या खचीबाबत 
मी असा हुकूम देतो की, अर्जदारांनी आपला ख्य प्रतिवादी व. ग. देवकुळे 
याज्याकडून वसूल करून घ्यावा व देवकुळे यांनी स्वतःचा खच स्वतःच सोसावा. 

« ए. व्द्दी., पाटकर 

१0५०-७४ एक्स्ट्रॉ जॉइंट जज्ज, पुणे, 
बरीळ निकालावर व. ग. देवकुळे यांनी नोव्हेंबर १९७१ मध्ये हायकोटीत 


अपील दाखल केले. पण ते सुलै १९७४ पर्यंत 
सुनावणीस निघालेले नाही. 
ह्या अपीलाची नक्कळ सोबत जोडली आहे. य 


देवगिरीकरांचा राजीनामा ७५ 


सुंबई येथील न्यायाधिकारी हायकोर्टात 


अपिलेट साईड 
फस्टे अपील नं. १७७ (१९७१ चे), जि. पुणे. 
वसंत गणेश देवकुळे, वय सुमारे ५८, वादी 
धंदा नोकरी, ५६२ सदाशिव, पुणे २० (मूळ अजेदार ) 
वस्द्धि 


१, च्य. र. देवगिरीकर, वय सुमारे ७५, ) 
धंदा समाजकार्य, १२ शिलाविहार, | 
पुणे ४ प्रतिवादी 
२. वि. अ. पटवर्धन, वय सुमारे ६५, | (मूळ जाब देणार) 
धंदा समाजकार्य, पुणे व्यायामद्याळा, | 
गुलटेकडी, पुणे. ' 
डेप्युटी चॉरिटी कमिशनर यांनी अपील नं. ६१ ( १९६९ ) संबंधी दिलेल्या 
निकालावर व हुकमावर केलेल्या नं. १६९ (१९७०) या किरकोळ अजीच्या 
बाबतीत मे. एक्स्ट्रॉ जॉइंट जज्ज, पुणे, यांनी ता. २-९-१९७१ रोजी जो 
निणय दिला ब हुकूम काढला त्यामुळे अन्याय वाटल्यावरून सदरहू अजेदार 
हा नामदार हायकोटीला पुढील मुद्दयावर हे विनंतीपूणे अपील करीत आहे :- 
१. विद्वान न्यायाधीक्शांनी प्रथम अजे मंजूर करण्याची चूक केली आणि पुढे 
विश्वस्तांची नावे बदलण्यासाठी वादीनी जो अजे केला होता तो नामंजूर करण्या- 


चाही प्रयत्न केला. 
२. प्रतिवादी नं. १ यांनी चित्रशाळा प्रेस ट्रस्ट या ट्रस्टचा राजीनामा दिला 


हे ग्रहीत धरण्यात चूक झाली. 

३, ट्रस्टच्या प्रारंभापासून व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रस्ट व व्ही. जी. जोशी 
चित्रशाळा प्रेस ट्रस्ट या दोन्ही ट्रस्टसाठी विश्वत्तांचा एकच संच काम करीत 
होता, या गोष्टीचे महत्व विद्वान न्यायाधीश्यांनी लक्षात घेतळे नाही. 

४. जेव्हा पूर्वीच्या विश्वस्तांनी आपल्या विश्वस्तपदाचे राजीनामे दिले तेव्हा 
त्यांचे राजीनामे दोन्ही विश्वस्तानेधींचे होते, असे समजण्यात आले होते, याची 
पैद्वान न्यायाधीशांनी दखळ घेतली नाही. पूर्वीची वहिवाट लक्षात घेऊन 


७६ चित्रशाळेचा इतिहास 


प्रतिवादी नं. १ यांचा राजीनामा दोन्ही विश्वस्तनिधींबाबत होता, असे विद्वान 
न्यायाधीश्ांनी मानावयास हवे होते. 

५. विश्वस्तांचा एकच संच दोन्ही विश्वस्तनिधींची व्यवस्था पाहील आगि 
जर विश्वस्तांपैकी एखादी जागा रिकामी झाळी तर ती जागा दोन्ही विश्वस्त- 
'निधींमध्ये रिकामी आंहे असे समजण्यात येईल, हे म्ृत्युपत्रातील कलम विद्वान 
न्यायाधीश्शांनी विचारात न घेण्याची चूक केली आहे. 

६. वँब्रे पब्लिक ट्रस्ट अँक्टाच्या ७२ व्या कलमाखाळील अधिकाराचा 
उपयोग करण्यात विद्वान न्यायाधीक्षांनी चूक केळी आहे, त्याचप्रमाणे प्रतिवादी 
ने, १ यांनी दिळेळा राजीनामा फक्त चित्रशाळा प्रेस टरस्टवाबत आहे हे ग्र्हीत 
घरून त्याचा पुरस्कार करण्यात त्यांनी प्रमाद केला आहे. 

७. प्रतिवादी नं. १२ यांच्या राजीनाम्याच्या पत्रावरून असे स्पष्टपणे ज्ञाबीत 
होते की, हा राजीनामा दोन्ही विश्वस्तनिधींना उद्देद्यून दिळेळा आहे. 

८. व्यवस्था पहाण्याच्या दृष्टीने दोन्ही विश्वस्तानाधि वेगळे आहेत असे 
समजण्यात आले नव्हतें व विश्वस्तांच्या एकाच बेठकीत दोन्ही विश्वस्तनिधीं- 
बाबतःचे ठराव करण्यात येत होते, हे दोन्ही विश्वस्तनिधींचे दत्तर पाहिळे असता 
कळून येईल. 

९ , चित्रशाळा प्रेस ट्रस्ट हा व्यापारी विश्वस्तनिधि आहे, त्याचप्रमागे त्या 
ट्रस्टचा जनरल ट्रस्ट्शी संबंध नाही व हे दोन्ही ट्स्ट एकमेकांपासून अलग अलग 
आहेत, असे धरणे चुकीचे होते. री 

१०. दोन्ही विश्वस्तनिधींवर विश्वस्तांचा एकच संच काम करीत असला 
आणि विश्वस्तांमध्ये जर सहकार्याचा अभाव असला तर दोन्ही विश्वस्तनिधींचे 
काम सुरळीत चालणार नाही, हे दिसून आले असते. या दृष्टीने, विद्वान 
न्यायाधीक्यांनी डेप्युटी चॅरिटी कमिशनर यांचा निर्णय कायम करावयास पाहिजे 
होता. 

११. राजीनाम्याच्या पत्रातील मजकुरावरून हे स्पष्ट दिसून येईल की, 
प्रतिवादी नं. १ हे प्रकृतीच्या कारणामुळे चित्रशाळा प्रेस ट्रस्ट्वर विश्वस्त म्हणून 
काम करण्यास तयार नव्हते. हेच त्यांचे खरे कारण अतेल, तर ते सभैसामान्यपणे 
दुसऱ्या विश्वत्तनिधीलाही लःगू हाईल. म्हणून डेप्युटी चॅरिटी कमिशनर यांनी 
हा राजीनामा दोन्ही विश्वस्तनिधींचा आहे, असे समजणे यथायोग्यच होते. 


देवगिरीकरांचा राजीनामा ७७ 


१२. जर राजीनाम्याचे पत्र एकाच विश्वस्तानेधीच्या बाबतीत होते तर त्या 
राजीनाम्याच्या पत्राला ताजा कलम जोडण्याची जरूरी नव्हती. पत्राला ताजा 
कलम जोडल्यामुळे प्रतिवादी नै. १ यांच्या मनात दोन्ही विश्वस्तनि्धींचा राजी- 
नामा द्यावयाचा होता, असे निर्विवादपणे सिद्ध होते. 

१३. दोन विश्वस्तविधींचे उद्देश अगदी वेगळे व स्वतंत्र आहेत असे समजणे 
चूक होते. म्हणून त्या विश्वस्तनि्धींच कामकाज चालविण्याच्या बाबतीत व्याव- 
हारिक अडचणी येण्याचा संभव आहे. 

१४. जरी प्रतिवादी नं. २ हे विश्वस्त म्हणून काम करीत असले तरी त्यांचे 
नाव पब्लिक ट्रस्टच्या दप्तरात समाविष्ट झाळे नव्हते. म्हणून डेप्युटी चौरिटी 
कमिदानरनी आपण होऊन चौकक्ली करण्याचा आदेश दिला असता तर प्रति- 
वादी नं. २ यांचे नाव विश्वस्तमंडळाच्या दसरी दाखल झाले असते. 

१५. प्रतिवादी न. २ यांच्या राजीनाम्याच्या पत्रावरून असे स्पष्ट दिसून 
येते की, प्रतिवादी नं. २ यांना दोन स्वतंत्र विश्वस्तनिधींचे अस्तित्व माहीत 
नव्हते. म्हणून त्यांनी दुसऱ्या ट्रस्टवर म्हणजे जनरल ट्रस्टवर रहाण्यास विनंती- 
पूवैक नकार दिला. 

१६. प्रतिवादी नं. २ यांच्या बाबतीत. डेप्युटी चॅरिटी कमिशनर यांनी 
दिलेला निणय रद्द करण्यात विद्वान न्यायाधीशांनी 'चूक केली . 

, १७. विद्वान न्यायाधीद्यांनी दिळेळा निकाल व हुकूम चुकीचा, अन्याय्य व 
दाखल केलेल्या पुराव्याच्या विरुद्ध आहे. 

१८.विद्वान न्यायाधीशांनी अजीचा निकाल त्यांच्या निकालपत्राने व हुकमाने 
ता. २-९-७१ रोजी दिला. म्हणून वादींनी सदर निकालाची सही शिक्‍्क्‍्याची 
नक्कळ मिळण्याबाबत ता. ३-९-७१ रोजी अज केला. सदरच्या सही- 
शिक्क्‍्याच्या नकला ता. ८-९--७१ रोजी तयार झाल्या. या अधिकृत नकला 
मिळण्यास लागलेल्या अवधीचा विचार करता हे अपील मुदतीत दाखल 
झाळे आहे. 


मुंबई वादीचे वकील व्ही. एन्‌. गणपुले 
नोव्हेंबर १९७१ व्ही. बी. रेगे 


७८ व ी & चित्रशाळेचा इतिहास 


जज्ज पाटकर यांच्या निकालावर 
देवकुळे यांचा हायकोटीकडे स्टे देण्याबद्दलचा अजे 


न्याया'धीच् पाटकर यांच्या निकालपत्रातील अमलबजावणी स्थगित करण्यात 
याबी, नाही तर ट्रस्ट मिळकतीला फार मोठा धोका पोचण्याचा संभव आहे, 
अद्या आद्याचा अज ता. १७-७- १९७२ रोजी देवकुळे यांनी हायकोटो- 
कडे केला. त्या अजीत त्यांनी असे म्हटले होते की, प्रतिवादी ट्रस्टच्या हिता- 
विरुद्ध वर्तन करीत आहेत व त्यांना त्यापासून परावृत्त केळे नाही तर ट्रस्ट 
मालमत्तेचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होण्याचा संभव आहे. तसेच डेप्युटी 
चॅरिटी कमिदयानर यांच्या निणयानुसार प्रतिवादींनी राजीनामे दिळे असल्यामुळे 
ते ट्रस्टी म्हणून अस्तित्वातच नाहीत. म्हणून हायकोटोने “ स्टे ! द्यावा. 

या अजीवर हायकोटोच्या रजिस्ट्रारनी तात्पुरता स्टे दिला, 

रजिस्ट्रारने दिलेल्या स्थगिति हुकुमावर देवगिरीकर व पटवर्धन यांनी तारीख 
३-८-१९७२ रोजी हायकोटांत अपील केले. 

वादीच्या स्टे अजीला उत्तर म्हणून प्रतिवादींनी शपथेवर दिलेल्या ळेखी 
जबानीसह पुढीलप्रमाणे निवेदन केले : 

१. प्रतिवादी हे ट्रस्टच्या हितसंबंधाविरुद्ध वर्तन करीत आहेत हे वादीचे 
विधान संपूर्णपणे खोटे व निराधार आहे. प्रतिवादी हे जुने व प्रासिद्द सामाजिक 
कार्यकते आहेत. या दोहोवैकी क्रमांक एकचे प्रतिवादी ट्रस्ट अस्तित्वात आल्या- 
पासून सुर्‌बातीपासूनचे ट्रस्टी आहेत. त्याचप्रमाणे ते कै. वासुकाका जोशी यांच्या 
मृत्युपत्राचे एक्झीक्यूटर आहेत. शिवाय ते ट्रस्टचे अध्यक्ष आहेत. 

र - अजेदाराने केलेळे आरोप इतके मोघम व निवाधार आहेत की त्याला 
प्रतिवादींच्या विरुद्ध गैरकृत्याचे एकही उदाहरण दाखविता आले नाही. अजै- 
दाराला अपील दाखळ झाल्या वेळी स्टे मिळू शकला नाही, ही गोष्ट त्याने 
केलेढे आरोप किती खोटे व निराधार आहेत हे सिद्ध करण्यास पुरेशी आहे. 

३. शिवाय, हा स्टेसंबंधीचा अर्ज, अजेदाराच्या ज्या वकिलाने अपील केठे 
व हायकोर्टापुढे वादीच्या वतीने भाषण केळे त्याने दाख केला नाही , तो दुसऱ्याच 
नव्या वकिलाने केला आहे. हायकोर्टाच्या न्यायाधीक्यांनी हा स्टेसंबंधीचा अज 
विचारात घेतला नाही. म्हणून अर्जदाराने तो रजिस्ट्रारकडून मिळविला असे 


महाराष्ट्र ग्रेंथोसेवक शेत्या 
११७ लदाति* १७ ४ शाही. 
देवगिरीकरांचा राजीनामा श्लु्कः बुरधीकर खोश, इथ: १8 388 ७९- 


दिसते. अजीतीळ मजकूरावरून अजेदाराने. रजिस्ट्रारकडे का स्टे मागितला 
याचा खुळासा होत नाही. कारण त्यापूर्मीच प्रतिवादींनी हायकोटात अपील केळे 
आहे. 

४. प्रतिवादी नं. १ यांनी व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रस्ट्चा राजीनामा 
दिलेला नाही. 

५ . रजिस्ट्रारने दिळेला हा स्टे चुकीचा व संदिग्ध आहे. म्हणून किरकोळ 
अजे नं. १६९ (१९७०) या अन्वये काढलेला हुकूम तहकूव करण्यात यावा. 
पण प्रत्यक्षपणे हायकोर्टाने कसलाही हुकूम काढलेला नाही. न्यायमूतींनी असिस्टंट 
चॉरिटी कमिद्वानर यांनी चेंज रिपोर्ट नं. २३८ (१९६८) याबाबत दिलेल्या 
निर्णयालाच फक्त मान्यता दिळेळी आहे. यावरून हायकोटे रजिस्ट्रारपुढे सवे 
मुद्दे नीटपणे मांडण्यात आलेले नाहीत असे दिसते. 

६. या ' स्टे? हुकुमामुळे पब्लिक ट्रस्टचे सवे कामकाज बंद झाठे आहे ब 
हा हुकूम ट्रस्टच्या उद्दिष्टांना हरताळ फाशीत आहे. 

म्हणून प्रतिवादींची अशनी विनंती आहे की, स्टेसंबंधीचा हा अज फेटाळून 
लावण्यात यावा आणि दिलेला स्टे रद्द करण्यात यावा. (ता. २ ओगस्ट १९७२) 

तेव्हा हायकोर्टाने ता. १८-१०-७२ रोजी हा स्टे उठविला. 

पण तत्पूर्वी ता. १६-१०-७२ रोजी देवकुळे यांनी हा स्टे उठवू नये, 
चाळू ठेवावा, अश्या आशया'चा अज अँडव्होकेट ए. व्ही. शहा यांच्यामार्फत 
हायकोर्टात केला. हा अर्ज हायकोर्टाने ता. २६-१०-७२ रोजी नामंजूर केला. 

या अजीत अजदार व. ग. देवकुळे यांनी पुढील विधाने केळी होती :--- 

१. अजदाराने १७७ नंबरचे अपील केळे आहे आणि त्या अपीलात विनंती 
केल्याप्रमाणे रजिस्ट्रारनी स्टे देण्याची कृपा केळी, तथापि ता. १०-१०-७२ 
रोजी जेव्हा रजिस्ट्रारपुढे ते सुनावणीस आले तेव्हा त्यांनी हायकोटोकडून 
जरूर ते हुकूम मिळविण्यात यानेत म्हणून त्टेची मुदत ता. १८-१०-७२ पर्यंत 
मयोदित केली. 

२. हे अपील सावजनिक महत्त्वाचे आहे, कारण त्यात ट्रस्ट मिळकतीचा 
संबंध आहे. प्रतिवादींनी ट्र्स्य्चा राजीनामा दिळेळा असूनही ते स्ट्रटी. म्हणून 
मिरवत आहेत. विशेषतः श्री. त्र्य. र. देवगिरीकर हे दुसऱ्या ट्रस्टचा राजीनामा 
दिलेला नाही अद्षा भूमिकेवरून ट्रस्ट मालमत्तेच्या हितसंबंधाच्या विरोधी बतैन 


८० चित्रशाळेचा इतिहास 


करीत आहेत. दुसरा ट्रस्ट हा मूळ ट्रस्ट्चाच आर्वभाज्य भाग आहे. 

वासुकाका जोशी यांच्या म्त्युपत्नान्वये जे दोन ट्रस्ट करण्यात आळे आहेत 
त्यांपैकी मुख्य च्ित्रच्याळा प्रेस ट्रस्ट असून जनरल ट्रस्ट हा त्याचा पोटावभाग आहे. 
वासुकाकांच्या इच्छापत्राप्रमाणे दे दोन ट्रस्ट करण्यात आले आहेत. दोन्ही 
ट्रस्टसाठी एकच ट्रस्टी नेमण्यात यावेत, असे इच्छापत्रात दिग्दर्शित केळे आहे. 
म्हणून गेळी अनेक व्रे हेच विश्वस्त काम करीत आहेत. प्रत्येक ट्रस्टसाठी वेग- 
वेगळ्या विश्वस्तांचा संच नाही. चित्रशाळा ट्रस्ट बोडे या नावाने विश्वस्तांच्या 
सभा भरत आहेत व ठराव केले जात आहेत. 

(४ ) श्री. देवगिरीकरांनी दोन्ही ट्रस्टचा राजीनामा दिलेला असूनही ते 
आता दुसऱ्या ट्रस्टचा राजीनामा परत घेण्याच्या विचारात आहेत. 

( ५ ) डेप्युटी चॉरेटी कमिशनरनी आपल्या निकालपत्रात असे स्वच्छ म्हटले 
आहे की, श्री. देवागिरीकरांचे राजीनाम्याचे पत्र दोन्ही ट्रस्टना उद्देद्यून लिहिलेले 
आहे. म्हणून त्यांना कोणत्याही एका ट्रस्टचा ट्रस्टी म्हणून राहण्यास मनाई 
करण्यात यावी. 

(६ ) प्रतिवादीच्या अजीचा निर्णय देताना डिल्ट्रिश्‍ट जनांनी दुदेंवाने 
डेप्युटी चॉरेटी कामिशनरचा हा निर्णय फिरविळा आहे. म्हणून हे अपीळ करण्यात 
येत आहे. 

(७ ) रजिस्ट्रारसमोर “ स्टे संबंधीच्या अर्जाचे समर्थन करणे म्हणजे 
एक प्रकारे अपील चालविणे आहे व रजिस्ट्रारळा हे अपील चालविण्याचा आधेकार 
नाही असा युक्तिवाद करण्यात आला पण रजिस्ट्रानी १८ ऑक्टोबरपर्यंत 
स्टे देण्यास मान्यता दिळी आणि अजेदाराने हायकोर्टाकडून योग्य हुकूम मिळवावा 
असे सांगितले. 

(८) ह्या अपीलाची सुनावणी होऊन त्याचा निर्णय लागेपर्यंत रजिस्ट्रा- 
रनी दिलेला स्टे वाढवून मिळावा किंवा नवीन स्टे द्यावा, म्हणून अजैदारा- 
कड्टन हा अजे करण्यात येत आहे. 

_ (९ ) प्रतिवादी ट्रस्टच्या हहताच्या विरुद्ध वर्तन करीत आहेत व पैशाची 
20 करीत आहेत आणि धर्मादायाच्या नावाखाळी ते आपल्या फितत्यांना 
( ८7० 0०5 ) ब मर्जीतल्या लोकांना हवे तितके पैसे देण्याचा दाट संभव 
आहे. त्यांनी ट्रस्टचा पैसा असा हवा तसा उधळला म्हणजे ट्रस्ट्च संपुष्टात 


देवगिरीकरांचा राजीनामा ८२ 


येण्याची शक्‍यता आहे. म्हणून कोर्टाने स्टे वाढवून दिला नाही किंवा नवीन 
दिला नाही तर कधीही भरून न येणारे नुकसान होण्याचा दाट संभव आहे. 
म्हणून ट्रस्ट मिळकतीच्या हितसंबंधाच्या दृष्टीने स्टे हा अत्यंत आवश्‍यक आहे. 
या बाबतीत अपील केलेच आहे, पण ते हायकोर्टापुढे सुनावणीत येण्यास 
विलंब लागण्याची शक्‍यता असल्यामुळे मध्येतरीच्या काळासाठी स्टेची जरूरी 
आहे. हे अपीलही शक्‍य तो लवकर घेतळे जावे अक्षी प्राथैना आहे. ? 
हायकोटीने हा स्टेसंबंधांचा अज ता. २६-१०-७२ रोजी फेटाळला. 


जनरल ट्रस्टच्या स्थावर मालमत्तेचा प्रश्न 


च्य. र. देवगिरीकर व वि. अ. पटवर्धन यांनी एका ट्रस्टचे राजीनामे दिळे 
की दोन्ही ट्रस्टचे दिले यासंबंधी आसिस्टंट चॅरिटी कमिशनर ( एम्‌. जी. मदन ) 
व एस्क्ट्रा जॉइंट सत्न ( ए..व्ही. पाटकर ) यांनी दिलेले निकाल निणीयक 
स्वरूपाचे आहेत, त्याप्रमाणे चित्रशाळा भवन व चित्रश्याळेच्या मागील बाजूची 
नवी इमारत यांच्यासंबंधी देवकुळे यांनी ज्या तक्रारी केल्या होत्या त्याला जॉइंट 
चॅरिटी कमिशनर ( सी. व्ही. पटेळ ) यांनी चोख उत्तर देऊन व्ही. जी. जोशी 
ञनरल ट्रस्टच्या स्थावर मालमत्तेसंबंधींचा वाद निकालात काढला आहे. पटेल 
थांनी,दिळेला निकाल महत्त्वाचा असल्यामुळे तो पुढे दिळा आहे. 
जॉइंट चॅरिटी कमिशतर ली. व्ही. पटेल यांनी दिळेला निकाल 
( २-१-१९७२ ) 
वादी : वसंत गणेश देवकुळे 
प्रतिवादी : दा. त्र्य. जोशी 
बॉब पब्लिक ट्रस्टस्‌ अक्टच्या ७०-- अ कलमाखाली केलेला रिव्हिजन अज 
विषय : व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रस्ट 
निकालपत्र ! 
हा रिव्हिजन अज आहे व असि. चॅरिटी कमिदानर, पुणे, यांनी चेंज 
टे नं. २५७ ( १९६९ ) बाबत दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध व हुकुमाविरुद्ध 
केलेला आहे. १ 


चि. ६ 


८२ 'चित्रशाळेचा इतिहास 


वरील. १९६९ साळ्चा चेंज रिपोर्ट नं. २५७ ह! डी. टी. जोशी यांनी 
केलेला आहे. चित्रशाळा भवन व चित्रशाळा प्रेसच्या मागील बाजूची नूतनीकरण 
केलेली इमारत ही स्थावर मालमत्ता “ व्ही. जी. जोक्ली जनरल ट्रस्ट ? यांच्या 
मालकीची आहे. हे अैरिटी कमिददानरच्या कागदोपत्री नमूद करण्यासाठी हा चैज 
रिपोर्ट जोशी यांनी केला. हा ट्रस्ट नं. हे ६ या नावाने राजेस्टर करण्यात 
आलेला. आहे. या चैज रिपोर्टीत असे नमूद करण्यात आले आहेः घर नं. २५४ 
अ नारायण पेठ (जुना घर नं. ९२७ सदाशिव पेठ ) ही जागा जनरल ट्रस्ट 
रजिस्टर केला तेव्हा जनरल ट्रस्टच्या मालकीची होती. त्या वेळी ही जागा 
मोकळी व बखळवजा होती. १९६२ साली या जागेवर ट्रस्टींनी इमारत 
बांधण्यास सुरवात केली. ही इमारत १९६८ साळी पूणे झाळी व तिला 
६९ चित्रशाळा भवन असे नाव देण्यात आले. विश्वस्त दा. त्ये. जोशी यांनी 
असे नमूद केळे आहे की, चित्रशाळा भवन ही लक्ष्मीरोडबरील खूप मोठी व 
तिमजळी इमारत आहे. त्याचप्रमाणे टरस्टींनी चित्रशाळा प्रेसची मागील बाजू, 
(५६२ सदाशिव- पूर्वीचा १०२६ सदाशिव ) जी रिकामी होती त्या जागेवर 
- १९६७ साली बांधकाम सुरू केळे. ही नूतनीकरण केळेली इमारत १९६८- 
१९६९ साली पूर्ण झाली. म्हणून दा. त्र्यं. जोक्ली यांनी आपल्या अर्जात अक्षी 
मागणी केली आहे की, चित्रद्याळा भवन व ५६२ सदाशिव या इमारतीच्या 
मागील बाजूची नूतनीकरण केलेली नवी इमारत या दोन्ही इमारती जनरल 
ट्रस्टच्या मालकीच्या आहेत, असे नमूद केळे जावे. 
असि. चॅरिटी कमिददानर यांना असे दिसून आले आहे की, २५४-अ, 
नारायण पेठ ही मिळकत जनरल ट्रस्टच्या मालकीची असून पब्लिक ट्रस्ट 
रजिस्टरमध्ये तिची तशी नोंदही झाळेळी आहे. त्याचप्रमाणे ५६२ सदारिव- 
मधील नवी इमारत १ लक्ष रुपये ख्चे करून बांधण्यात आलेली आहे. ही 
इमारतही जनरळ ट्रस्ट्चीच आहे. या दोन्ही स्थावर मिळकतींची मालकी 
ठरविण्याबाबत जो चेंज रिपोर्ट करण्यात आलेला होता तो असिस्टंट चॅरिटी 
कमिशनरनी मान्य करून त्याप्रमाणे हुकूमही काढला आहे. चेंज रिपोटीमध्ये 
नमूद केलेल्या दोन्ही मिळकती “ व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रस्ट च्य 


च्या मालकीच्या 
आहेत, असा असि. चॅरिटी कमिशनरनी शेवटी स्पष्ट निर्णय दिला. 


त्यावर वादी व. ग. देवकुळे यांनी हा रिव्हिजन अजे केला आहे. 


देवगिरीकरांचा राजीनामा ८२ 


जेदार देवकुळे हे जनरल ट्रस्टप्रमाणे चित्रश्नाळा प्रेस स्ट्रस्टचेही एक विश्वस्त 

त, यात वाद नाही. त्याचप्रमाणे वरील दोन्ही ट्रस्ट ट्रस्ट कायद्यान्वये रजिस्टर 
केल असून प्रतिवादी जोशीही दोन्ही ट्रस्टचे विश्वस्त आहेत, हे निर्विवाद आहे 
वर उल्लेखिलेल्या दोन्ही इमारती दोन्ही ट्रस्टच्या मालकीच्या आहेत. असे 
अजेदाराचे म्हणणे आहे. अजंदारांचा आणखी असा दावा आहे की, चेंज 
रिपोटाबद्दल त्याला नोटीस देण्यात न आल्यामुळे त्याला आपला विरोध नमूद 
करण्याची संधी मिळाली नाही. त्याचे म्हणणे असे आहे की, ह्या मिळकती 
केवळ एकाच ट्रस्टच्या मालकीच्या आहेत असे समजल्यास दोन्ही टस्टच्या 
व्यवस्थेत घोटाळे उप्तन होतील. 

या दोन सह-विश्वस्तांमधील मुख्य वादाचा मुद्दा या दोन इमारती होत. 
प्रतिवादी जोक्ली यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ह्या दोन्ही मिळकती व्ही. जी. जोशी 
जनरल ट्रस्ट या एकाचं ट्रस्टच्या मालकीच्या आहेत, तर अजेंदाराचे म्हणणे 
असे आहे की, या मिळकती व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रस्ट व चित्रशाळा प्रेस 
ट्रस्ट या दोन्ही ट्रस्टच्या संयुक्त मालकीच्या आहेत. अजेदाराची अक्षी तक्रार 
आहे कौ, तो जरी एक विश्वस्त आहे तरी त्याला चेंज रिपोर्टांची नोटीस 
देण्यात आलेली नाही. अजदाराच्या विद्वान वकिळानी असे निवेदन केळे आहे 
को, अजेदाराळा जर नोटीस दिळी असती तर त्याने ह्या मिळकती दोन्ही 
ट्रस्टच्या आहेत असे पुराव्यानिशी दाखवून दिळे असते. त्या वकिलांचे असे 
आग्रहपूवेक म्हणणे आहे की, असिस्टंट चॅरिटी कमिशनर यांनी काढलेला 
हुकूम नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचा भंग करणारा आहे व अर्जैदाराळा आपले म्हणणे 
मांडण्यास संधी मिळालेली नाही. चेंज रिपोर्टांची नोटीस अजदाराला देण्यात 
आली नसल्यामुळे मी सर्वसामान्यपणे अर्जदाराची ही विनंती मान्य केली 
असती. पण सध्याच्या दाव्यात जी वस्तुस्थिति मांडली आहे ती विचारात घेऊन 
अजेदारांनी मालमत्तेच्या मालकीसंबंधी जे म्हणणे मांडळे आहे त्यात मला काही 
तथ्य दिसत नाही. 

३५४-अ नारायण या जागेवर ही नवी इमारत बांधली आहे ही महत्त्वाची 
गोष्ट आहे. त्याचप्रमाणे या जागेवर उभारलेली इमारत ही व्ही. जी. जोली 
भनरलऴ ट्रस्टच्या मालकीची आहे, अशी नोंद पब्छिक ट्रस्ट रजिस्टरमध्ये या- 
पूर्वीच झालेली आहे. त्याचप्रमाणे ५६२ सदाशिव या जागेवर उभारलेल्या 


टॅ चित्रश्ाळेचा डातिहास 


इमारतीचे नूतनीकरण केळे आहे आणि तीसुद्धा व्ही. जी. जोशी जनरल 
ट्रस्टच्या मालकीची म्हणून पब्लिक ट्रस्ट रजिस्टरमध्ये नोंदलेली आहे. असिस्टंट 
चैरिठी कमिशनरनी पूर्ण चौकशी करून जो कायदेशीर निणय दिला त्यावरच 
या दोन्ही इमारतींची पब्लिक ट्रस्ट रजिस्टरमध्ये नोंद करण्यात आली आहे. 
यावरून काही प्रश्न उद्‌मवतात. पब्लिक ट्रस्टच्या १९ व्या कलमानुसार ट्र्स्य्ची 
-मिळकत कोणती याची चौकी केळी आहे काय? असिस्टंट चॅरिटी कमिशनर 
किंवा डेप्युटी चॅरिटी कमिद्वानर यांनी १९ व्या कलमाप्रमाणे चौकशी करून 
कोणती मिळकत कोंणाची आहे हे ठरावयाचे असते. या खटल्यात असि. 
रिटी कमिशनर यांनी चौकशी करून या दोन्ही मिळकती व्ही. जी. जोली 
जनरल ट्रस्टच्या मालकीच्या आहेत असा निणय दिला आहे. आणि त्या 
निर्णयानुसार पब्लिक ट्रूटच्या रजिस्टरमध्ये तशी नोंद केळी आहे. या नोर्दी- 
"विरुद्ध अपील किंवा रिव्हिजन अजे करण्यात आलेला नाही, हे अवश्य लक्षात 
ठेवण्यासारखे आहे. म्हणून रजिस्टरमध्ये केलेळी नोंद निणीयक व निर्विवाद 
आहे हे स्वाभाविक आहे. म्हणून, जोपयत रजिस्टरमध्ये झालेली ही नोंद कायम 
आहे, तोपर्यत त्याविरुद्ध कोणत्याही प्रकारची तक्रार ऐकून घेतली जाणार नाही. 
३५४-अ, नारायण या ठिकाणची मूळ जमीन ज्या ट्रस्टची आहे त्या ट्रस्टने 
त्या जमिनीवर बांधळेली इमारत त्याच ट्रस्टच्या मालकीची असावी हे अगदी 
स्वाभाविक आहे. त्याचप्रमाणे ५६२ सदाशिव या मिळकतीबद्दल हेच म्हणता 
येईळू. नूतनीकरण केलेली इमारत जनरल ट्स्टच्याच मालकीची असणार हे 
उघड आहे. अजेंदाराचे विद्दान वकील यांचे असे म्हणणे आहे की, पळ्लिक 
टूस्ट रजिस्टरमध्ये ज्या मिळकतीची नोंद आहे तिचा संबंध मूळ ट्रस्ट डीडद्ी 
असल्यामुळे त्याचा स्वतेत्रपणे विचार करू नये. मला हे म्हणणे मान्य नाही- 
ट्रस्ट रजिस्टरमध्ये जी नोंद करण्यात आढी आहे ती अखेरची व निर्णीयक 
आहे, म्हणून ही मिळकत दोन ट्रस्टच्या मालकीची आहे हे अर्जदाराचे म्हणणे 
समर्थनीय नाही. 

म्हणून या रिव्हिजन अजीत मळा काही अर्थ दिसत नाही. सवव तो मी 
नामंज्र्‌ करतो. आणि तो फेटाळण्याच्या लायकीचा असल्यामुळे फेटाळतो. 
आणि त्याप्रमाणे हुकूम देतो. 


(ता. २-१-७२) या रिव्हिजन अजीवर अपील झाले नाही. 


चित्रशाळेची मूळ इमारत 


| चित्रशाळा - भवन 
| वासुकाका जोशी विश्वस्तनिधीच्या मालकीची ल&मीरोडवरीळ इमारत 


देवागिरीकरांचा राजीनामा ८५ 


जनरल ट्स्ट व जनता सहकारी बँक 


देवकुळे यांनी जनरल ट्रस्टच्या वाबतीत ज्या अनेक प्रकारच्या गोष्टी केल्या 
त्यांत जनता सहकारी बँकेकडून त्यांनी पैश्याचे सवै व्यवहार स्थगित ठेवण्यात जे 
यका मिळविले ते त्रासदायक ठरले. जनता बँकेला चॉरिटी कमिदानर व हायकोटे 
यांच्याकडे अपील केल्याचे सांगून जनरल ट्रस्टचे खाते ऑपरेट करण्यास जनरल 
ट्रस्टला बंदी करविली. देवकुळे व जनता बँक यांचे निकट संबंध असल्यामुळे 
देवकुळे यांनी सतत तीन वष्रे ज्या हरकती घेतल्या त्या बँकेने मानल्या व जनरल 
ट्रस्टची जितकी कुचंत्रणा करता येईल तितकी केली. जनरल ट्रस्टचे सुमारे १ 
लाख रुपये जनता बँकेत होते. त्यावर ट्रस्टचा सर्व व्यवहार अवलंबून होता. पण 
जनता बँकेने ताणून धरल्यामुळे जनरल ट्रस्टने शेवटी बँकेस नोटीस दिली. 
जनरल ट्रस्टचे पैसे अडकवून ठेवण्याचा बँकेस अधिकार नाही व बँकेने पैसे दिळे 
नाहीत तर बँकेवर कायदेशीर इलाज केळा जाईल असे कळविळे. कोटीचे निकाल 
दाखवूनही बँकेने पै्ते देण्याचे नाकारले होते त्याचे कारण देवकुळे बँकेला अपील 
व स्टे आणल्याचे सांगत. हायकोटीने स्टे नामंजूर केला तरी बँकेने 
जनरल ट्रस्टचे खाते ऑपरेट करण्यास परवानगी दिली नाही. देयकुळे यांच्या 
सल्ल्यावरून ज्या जनता बँकेने जनरल ट्रस्टचे पैसे अडकवून ठेरण्याचा मागे 
अनुसरला तीच जनता बँक चित्रशाळा प्रेसचे मॅनेजर व द्रत्टी व. ग. देवकुळे 
यांना कजीच्या बाबतीत उपयोगी पडली नाही. चित्रशाळा कर्जेफेड करीत नाही 
म्हणून जनता बँकेने अखेर लिळावाची तयारी केली होती. 


प्रकरण सहावे 


नवीन व्यवस्थापकांची कारकीद 


देवगिरीकरांच्या राजीनाम्यानंतर व. ग. देवकुळे यांनी मॅनेजर दा. त्र्यं. जोली 
यांना बयाच्या सबबीवर बेकायदा बडतर्फ केळे व १९६८ अखेर चित्रद्नाळेची- 
सव सूत्रे हाती घेतली. चित्रश्याळेचे ते मॅनेजर झाळे. पण त्यांच्या कारकीर्दीत 
चित्रश्ाळेचा उत्कषे होण्याऐवजी दिवसेदिवस तिचा अपकषेच होत गेला. पूर्वी 
चित्रशाळा कामगारांचे कधी संप होत नसत. पण देवकुळे व्यवस्थापक झाल्या- 
पासून कामगारांचे वेळोवेळी संप होऊ ठागले. कारण कामगारांना वेळेवर पगार 
मिळेनासे झाले. अद्या संपाच्या परिस्थितीत देवकुळे थातुरमातुर करून काम- 
गारांची तात्पुरती गरज कशीब्यी भागवीत. देवकुळे यांच्या कारकीर्दीत बाहेरची 
कामे कमी झाली होती. चित्रशाळेची पुस्तकेही निघत नव्हती. व्यवस्थापकांचे 
स्थ लक्ष कोर्टकचेऱ्यांकडे असे. एखादा कामगार जर नियमाप्रमाणे निवृत्त झाला 
तर त्याचा शेवटचा पगार व निवृत्तिवेतन देण्यास व्यवस्थापक देवकुळे खळखळ 
करीत, इतके'च नव्हे तर त्याला कोर्टात जा असे सांगत. 

कामगारांच्या तक्रारींची देवकुळे यांनी कधीच.दखल घेतली नाही. काम- 
गारांनी लेबर ऑफीसरकडे तक्रार केल्यावर लेबर ऑफिसर दोघांनाही आपल्या 
ऑफीसात बोळावीत, पण देवकुळे कधीच हजर राहात नसत. मग लेबर 
ऑफिसर कंटाळून अखेर कामगारांना लेबर कोर्टात जा, असे सांगत असत. 
पण यामुळे कामगारांना निष्कारण भुदेण्ड पडे. कोट खर्चे, वकील फी असा 
अनावश्यक खच्े त्यांना करावा लागे. या सवे खचीस देवकुळेच कारणीभूत 
होते. त्यांच्याकडे कोणी काही कायदेशीरपणाची मागणी केली की, “ कोटीत जा? 
चते ठराविक उत्तर असे, असे कामगारांच्या तक्रारींवरून दिसून येते. 

वीदारांच्या बाबतीतही देवकुळे यांची वृत्ती अशीच होती. चित्रशाळा 
प्रेसमध्ये अनेकांनी ठेवी ठेवल्या होत्या, पण त्यांचे व्याजही नियमितपणे देण्यात 
येत नव्हते. काही ठेवीदार आपल्या ठेवी परत मागत असता त्यांना नकार 
देण्यात येत असे. काही ठेवीदार मयत झाल्यामुळे त्यांच्या ठेवींची व्यवस्था 
ट्रस्टी कंपन्या पाहात होत्या, त्यांनाही देवकुळे यांजकडून अशीच उत्तरे दिली 


नवीन व्यवस्थापकांची कारकीर्द ८७ 


जात होती. वासुकाकांच्या एका नातीने चित्रशाळेत नऊ हजार रुपये ठेव म्हणून 
ठेवलेले होते. तिने ती ठेव चित्रशाळेचे मॅनेजर व वासुकाकांचे नातू असलेले 
व. ग. देवकुळे यांच्याकडे परत मागितली असता त्यांनी नकार दिला. तेव्हा 
त्यांच्यावर कियीद करावी लागली. तिचा निकाल देवकुळे यांच्याविरुद्ध लागला 

व चित्रशाळेवर जप्ती आणून रक्कम वसूल करण्यात यावी असा कोटाने हुकूम 
दिला. कोटीचा हा निकाल १९७३ च्या जुळे महिन्यातला आहे. 

देवकुळे यांनी आपळे सहकारी व सहविश्वस्त यांच्यावर कशा प्रकारे व 

किती फियीदी केल्या त्याचे वर्णन मागे आळेच आहे. चित्रशाळेचे व्यवस्थापक 

दा. त्य. जोशी यांजवर देवकुळे यांनी ऐैशाच्या अफरातफरीचा दावा लावला 

होता. पण कोटीने देवकुळे यांच्याविरुद्ध निकाळ देऊन खोटी फियौद केल्याबद्दल 

तुम्हांला दंड का करू नये अशी नोटीस काढली. यावर देवकुळे यांनी सेशन्स 

कोटोत अपील केले, पण तेथेही खालच्या कोटीचा निकाल कायम झाला व दा. 

च्य. जोशी निदोंबी ठरले. आसिस्टंट चॅरिटी कमिशनर ( एम्‌. जी, मदन ) 
यांनी देवकुळे यांजकडून ट्रस्टच्या नुकसानीबद्दल ९०० रु. वसूल का करू नयेंत 

अशी नोटीस काढली (ता. ६-१०--१९७० ). देवगिरीकरांना त्यांच्या 

पुस्तकांची रॉयल्टी देण्यास देवकुळे यांनी नकार दिला तेव्हा देवगिरीकरांना 
नाइलाजास्तव कोर्टाकडे धाव ध्यावी लागली. देवगिरीकरांची रॉयल्टी मान्य 

असल्याबह्दळ देवकुळे यांच्या सहीचे अस्सल पत्र देवगिरीकरांनी कोटोत दाखल 

केळे. पण देवकुळे यांनी या पत्रावरील सही माझी नाही, असे कोर्टाला घडंघडीत-. 
पणे खोटे सांगितळे. या खटल्याचा निकाल ता १३-२-७३ रोजी देवगिरीकर 

यांच्यासारखा होऊन त्यांनी मागिलळेली रक्कम रु. १,५०० देवकुळे यांनी द्यावी 
असे कोर्टाने फमीविळे, दा. ञ्ये. जोशी यांना ्यवस्थापकपदावेरून कमी केल्यामुळे 
त्यांनी देवकुळे यांजविरुद्ध जी फियीद दाखल केली होती तिचाही निकाल या 
वर्षातच ता. ३ १--७--७३ रोजी लागला. व जोशी यांना नुकसानभरपाई 
म्हणून ६,३०० रु. द्यावे व त्यांनां परत कामावर व्यावे असा कोर्टाने हुकूम 
त याशिवाय देवकुळे यांच्या विरुद्ध कामगारांचे व गिऱ्हाईकांचे दावे चाळूच 


वासुकाकांच्या मागे पुत्रसंतती नसल्यामुळे त्यांची सवे जिंदगी ( म्हणजे 
चित्रशाळा प्रेस, शेत जमिनी, घरे ) वारसाचा हक दाखवून मिळविण्याचा देवकुळे 


८८ च्चित्रशाळेन्चा डोतेहास 


यांचा डाव होता, पण तो कसा फसला हे मागे सांगितलेच आहे. देवकुळे यांनी 
चित्रशाळेच्या द्वारे आपळे हित कसे साधले याची उदाहरणे कामगारांनी चॅरिटी 
कमिशनरला केलेल्या तक्रार-अजीत नमूद केळी आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे 
त्यांनी आपले बंधु ज. ग. देवकुळे यांना चित्रद्याळा प्रेस ट्रस्टवर ट्रस्टी म्हणून 
घेतळे आणि चित्रशाळेचे मॅनेजर दा. त्र्यं. जोशी यांना मॅनेजरपदावरून बडतर्फ 
केले. म्हणजे चित्रद्याळेवर देवकु ळे यांचे आधिराज्य सुरू झाले. त्यांनी चित्र्याळेत 
चीफ अकोंटटची नवी जागा निर्माण करून त्या जागेवर आपल्या चिरंजीवांनची 
नेमणूक केली. जाहिरात देऊन अज मागविले नाहीत. 

अशा प्रकारे देवकुळे यांचा कारभार चाळू होता. त्यांच्या अ्या कारभारा- 
मुळे त्यांना व्यवस्थापकपदावरून दूर करावे, त्याचप्रमाणे ट्रस्टी म्हणूनही त्यांना 
काहून टाकावे, अद्या आदायाचे अजे त्यांचे सहकारी विश्वस्त व प्रेसचे कामगार 
यांनी वेळोवेळी चॅरिटी कमिद्यानरकडे केले होते. चॅरिटी कमिशनरनी या तक्रार- 
अजीचे काय केळे ते कळले नाही. व्ही. जी. जोळ्ी जनरल ट्रस्टचे दोन विश्वस्त 
दा. व्यं. जोशी व वि. अ. पटवधेन यांनी २-१-१९७० व १६-२-१९७१ 
रोजी मे. चॅरिटी कमिद्धानर यांच्याकडे देवकुळे यांच्या गैरकारभाराबाबत व 
चित्रशाळेच्या नुकसासीबाबत एक निवेदन पाठविले होते. त्यात त्यांनी देवकुळे 
यांना दूर करावे व त्यांच्या जागी अँड्‌मिनिस्ट्रेररची नेमणूक करावी अक्रा 
आदायाची मॅनेजमेंट स्कीम पाठविली होती. ( कामगारांनी केलेळे तक्रारअज व 
ट्रस्टींनी सुचविळेली मॅनेजमेंट स्कीम पुढे परिशिष्टात दिली आहे. ) 


४३.४" 
पारोशेष्ट । १ 
चित्रशाळा कारगारांच्या तक्रारी 
र ( चित्रद्याळेचे व्यवस्थापक व. ग. देवकुळे यांच्याविरुद्ध काही कामगारांनी 
टी कमिशनरकडे तक्रार अज करुन देवकुळे यांना काहून टाकण्यात यावे 


अक्षी मागणी केली होती. कामगारांनी आपल्या तक्रार-अर्जात देवकुळे यांच्या 
गैरकृत्यांची पुढीलप्रमाणे यादी दिली होती : ) 


१. ट्रस्टींना कोटोने प्रोबेट देऊ नये, आम्हीच वारस आहो, असा दावा 
देवकुळे यांनी केला होता. 


क ण्वूल्ल् 2.22 नना 2 च्छ कसा सया्यायाक्ा््- कजर 


महाराष्ट्र ग्रेथोसेजळक लेरूश! 
| १११७ श्षडानिळ ॥, बहे शाहा 
नवीन व्यवस्थापकांची कारकीदे कूक बुशदीशषर बोर, टळे... 1५ » ६ टी 


२. १९५६ साली सांगली कोटीत चित्रद्याळेसंबंधीच्या खटल्यात देवकुळे 
यांनी चित्रश्याळेविरुद्ध साक्ष दिली. 

३. १९६१-१९६२ साली व. ग. देवकुळे यांचे बंधू अ. ग. देवकुळे 
यांनी प्रकाशन विभागाविरुद्ध तक्रारअजे करून पोलिसांकड्टन संस्थेची 
चौकशी करविली. त्यांना अर्थातच व. ग. देवकुळे यांचे अंतःस्थ 
सहाय्य असले पाहिजे. चित्रशाळा संस्था ताब्यात घेण्याची देवकुळे 
बंधूंची इच्छा २७-९-१९६८ नंतर पूर्ण झाली. त्यांची इच्छा 
सफल झाल्याचा मजकूर ““ आपली देती ? मासिकाच्या ज्येष्ठ शके 
१८९२ या अंकात १४ व्या पानावर आला आहे. 

४. दोन्ही ट्रस्ट एकच आहित व देवगिंरीकरांनी दिळेळा राजीनामा दोन्ही 
ट्रस्ट्चा आहे असे ठरवून देवकुळे यांनी भाडेवसुली केली. भाडे- 
कऱ्यांना नोटिसा दिल्या. कॉर्पोरेशन टॅक्स भरणे अटाक्य केल्यामुळे 
कॉपोरेक्वानने तो परस्पर वसूल केला. या जादा. रकमेचा संस्थेलाच 
भुदण्ड पडला. 

५. जनरल ट्स्टच्या माळकीच्या इमारतीमधील भाडेकऱ्यांकडटून भाडे 
वसूल केले. 7४ 

६. स्वतःच्या मुळाळा ४०० रु. वर चीफ अकौटंट नेमठे व लगेच त्यांचा 
प्रॉव्हिडंट फंड सुरू केला, आणि आपलाही पगार वाढवून धेतला. 

७. मॅनेजर दा. व्यं. जोशी यांना वयाच्या सबबीवर बडतफै केळे व 
त्यांच्यावर अफरातफरीच्या फिर्यादी केल्या. 

८. कोर्टाच्या कामी फियीदी, अपिले, वकील, कोर्ट फी इत्यादि बाबतीत 
भरमसाट खच केला. 


९, दोन बर्गे ऑडिट नाही, तोटा किती झाला याचा हिद्वेब नाही. 


प्रवासभत्ता किती झाला, कोटंख'चे किती झाला याचा ताळमेळ नाही. 

१०, एक मशीन चेदेळ प्रकागन यांस विकळे असता ते त्यांना दिे नाही. 
पुन्हा दुसऱ्यांदा तेच मशीन दुसर्‍या गिऱ्हाइकाला परस्पर विकले, 
या फसवणुकीबद्दळ चंदेल यांनी फिर्याद केली, 


११. कामगारांच्या तक्रारी ठेवर ऑफीसरकडे गेल्यावर लेबर ऑफीसर 


व्यवस्थापक म्हणून देवकुळे यांना तडजोडीसाठी बोलावतात, पण ते 


2९ चित्रशाळेचा इतिहास 


हजरच राहात नाहीत. तेव्हा लेबर ऑफीसर कंटाळून कामगारांना 
सांगतात की, औद्या्गेक कोटीत जा. यामुळे कामगारांना निष्कारण 
भुदैण्ड पडतो. 

१२. व. ग देवकुळे हे पुण्याच्या नवविधान फलसंरक्षण सहकारी संस्थेचे 
चेअरमन होते. त्यांच्याविरुद्ध संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाने तारीख 
२०-९-६९ रोजी ठराव केला व त्यांच्याकड्टून येणे असलेली रु. 
१८,२७७ ही रक्‍कम वसूल करण्याची सहकारी खात्याने व्यवस्था 
करावी अशी मागणी केली. 

१३. महाराष्ट्र सरकारने काही पुस्तके चित्रद्याळेला छापण्यास दिली होती. 
त्या पुस्तकाच्या कागदाच्या बाबतीत काही भानगड झालीं असावी 
असा संशय आहे. 

१४. “ श्ालापत्रका "च्या दिवाळी अंकात एक सरकारी जाहीरात आली 
होती. ती छापून फक्त २५ अंकांतच चिकटविली होती व तिचे संपूर्ण 
बिल मिळविले. या गैरव्यवहाराची सरकार तर्फे चौकशी झाली असे 
समजले, पण पुढे काय झाले ते कळले नाही. 

अक्शा पकारे व. ग. देवकुळे, त्यांचे बंधू व चिरंजीव यांनी चित्रशाळा 

बळकावली आहे व देवकुळे मन मानेल तसा कारभार करीन आहेत. तरी चित्र- 
शाळेच्या व कामगारांच्या हिताताठी व. ग. देवकुळे यांना व्यवस्थापकपदावरून 
ताबडतोब दूर करावे अशी आमची मागणी आहे. 


परिशिष्ट : २ 
व्ही. जी. जोशी जनरल द्रस्टच्या तक्रारी 
१. याट्रस्टचे व्ही, जी. देवकुळे ट्रस्टी असूनही सभेला हजर राहात नाहीत 
व हजर राहिले तर प्रत्येक गोष्टीत अडथळे आणतात. 
२. जनरल ट्रस्टची मोठी रक्कम चित्रशाळा प्रेसकट्टून येणे आहे. ती 
दिलेली नाही. ( सुमारे ३ लाख ) 
३. प्रेसकडून वार्षिक भाडे रु. १,५०० जनरल ट्रस्ट्कडे यावे लागते. ते 


गेली तीन वर्षे आलेले नांही. चित्रशाळा ग्रंथभांडाराचे द 
रु. १,२०० दोन वर्षाचे येणे आहे. भांडाराचेही वार्षिक भाडे 


नवीन व्यवस्थापकांची कारकीर्द र 


४. चित्रशाळा प्रेस ट्रस्टचे हिशोब २-३ वर्षे ऑडिट करून घेतले नाहीत. 
५. चित्रशाळेच्या मालकीचे मुंबईचे दुकान बापट आणि कंपनीकडे दिले 
होते. त्यासाठी रु. २,००० डिपॉझिट ठेवळे होते. ही रक्कम वसूल 
झाली की नाही याची चौकशी करावी. 
परिशिष्ट : ३ 
चॅरिटी कमिशनरकडे दा. त्य. जोशी यांचा तक्रार अजे 
(२६-६-७०) 

१. देवकुळे व्यवस्थापक झाल्यापासून छापखान्यास सालोसाल नुकसानी 
येत आहे. 

२. कामगारांशी त्यांचे जे वर्तैन आहे ते अत्यंत असभ्य व चीड आणणारे 
आहे. व्यवस्थापक या नात्याला शोभणारे नाही. कामगारांचे त्यांच्या- 
विरुद्ध जे अर्ज, तक्रारी व फियीदी चाळू आहेत, यावरून देवकुळे यांच्या 
वागणुकीची कल्पना येईल. 

३. कामगारांवर त्यांचा विश्वास नाही, त्याप्रमाण 
शब्दावर नाही. 1. 

४. गिऱ्हाईकांशी ते अत्यंत उद्धटपणे वागतात. त्यामुळे बाहेरचा कामे 
येण्याचे बंद झाळे आहे. गजाननविजय, गांधी वाडय़य, गांधी स्मारक- 
निधीचे ग्रंथ इत्यादि कामे त्यांच्या वर्तनामुळे चित्रशाळेवून गेली. ही 
कामे सुमारे १ लाखाची होती. र्‍ 

५. त्यांच्यामुळे चित्रशाळा छापखान्याचे नुकसान होत आहे, म्हणून त्यांना 
कमी करावे. 


णे कामगारांचा त्यांच्या 


ह 2 0 कक य कड अ आ क प 


परिशिष्ट $ ४ 
देवकुळे यांची पत्रके 
व्ही. जी. जोशी ट्रस्टचे विश्वस्त ( चित्रशाळा प्रेस व चॅरिटेबल ) व. ग. देवकुळे 


याच्या कोर्टकचेऱ्या न्स असतानाही ते व्ही जी. जोशी चरिठेबल ( जनरल ) 
द्रुस्ट् व व्ही. जी. जोशी चित्रशाळा प्रेस, ट्रस्ट यासंबधी वस्तुस्थितीचे निवेदन 


करणारी पत्रके छापून काढीत होते व चित्रशाळा भवनचे भाडेकरी व इतर 


९२ च्ित्रशाळेचा इतिहास 


संबंधित यांना वाटीत होते. जनरल ट्रस्टचे अध्यक्ष श्री. देवगिरीकर यांच्याबद्दल 
गैरसमज उत्पन करणे, त्यांची बदनामी करणे व स्वतःची बाजू मांडणे हा या 
निवेदनांचा मुख्य हेतु होता, असे ही निवेदने पहाता दिसून येईल. 

याशिवाय, चित्रत्याळा प्रेस ट्रस्ट्चे एक विश्वस्त ज. ग. देवकुळे यांनी 
£ आमचे अप्पा? या आपल्या वडिलांच्या चरित्रात व पुण्याच्या “ सोबत? 
साप्ताहिकाच्या दिवाळी अंकात (१९७३ ) श्री. देवगिरीकरांची वैयक्तिक 
बदनामी करणारा मजकूर लिहिला होता. त्याचाही या ठिकाणी उल्लेख करणे 
अवश्य आहे. 


प्रकरण सातवे 


चित्रशाळेचा अस्त 


देवगिरीकरांनी व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रस्टचा राजीनामा दिला आहे 
की नाही व चित्रशाळा भवन ही इमारत कोणत्या ट्रस्टच्या मालकीची आहे हे 
ठरवून बेण्यासाठी देवकुळे यांनी किती खटपटी व कोर्टैकचेऱ्या केल्या त्याचा 
वृत्तान्त मागे आलाच आहे. चॅरिटी कनिशनरपासून हायकोर्टापर्यंत देवकुळे 
यांचे दावे कसकसे गेळे व त्यांचे निकाल कसे लागले हे सांगण्याचे कारण नाही. 
न्यायकोर्टांचे निवाडेच ते सांगतीळ. पण या कोर्टकचेऱ्या न करता देवकुळे 
यांनी सामोपचाराने ही प्रकरणे मिटविळी असती तर किती चांगळे झाळे असते. 
र देवकुळे यांनी जनता सहकारी बँकेकडून वेळोवेळी जे कजे काढले ककी तते 
दिवसेदिवस वाढतच चाळले. कामगारांकडून कापून घेतलेला प्रॉव्हिडंट फंड . 
सरकारकडे भरण्यात टाळाटाळ होऊ लागली. कामगारांची बोनसची व 
पगारवाढीची मागणी फेटाळण्यात आली. त्यामुळे चित्रशाळेतील काम थंडाव- 
ण्याची वेळ आली. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी किंवा त्यातून काही तोड 
काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. प्रथम जनता बँकेच्या पाठिंब्याने के. डी. जोशी 


नावाचे इसम पुढे आले व त्यांना चित्रशाळा छापखान्याची जागा दरमहा 
विचार चालविला, पण ही जागा 


पाचशे रुपये भाड्याने देण्याचा देवकुळे यांनी 
शाळा प्रेसच्या मालकीची नंसून व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रस्टच्या मालकीची 
असल्यामुळे ती परस्पर दुसऱ्याला देण्याचा त्यांना हक पोचत नाही, असे जेव्हा 
जोशी यांना सांगण्यात आले तेव्हा होऊ घातलेला हा करार मुळातच फेटाळला 
ला. तेव्हा देवकुळे यांनी अँड्व्होकेट अमरसिंग ज्योतीराव जाधव यांना 
चित्रशाळा चालविण्यास दिळी व ता. १२१९७२ पाझून चित्रशाळा प्रेसचे 
अडूमिनिस्ट्रेटिव्ह मॅनेजर म्हणून ते काम पाहू लागले. चित्रद्याळा प्रेस ठरस्टच्या 
तीन ट्रस्टीपैकी व. ग. देवकुळे व ज. ग. देवकुळे यांनी ता. १९- ५- च 
सरे ट्रस्टी दा. त्ये. जोशी 


र 
आणि आसिस्टंट चॅरिटी कमिशनर) 


रोजी जाधव यांच्याबरोबर जागेसंबॅधी करार केला. ति 
यांनी या करारावर सही करण्याचे नाकारळे अ न 
पुणे विभाग, यांच्याकडे आपला विरोध नोंदवला. तिघांपैकी दोघा ट्रॅस्टींनी 


र्ड च्ित्रणाळेर्‍चा डतिहास 


जाधव यांच्याबरोबर जो करार केला तो मुळातच कायदेश्ीर नव्हता व तो 
कायद्याच्या दृष्टीने अस्तित्वातच आला नव्हता. तरी देखील या कराराच्या आधारे 
जड. जाधव चित्रशाळा प्रेसचे संचालक झाले. 

या कराराच्या पोटी जाधव यांनी चित्रशाळेला काय साहाय्य करण्याचे कबूल 
केळे व चित्रशाळेची आर्थिक बाजू सावरण्यासाठी किती रक्कम देऊ केली ते 
समजले नाही. मात्र त्यांनी दरमहा ५०० रु. भाड्यात ५६२ सदाशिव ही 
संपूण मिळकत मिळविण्याचा प्रयत्न केला. या कराराच्या आधारे चित्रशाळा 
म्रेसची मशिनरी, पुस्तके वगैरेवरही त्यांनी हक सांगण्यास सुरवात केली. तसेच 
५६२ सदाशिव या जागेत गाळे पाडून ते भाड्याने देण्याचाही अधिकार त्यांनी 
मिळविला होता. जाधव यांनी प्रेससाठी जो काही पेस। पुढे केला तो ठेव म्हणून 
दिला व तो सुद्धा स्वतः न देता परस्पर दुसऱ्याकडून देवविला असे सांगण्यात 
येते. त्यांनी कामगारांचे पगार दिले नाहीत की बँकेचे देणेही फेडळे नाही ! पण 
आपल्या कारकीर्दीत त्यांनी चित्रशाळे'े पुस्तकाचे दुकान बंद करून चित्रशाळा 
भवनातली दुकानाची जागा देवकुळे यांच्या पत्रावरून जनरल ट्रस्टकड्टून मिळविली. 
या जाधवांना चित्रशाळा ट्रस्ट बोडेवर घेण्यात यावे, असा ठराव दोघा देवकुळे 
बंधूंनी केला होता, पण तिसरे ट्रस्टी दा. त्र्यं. जोशी यांनी विरोध केल्यामुळे 
तो अमलात आला नाही. माचे १९७३ ते जून १९७२३ या चार महिन्यांत या 
जाधवमहादायांनी चित्रशाळेसाठी काय केळे त्याचा तपशील उपलब्ध नाही. 
ता. १९-६-७३ रोजी वर्तमानपत्रांतून जेव्हा चित्रशाळा छापखान्यातील 
यंत्रसामुग्नीच्या ठिळावाच्या जाहीराती येऊं लागल्या तेव्हा हे जाधव कोठे होते? 
हा लिलाव टाळण्यासाठी त्यांनी कोणते प्रयत्न केळे ? चित्रशाळेच्या दोघा ट्रस्टींनी 
म्हणजे देवकुळे बंधूंनी त्यांच्याशी संबंध जोडून काय साधले ! हे प्रश्न त्या वेळी 
अनेकांच्या मनात आले असतील. देवकुळे यांनी लिलाव थांबविण्याच्या कामी 
मुंबई, पुणे, सांगळी इत्यादी ठिकाणी प्रयत्न केळे होते असे समजते. 

चित्रश्याळेचे जनता सहकारी बँकेचे देणे एक लाखाच्या वर गेले तेव्हा हे 
येणे वसूल करण्यासाठी चित्रशाळा प्रेसच्या माशिनरीचा जाहीर लिलाव पुकारला 
जाण्याची वेळ आली. वतैमानपत्रांतून लिळावाच्या जाहीराती येऊ लागल्या व 
६ सुळे १९७३ हा लिलावाचा दिवसही जाहीर झाला. तेव्हा मात्र सर्वत्र 
खळबळ उडाली. या ऐतिहासिक संस्थेच्या मालमत्तेचा जाहौर लिलाव होणे हे 


ठं ने र्र ७७ 
"ठरविले, दोन्ही ट्रस्टींबरोबर चोवीस तासात अनेक वाटाघार्ट 


कपा शिण पणय हक्कात त 
श् ट्या“ ऱक्रेळ्ट्स्ााााााायास क महहला 


-चित्रशञाळेचा अस्त क 


9 


कोणालाच प्रशस्त वाटत नव हते. कोणत्याही उपायाने हा लिलाव टाळला पाहिजे, 
अक्षीच भावना सर्वत्र निमीण झाली होती. पण कोणीही मार्ग काढू शकत नव्हते. 
चित्रशाळा प्रेसच्या कामगारांनी वर्तमानपत्रांतून जाहीर विनंती केली की, कुणी 
तरी धनिकाने पुढे येऊन ही प्रसिद्ध संस्था वाचवावी. चित्रत्षाळा प्रेस ट्रस्टच्या 
विश्वस्तांनी चित्रश्शाळा प्रेस जनरल ट्रस्टच्या विश्वस्तांकडे दिल्याशिवाय ते विश्वस्त 
कायदेशीर रीत्या काही करू शकत नव्हते. देवकुळे बंधूंनी ज्यांच्याशी नवीन संबंध 
जोडला होता ते अँड्व्होकेट जाधब्ह हा लिलाव थांबविण्याच्या कामी देवकुळे 
यांना उपयोगी पडळे नाहीत, हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. 
अश्या परिस्थितीत महाजन अड असोसिएट्रस्‌ पुढे आले ब त्यांनी प्रथम 
चित्रशाळा प्रेस ट्रस्ट व नंतर जनरल ट्रस्ट या दोघा ट्रत्टच्या विश्वस्तांबरोबर 
वाटाघाटी करून करार केळा आणि यायोगे चित्रशाळेचा होणारा डिलाव टळला. 
महाजन आणि मंडळीने चित्रशाळा प्रेस ट्रत्ट व व्ही. जी. जोशी जनरल 
ट्रस्ट या दोन्ही ट्रस्टच्या ट्रस्टींबरोबर प्राथमिक स्वरूपाची बोलणी करून चित्र- 
शाळेचा आठ लाख रुपये कीचा बोजा उचलल्या व त्याच्या मोबदल्यात चित्र 
शाळेची सथ मालमत्ता मालकी हक्काने व प्रेसची संपूण जागा लीजने घेण्याचे 
गी होऊन अखेरचा 
ंब्ररोवर ता. ६-७-१९७२ 


करार व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रस्टच्या विबस्त 
सर्व प्रकारची अंतिम सत्ता या 


जी करण्यात आला. कारण चित्रशाळेसंबंधी स 
ट्रल्ट्कडेच कायदेशीरपणे होती. 

१ £> (९ ्श्रभू (१ 

कराराची सविस्तर पाश्चेभूमा 


विश्वस्तांनी का करार केलाव 


९ च नं 
मे. महाजन अँड असोसिएट्स यांच्याशी 
1ची पार्श्वभूमी लक्षात घेतली 


त्याच्याकडे चित्रद्याळा का सुपूदे करावी लागली त्य १ 
म्हणजे या हस्तांतराची कार्यकारणपरंपरा कळून येईल. चित्रशाळेच्या अखेरच्या 
पर्वात चित्रशाळेची सर्वी अधिसत्ता ब. ग- देवकुळे यांच्या हाती होती व त्यांनी 
आपल्या कारकीर्दीत काय केळे व आपली कारकीर्द कशी गाजविली याची 
हकीगत मागील प्रकरणांत आलीच आहे. ११६९ पयत चित्रशाळा प्रेस 
तोऱ्यात चालळा नव्हता, पण पुढे अनेक कारणांमुळे चित्र्याळेची परिस्थिति 

घडत गेली. त्यांपैकी पुढीळ कारणे विरोष प्रतिकूळ ठरली : (१) पानशेत 


९ चित्रशाळेचा इतिहास 


धरण फुटल्यामुळे आलेली आपत्ती व झालेले नुकसान, (२ ) सरकारी धोरणा- 
मुळे कामगारांच्या पगारात झालेली वाढ, (२ ) प्रॉव्हिडंट फंड, सक्तीचा वोनस 
वगैरेमुळे वाढलेला बोजा, ( ४) जुनी झाळेळी म्ीनरी व धंद्यातील चढाओढ. 
(५ ) अंतर्गत कारभारात एकजुटीने कार्य करण्याचा अभाव, (६) विश्वस्त 
व. ग. देवकुळे यांच्या बंधूंनी प्रकाशन विभागाचे व्यवस्थापक दा. पां, रानडे 
यांच्याविरुद्ध पोलिसकडे केलेली तक्रार. या कारणांमुळे चित्रशाळेची आर्थिक 
परिस्थिति दिवसेंदिवस खाळावत चालली. त्या वेळी एक विश्वस्त व. ग. देवकुळे 
हे चित्रशाळेचे व्यवस्थापक होते व ते चित्रश्ञाळेची संपूर्ण व्यवस्था पहात होते. 
म्हणून देवकुळे यांचा चित्रशाळेश्यी असलेला संबंध तोडला गेला तर चित्र- 
शाळा सुधारेल असे काही विश्वस्तांना वाटले व त्यांनी देवकुळे यांच्यापुढे एक 
सूचना मांडली, १९५० सालचे देवकुळे यांचे ते सुप्रसिद्ध “ प्रकरण ?' विश्वस्त 
विसरले नव्हते व त्या प्रकरणाचा पूवैतिहास व त्याची फलश्रुतीही त्यांच्या डोळ्यां- 
पुढे होती. म्हणून विश्वस्तांनी देवकुळे यांना अज्ली सूचना केली की, देवकुळे 
यांनी चित्र्याळेचा संबंध सोडावा व त्याजद्दल विश्वस्तांनी त्यांना तहहयात निवृत्ति- 
वेतन द्यावे. पण देवकुळे यांनी ही सून्चना मान्य केळी नाही व ते कोटात 
जाण्याची भाषा बोलू लागळे. या कटकटींना कंटाळून व “ चित्रमय जगत्‌ - 
सारखे राष्ट्रीय वृत्तीचे मासिक बंद करण्याचा प्रसंग आल्यामुळे देवगिरीकर यांनी 
राजीनामा देण्याचे ठरविले. त्याच सुमारास देवकुळे यांनी ट्रस्टींच्या समेत 
अश्शी घोषणा केळी की आपणांस ट्रस्टींनी सवीधिकार दिळे तर आपण संस्थेला 
कजेमुक्त करू व तिची भरभराट घडवून आणू. देवकुळे यांनी तसे ठेखी निवे- 
दनही दिले. देवकुळे जर स्वत:च्या पराक्रमाने चित्रशाळेचा कायापालट घडवून 
आणणार असतील तर त्यांना आपली अडचण होऊ नये म्हणून देवागेरीकर 
यांच्याबरोबर पटवर्धन यांनीही चित्रशाळा ट्रस्टचा राजीनामा दिला. 
_ अश्या प्रकारे हे दोव्रे विश्वस्त निव्रत्त झाल्यावर व. ग. देवकुळे, दा. व्यं. 
जोशी व ज. ग. देवकुळे असे तिघे चित्रशाळा प्रेस ट्रस्टचे ट्रस्टी झाले. 
लकी देवकुळे हे उबा स्वतःचा छापखाना चालवीत होते. तेव्हा त्यांच्या 
मागोद्शानाचा फायदा मिळेल व अधिक काम मिळू शकेल असे जुन्या व नव्या 


ध> त्यक्ष ऱा 
ट्रस्टींना वाटत होते. पण प्रत्यक्ष अनुभ वेगळाच आला. फायदा राहिला 


बाजूलाच, उलट नव्या व्यवस्थेत अधिकच तोटा येऊ लागला. दरम्यान दा. व्यं. 


चित्रशाळेचा अस्त २९७ 


जोशी यांना चित्रशाळा ट्रस्टच्या सेक्रेटरीपदावरून काढण्यात आले व त्यांच्या 
जागी व. ग, देवकुळे सेक्रेटरी झाळे आणि ज. ग. देवकुळे यांची अध्यक्षस्थानी 
स्थापना करण्यात आली. अशा प्रकारे चित्रशाळा प्रेस ट्रस्टमध्ये देवकुळे बंधूंचे 
वचेस्व स्थापन झाले व दा. त्र्यं. जोशी यांच्यावर एक अल्पसंख्य म्हणून 
राहण्याची पाळी आली. 
देवगिरीकर यांनी पुढाकार घेऊन १९६३-६४ मध्ये लक्ष्मीरोडवर 
भानुविळासदेजारी असलेल्या बखळीवर ५ लक्ष रुपये खच करून एक तीन 
मजली इमारत उभी केली. ह्या इमारतीची मूळ जागा किंवा बखळ व्ही. जी. 
भोशी जनरल ट्रस्टच्या मालकीची होती. ह्या इमारतीसाठी बाहेरून कजे न 
काढता बांधकामासाठी भाडेकऱ्यांकडून आगावू रकमा घेतल्या व त्या रकमांची 
परतफेड भाड्यातुन करण्याचे ठेखी करार केळे. नन्या इमारतीचे उत्पन्न देवकुळे 
यांना दिसू लागले. तेव्हा ते म्हणू लागले की दोन्ही ट्रस्ट एकच ना 
चित्रशाळेत होणारा तोटा या नव्या इमारतीच्या भाड्यातून भरून काढता येईल. 
शिबाय जनरळू ट्रस्टने आपल्या नफ्यातून वेळोवेळी चित्रशाळा प्रेसला ३ लक्ष 
रुपये दिले होते. हे पैसे चित्रशाळेकडून परत करण्याचे कारण नाही, कारण 
री ट्रस्ट एकच आहेत असा युक्तिवाद देवकुळे करू लागले. चित्रशाळा प्रेस 
ज्या इमारतीत होता ती इमारत जनरल ट्रस्टच्या मालकीची असल्यामुळे चित्र- 
शाळेला या जागेसाठी दरमहा १२५ रु. जनरल ट्रस्टला भाडे द्यावे लागत 
होते. देवकुळे हेही भाडे देईनासे झाळे. अश्या परित्थितीत हे दोन्ही ट्रस्ट एकच 
आहेत का निराळे आहेत याचा सोक्षमोक्ष करून घ्यावा म्हणून प्रथम द्रस्ट 
अक्ट कलम ७२ प्रमाणे डिल्टिक्ट कोर्टात अज केळा. पण या कोटीने हा अजे 
आमच्या कक्षेत येत नाही. म्हणून निकाली काढला. तेव्हा पब्लिक ट्रस्ट 
अक्टान्वये तो चंरिटी कमिशनर यांच्यापुढे उपस्थित करण्यात आला. 
त्य चॅरिटी कमिशनर, पुणे विभाग, यांनी दोन 
सा |नेकाळ दिला. टक 
त्याचप्रमाणे देवगिरीकर यांनी एका ट्रस्ट्चा राजीनामा दिला की पा 
श्स्ट्चा दिला, या मुद्दयावर देवकुळे यांनी कोटैकचेऱ्या केल्या, 1 अखेर 
गिरीकर यांनी फक्त चित्रशाळा प्रेस दरत्टचाच राजीनामा द्लि र 
ट्ट्रिक्‍्ट कोर्टाने नि संदिग्ध निर्णय दिळा, ही हकीगत तिसऱ्या प्रकरणात सापेस्तर 
«७ 


न ट्रस्ट निराळे आहेत 


6८ चित्रशाळेचा इतिहास 


येऊन गेली आहे. त्याचप्रमाणे “चित्रशाळा भंवन' ही इमारत जनरल ट्रस्टच्याच 
मालकीची आहे, चित्रशाळा प्रेसचा तिच्याशी काही संबंध नाही, असा निर्णय 
झालेला आहे. या निर्णयावर अपील झालेले नाही. 

व. ग. देवकुळे यांची ही कोर्टबाजी चाळू असता चित्र्याळेची परिस्थिति 
खालावतःच चालली होती. सरकारी देणी, व्यापारी देणी, खाजगी व्यक्तींची 
कर्जे व ठेवी, बँकेचे कजे, कामगारांचा पगार इत्यादिकांचा बोजा वाढत चाललेला 
होता. चित्रशाळा प्रकादाना'चे व्यवस्थापक दा. पां. रानडे, हे अ. ग. देवकुळे यांच्या 
कृतीमुळे चित्रशाळेतून निघून गेल्यामुळे त्यांनी चित्रश्याळेसाठी मिळविलेली 
पाठ्यपुस्तके त्यांच्याबरोबरच बाहेर गेली. 

चित्रशाळा प्रेसळा जनता सहकारी बँकेचे सुमारे एक लक्ष रुपये कज होते. 
शिवाय इतरही आणखी अनेक देणी होती. कामगारांचा प्रॉव्हिडंट फंड, बिक्कीकर 
वगैरे सुमारे ५० हजार रुपयांचे सरकारी देणे थकळे होते. कामगारांचे पगार, 
वेतनातील फरक, बोनस वगेरेंची रक्कम अंदाजे १ लक्ष ८७ हजार रुपये झाली 
होती. चवथे कलम ठेवीदारांचे होते. ठेवीदारांच्या रकमा सुमारे १ लक्ष ३० 
हजारांच्या होत्या. वरील कजेदारांखेरीज 'चित्रशाळेला ज्यांनी कागद वगैरे 
मुद्रण-साहित्य पुरविले त्यांची बिळे द्यावयाची होती. या रकमा बऱ्याच होत्या. 
आणि शोबटी व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रस्टने चित्रशाळेला वेळोवेळी जे ३ ठाख 
रुपये दिले होते त्यांची परतफेड करावयाची होती. अशा प्रकारे चित्रशाळा प्रेस 
ट्रस्टवर सुमारे आठ टक्षांचा बोजा होता. या देण्याबरोबर येणे असे फारसे नव्हते. 

'जनता सहकारी बँकेकडे व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रस्टचे सुमारे १ लाख 
रुपये ठेवीच्या स्वरुपात होते. चित्रशाळा भवन इमारतीसाठी भाडेकऱ्यांकडून 
ज्या ठेवी घेण्यात आल्या होत्या त्या बँकेत जमा करण्यात आल्या होत्या. कंत्राट- 
दाराचे पसे दण्यासाठी रकमा हव्या होत्या, पण बँकेकडून पैस्त मिळण्याच्या 
काशी देवकुळे यांनी अडथळे आणले. त्यांचे म्हणणे दोन्ही ट्रस्ट एकच असल्या- 
मुळे जनता बॅकेने र जी. जोशी जनरल ट्रस्टला पैसे देऊ नयेत. जनता 
सहकारी बँकेची मंडळी देवकुळे यांच्या बाबतीत पक्षपाती असल्यामुळे की काय; 
जनरल ट्रस्टचा आर्थिक व्यवहार बंद पडला व ट्रस्ट्चे १ लाख रुपये बँमे 


रड ] पये बॅकेत अडकून 
पडले, कंत्राटदारांना देण्यासाठी जनरल ट्रस्टने सुमारे ४० हजार रुपये काढण्याचे 
ठरविले तेव्हा बँकेने 


नकार दिला. देवकुळे यांनी हायकोटोकडून स्टे ऑडेर 


चित्रशाळेचा अस्त ९९ 


मिळविली होती. ती जनरल ट्रस्टने लगेच रंद्दही करवून :घेतंळी होती. तथापि 
जनता सहकारी बँकेने अडवणुकीचे धोरण स्वीकारून जनरल ट्रस्टच्या ट्रस्टकडून 
श्र वैयाक्तेक हमीपत्र ( इंडेम्निटी बॉड ) मागितले: अथौत्‌ ट्रल्टींनी त्याला नकार 
दिला. पुढे कालांतराने हायकोटीचे न्यायनिवाडे पाहिल्यावर जनता बॅंकेने जनरल 
ट्रल्ट्ची काही रक्कम दिली, ही गोष्ट वेगळी, पण जनता बँकेच्या या अडणुकी- 
मुळे जनरळू ट्रस्टला व्याजापोटी १० हजार रुपये भुर्दंड पडला, 
जनता सहकारी बँकेने डिस्ट्रिट जजांचा निकाल पाहून व जनरल ट्रस्ट्चे 
: द्रल्टी हमीपत्र देत नाहीत हे लक्षात घेऊन . चित्रशाळा प्रेसकडून येणे 
असलेले १ लक्ष रुपये फेडण्याचा तगादा चित्रशाळा प्रेत ट्रत्टींच्या मागे लावला. 
द्रम्यानच्या काळात चित्रज्नाळा प्रेस आपण चालविण्यास व्यावा असा पयतन 
जनता बँकेच्या संबंधितांनी चालविला होता, पण तो सफळ होऊ शकला नाही. 
व्हा बँकेने आधिकच उचल खाल्ली व जास्त जोराचा तगादा सुरू केला. चित्रशाळा 
स ट्रस्टी वॅकेचे देणे देण्यास असमर्थ होते. तेव्हा बँकेने अखेरचा माग म्ह्णून 
स्पेशळ ञफीसरकडून लवाद निवाडा करून घेतला व लिळावाची परवानगी 
मिळविली, त्यानंतरची हकीगत मागे आलेलीच आहे 


उपसंहार 

महाजन मंडळीबरोबर केटेल्या करारान्वये चित्रशाळा प्रेसच ल्क 
शाळेची जा. "त्याकडे भाडेपट्ट्याने गेली. राष्ट्रीय संस्था म्हणून 
ची जा॥ासुद्धा महाजन यांच्याकडे भाडेपट्ट्याने केळे पाहिजे. इ. स 
नेशाळेचे आस्तित्व संपुष्टात आले, हे निर्विवादपणे न. कै.वा वल 
१८ ७८ साली कै. विष्णुह्यास्री चिपळूणकर यांनी स्थापन ली व रू र नबी 
शशी यांनी नावारूपास आणलेली चित्रशाळा ता. २१ क. र्क कवा 
तेथन पावली. केवळ छांपखाना म्हणून नगा पा. वर व ऐंति- 
पाढणारही नाही; पण जी चित्रशाळा संस्था एके र री गरहरचना 
हा सिक संस्था समजली जात होती त्या थ्येयनिष्ठ राष्ट्रीय सर व, सेळ व एका 
स्थेत रूपांतर व्हावे, दे क ग हितचिंतकांना रुचले नसेल व एक 
पांतर व्हावे, हे चित्रशाळेच्या हजारो (६ जीवित अश्या प्रकारे 
“तकाचे आयुष्य लाभलेल्या या मातबर संस्थेला २.) णार नाही. मात्र 

सपबावे हागळे याबद्दळ त्यांना हळहळ वाटल्याशिवाय राहे (क 


र्‌ ञ 3७ 
९ असेच म्हणावे लागते, 


१७5188 चित्रशाळेचा इतिहास 


“ तस्मादपरिहार्ये 5 थे न त्वं शोच्ितुमहीसि | ? 

देशाची व समाजाची स्थिति सतत बदळ्त असते. कालमानानुसार तिच्यात 
स्थित्यंतरे घडून येत असतात. आज स्वातंत्र्यानंतच्या काळात पूर्वीची स्वातंत्र्य- 
प्राप्तीची व्येथे राहिली नाहीत व समाजाचा दृष्टिकोणच बदलला. राष्ट्राचे, प्रांताचे, 
समाजाचे, त्याचप्रमाणे व्यक्तीचेही जीवनमान पालटळे, समाजात क्रांती झाली. 
जनतेची अभिरुची बदळली व नव्या समस्या निमीण झाल्या. अद्या परिस्थितीत 
विश्वस्तांनी काळाची पावले ओळखून स्थित्यंतराला मान्यता दिली. त्यातल्या 
त्यात समाधानाची गोष्ट ही की, विश्वस्तांना चित्रशाळा चालविणे अदाक्य 
झाल्यावर तिच्या जागेच्या मोबदल्यात त्यांनी फार मोठे उत्पन्नाचे साधन तयार 
करून ठेवले. विश्वस्तांनी धंदेबाईक दृष्टीने या प्रश्नाकडे पाहिळे असे कोणी म्हणणार 
नाही. कारण त्यांची कधीच फायद्याची दृष्टी नव्हती. पण या व्यवहारामुळे 
व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रस्टला दरसाल १ लक्ष रुपये घमीदायासाठी उपलब्थ 
होऊ शकले, ही घटना महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्रात जे अनेक विश्वस्तनिधिं 
आहेत त्यांत व्ही.जी. जोशी जनरल ट्रस्ट हा मोठ्यांपैकी एक विश्वस्तानांधि आहे. 
या निधीच्या द्वारे धर्मीदायासाठी, शैक्षणिक कार्यासाठी व सार्वजनिक कामासाठी 
अविच्छिनन १ लाख रुपयांचे उत्पन करून ठेवल्याबद्दल महाराद्रीय जनतेने 
विश्वस्तांवद्दळ कृतशतावुद्धी व्यक्त करणे अत्यंत उच्चित होईल. चित्रशाळा 
छापखाना बंद झाल्यामुळे जे राष्ट्रीय कार्य खंडित झाले तेच कार्य व्ही. जी 
जोशी जनरल ट्रल्ट धमीदाय निधीच्या द्वारे विश्वस्तांनी पुढे चालाविल्यास र्या 
विश्वत्त-निधीचे खरे चीज होईल ब तो निधी जनतेच्या गौरवास पात्र होईल) 
असे म्हणावयास हरकत नाही. 


पेठ, शो 
ह, कहे काढ, 


क््न्का 
प्रकरण आठवे पसवोहर शोळ, परके. ९७६ ०७. 


| | मी गोता 
अखेरचे पर्व 
र 
त वडी अँड असोसिएट्स यांच्याबरोबर व्ही जी, गोण स्ट्र्टच्या 
का ता. ६-७-७३ रोजी जो करार केला त्याला बाँबे पब्लिक ट्रस्ट 
शिवाय २६ नी कलमाप्रमाणे चॅरिटी कमिशनरची मान्यता लागत. त्या 
मिळवि भी र नाही, म्हणून जनरल ट्रस्टच्या विश्वस्तांनी ही मान्यता 
ण्यासाठी चॅरिटी कमिशनरकडे ता. १६-८१ ९७३ रोजी जो अज केला 
महत्त्वाचा असल्यामुळे त्यातीळ चुख्य भाग पुढे दिला आहे : 


७ ७ *३ ९ 
जनरल ट्स्टने केलेला अज 


* के. बासुकाका जोशी यांनी १९४२ साली आपले मृत्युपत्र केळे 
चते अंमलात आणण्यासाठी विश्वस्तांची नेमणूक केली. या विश्वस्तांनी 
१९४६९ मध्ये दोन स्वतंत्र ट्रत्ट निमीण करून ते रजिस्टर केळे. पहिला 
_ _ टरस्टनं.इ ६ व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रप्ट या नावा असून दुसरा 
ट्र्ट ने. इ ७ चित्रशाळा प्रेस ट्रस्ट हा आहे. द्रल्ट डीडमंधील पहिली 
२५ कलमे चित्रश्नाळा प्रेस ट्रस्टसंबंथीची अतून २६ १९ त्याच्यापुढील 
क्ल्मे व्ही र] जी. जोशी जनरल ट्र्स्ट्ला अनुलक्षून आहेत. २४व्या 
केड़मात असे म्हटले आहे की, चित्रशाळा रेस ट्रव्टच्या द्रत्टींना चित्र- 
शाळा प्रेस चालविणे अद्वक्य झाळे तर त्यांनी चित्रशाळा प्रेतची जागा 
इमारतीसह जनरल ट्रस्टच्या स्वाधीन करावी. २ ८ व्या कलमात 
चित्रशाळा म्ेसच्या जंगम मालमत्तेचा उछेख असल तिचा विनियोग 

केसा करावा याबद्दळ तशीच सूचना दिली आहे. 
ट्र्स्ट डच्या २४बव्या कलमानुसार चित्रशाळा प्रेत ट्र्स्ट्च्या ट्रस्टींची 
बैठक ता. ६-७-७३ रोजी होऊन त्यांनी पुढीलप्रमाणे ठराव केला ! 


_ “प्रेस ट्रस्टच्या ट्रस्टींना चित्रशाळा प्रेस चालविणे व प्रकाशनाचा 
धंदा करणे अशक्य झाल्यामुळे आम्ही चित्रशाळा प्रेस) प्रेसची 


१०२ / चित्रशाळेचा इतिहास 


जागा व चित्रशाळेची सब जंगम मालमत्ता व्ही. जी. जोशी जनरल ट्र्स्ट 

यांच्या स्वाधीन करीत आहोत. 

चित्र्याळा प्रेस ट्रस्ट्ची सवे माशिनरी जनता सहकारी बँकेकडे गहाण 
असल्यामुळे बँकेने आपले येणे वसूल करण्यासाठी प्रेसचा टिलाव जाहीर केला 
होता. बँकेचे देणे सुमारे सव्वा लक्ष रुपये होते व लिलावाची तारीख ६-७-७३ ही 
जाहीर झाली होती. जनता सहकारी बँकेशिवाय चित्रद्याळा प्रेस ट्रस्टळा आणखी 
अनेक देणी होती. कामगारांचा प्रॉव्हिडंट फंड ? विक्रीकर वगैरे सुमारे ५० हजार 
रुपयांचे सरकारचे देणे थकले होते. कामगारांचे पगार, बोनस वगैरेंची रक्क्म 
सुमारे १ टक्ष ८७ हजार स्पये झाली होती. चवथे कलम ठेवीदारांचे होते. 
ठेवीदारांच्या रकमा सुमारे २ लक्ष ३० हजार होत्या. वरील कर्जदारांखेरीज 
चित्रशाळेला ज्यांनी माल पुरविला त्यांची निठे द्यावयाची होती. आणि शेवटी 
व्ही. जी, जोशी जनरल ट्रस्टने चित्रशाळेच्या साहाय्यासाठी जे वेळोवेळी ३ लक्ष 
रुपये दिले होते त्यांची परतफेड करावयाची होती. अक्षा प्रकारे चित्रशाळा प्रेस 
दरस्टवर सुमारे आठ लक्ष कजाचा बोजा होता. या देण्यांबरोबर येणे असे फारसे 
नव्हते. 

अक्या परिस्थितीत चित्रशाळा प्रेस द्रुस्ट्च्या ट्रस्टींनी चित्रदाळा छापखाना व 
प्रकाहन बंद करण्याचे ठरविळे व प्रेसची सर्व मालमत्ता मे. महाजन अँड 
असोसिएट्सूना देण्याचे ठरविले. या महाजन मंडळीने त्याच्या बदली चित्रज्ञाळा 
प्रस ट्रस्टच्या सुमारे ५ टक्ष रुपयांच्या कजीची जबाबदारी घेतळी आणि प्रेस ट्रस्ट 
व महाजन मंडळी या उभयतांत तसा करारही झाला. पण ट्रस्ट डीडच्या २५ 
व्या कलमानुसार चित्रशाळा प्रेस बंद झाल्यास प्रेसची सवे मालमत्ता व्ही. जी. 
जोशी ट्रस्टकडे सुपूदे करण्यात आली पाहिजे. प्रस्तुत प्रकरणात चित्रद्याळा प्रेसची - 
ताजमतता व्ही,जी. जोशी जनरल ट्रस्टच्या ताथ्यात आली असे ग्रहीत धरून 
( ग लपत्याद] पकपर्थ ह ) तिच्या देण्याघेण्यासंबंधीचा चित्रशाळा प्रेस ट्र्स्ट्शी 
झाल्छा करार व्ही. जी. जोशी जनरल ट्स्टशीच कायदेशीर रीत्या व्हावयास 
पाहिजे होता. मालमत्तेचे प्रत्यक्ष हस्तांतरच केले पाहिजे असे नाही. कारण 
चित्रशाळा प्रेस ट्रस्टने या व्यवहारासंबंधी हस्तांतराचा निःसंदिग्ध ठराव केला 
होता. या ठरावान्वये व्ही. जी. जोशी जनरळ ट्रस्टच्या ८ लक्ष रुपये कजीचा 
बोजा घेण्यास महाजन मंडळींनी संमति दिली. 


च 


अखेरचे पव | र 


महाजन मंडळींनी प्रथम चित्रशाळा प्रेस दृस्टीबरोबर वरील करार केल्या- 
नेतर व चित्रद्याळा प्रेस ट्रस्टच्या. सव ट्रस्टींनी तसा रीतसर ठराव केल्यानंतर 
मे. महाजन अन्ड असोसिएट्स व्ही. जी. जोशी जनरल द्रष्ट्च्या टृस्टींकडे गेळे 
व त्यांनी प्रेसची जागा, मालमत्ता वगैरेसंबंधी बोलणी केली व त्यांच्याबरोबर 
रोतसर कायदेशीर करार केला. 

बॉँबे पब्लिक ट्रस्ट अक्टाच्या ३६ व्या कलमाप्रमाणे ह्या व्यवहाराला आपली 
मान्यता लागते; म्हणून आपण या कराराला पुढील कारणास्तव मान्यता द्यावी 
अशी आम्ही या अजीच्या द्वारे आपणास विनंती करीत आहो. 

१. चित्रशाळा प्रेस ट्रस्ट जनरल द्रव्टला द्रभहा ३. १२ च 
किंवा वर्षीला रु. १,५००-०० माडे देत असे. मे. महाजन यांनी, 
त्यांच्याशी केलेल्या ह्या करारान्वये वर्षांला रु. ४२५०” ०-7०० भुई” 
भाडे देण्याचे कबूल केळे आहि. हे भाडे चित्रशयाळेच्या जागेच्या अनु 
रोधाने ठरविण्यात आळे आहे. चित्रशाळा प्रेसची एकूण जागा अंदाजे 
१५,००० चौरस फूट आहे वसध्या या जागेर्च चो 
फुटाला रु. ४० के ७ ठं यो आहे. म्हणजे या जागेची एकूण किमत 
६ लक्ष रुपये होते. या रकमेवर शेकडा ७ टक्‍के व्याज सांठीना आकार" 
स्यासरु., ४ २,००२ ०-००० होतात. / 

२. मे. महाजन यांनी वासुकाका जोक्ली यांच्या रणात चया 
४० ० चौरस फूट क्षेत्रफळाचे सभाग्रह व ९२०१ न्चारस क 
कान जनरल ट्रस्टला वार्षिक र. १000 नाममात्र भाड्याने देण्या 

मत्ति दिली आहे. - 

र. चिवपाठ प्रेसची आर्थिक दैन्यावस्था शोचनीय परिस्यिती 
टक्षात घेऊन आम्ही मे. महाजन यांच्याबरोबर करार केला या 
सुमारे १५८००० ऱचौरस फूट जागा सध्याच्या इमारतीसह भा यची 
द्यावी असा ठराव केला. या गोष्टींचा आम्ही व. मण 
बिचार केला, त्याप्रमाणे भावनात्मक दृष्ट्याही केला. कदा .. दय 
एखाद्या मंडळीकटटून जास्त भाडेही असते; पण जोशी 
कर्जाची जबाबदारी उचलली नसती. मही" कप परी य 
यांच्या स्मारकाचे तत्त्व मानण्यास तयार वादी य्य. 


१०४ च्ित्रज्ाळेचा इतिहास 


संमतीनेच करारात एक कलम घातले आहे. या व्यवहाराला संमति देताना 
आणखी एक मुद्दा आमच्यापुढे होता. चित्रशाळा प्रेस ट्रस्ट जनरल 
ट्रस्ट्चे सुमारे ३ लक्ष रु. देणे लागत होता. ही रक्‍कम पुस्तकांच्या 
विक्रीतून फेडली जावी अशी तरतूद करारात करण्यात आली आहे. 
चित्रशाळा प्रेस ट्रस्टकडून येणे असलेल्या रकमेबद्दल चित्रशाळा प्रका- 
दानाच्या सर्वे प्रती महाजन मंडळीने जनरल ट्रस्टला देण्याचे मान्य केले 
आहे व त्याप्रमाणे करारात तसा निदेंगही केला आहे. चित्रशाळा प्रेस 
ट्रस्टला जनरल ट्रस्टचे देणे फेडता आले नसते तर जनरल ट्रस्ट्चे जे 
नुकसान झाले असते त्यापासून आम्ही जनरल ट्रस्टला वा'चविळे आहे. 
आम्ही जी चौकशी केली त्यावरूनच मे. महाजन अँड असोसिएटस्‌ 
ही कंपनी पूर्ण विश्वासाह व शहाजोग कंपनी आहे असे आम्हांला समजले 
आहे. तेव्हा या करारात धोका नाही अक्नी आम्ही पूर्ण खात्री करून 
घेतली आहे. शिवाय या करारात आम्ही एक दंडाचे कलम घातळे आहे. 
महाजन मंडळींनी सहा महिने भाडे दिळे नाही तर त्यांना दिलेली जागा 
सोडून द्यावी लागेल. ते दंडाहे ठरतील. महाजन मंडळींना जागा देण्याच्या 
बाबतीत चौघा ट्रस्टींनी एकमताने निणेय घेतला आहे. आम्ही आमच्या 
परीने ट्रस्टची कामगिरी अत्यंत प्रामाणिकपणे बजावली आहे. 
तेव्हा आपण आमच्या या कराराला दक्यतो लवकर मान्यता द्यावी 
अशी विनंती आहे. कळावे, ता. १६-८-१९७३. 
या अर्जानंतर चरेटी कमिश्नर यांनी सरकारी मोजणीदार नेमून त्याच्या- 
कडून चित्रश्ाळेच्या क्षेत्रफळाची मोजणी करवून घेतली. प्रारंभी व्ही. जी. 
जोशी जनरल ट्रस्टने स्वतःच्या हिक्षेबानुसार चित्रशञाळेच्या जागेचे भुईभाडे वर्षाला 
रु. ४२,०००-०० ठरविले होते;पण किंमत ठरविणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्याने 
तेरु.६ ्ि ्ी ०९-०० केले. मे, महाजन अंड असोशिएटस्‌ यांच्याबरोबर ९९ 
वर्षीचे ठीजडीड कहून ते मान्यतेसाठी मा. चौरेटी कमिद्वानर, मुंबई, यांच्याकडे 
पाठविण्यात आले. 
महाजन मंडळीबरोबर केलेल्या ९९ वर्षीच्या भाडेपट्ट्याला मे. चॅरिटी 
कमिशनर, मुंबई यांनी २०-१२-१९७३ रोजी मान्यता देऊन त्यावर शिक्ता- 


अखेर'चे पव ति!) १ 


मोतेब केळे. (ऑफिस ऑर्डर नं॑.जे ४।| १९२-७२|२५५१७ता २०- 
१२-१९७२३., 


महाजन आणि मंडळी यांच्याशी केलेला करार 


हे डीजडीड व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रव्टचे द्रत्टी ( १ ) त्ये. र. देवगिरीकर, 
(२) वि. अ. पटवर्धन, (३) व. ग. देवकुळेव (४ ) दा. त्र्यं. जोशी यांना 
महाजन अँड असोसिएटस्‌ या संस्थेचे. प्रमोटर- डायरेक्ट (१) डॉ. वि. प. 
महाजन, धंदा बरिस्निनेस, (२) प्र. पु. जोशी, घंदा-बिस्तिनेस, (२ ) सु. दि- 
) आर्किटेक्ट ब (४ ) बी. वायू. पवार, आर्किटेक्ट यांनी र. १६५३००६०१०? 
च्या स्टॅपावर करून दिले व ते मा. सवूरजिस्ट्रारसाहेव, ताक हवेली नं..१ 
थे३१-१२-१९७३ रोजी नोंदविण्यात आले. (नोंदणी क्रमांक २१८१ ). 
या लॉजिडीडमधील प्रमुख शार्ती पुढे दिल्या आहेत. तत्पूर्वी त्यात व 
व म्हणून कराराची जी पाश्चंभूमी दिली आहे, ती थोडक्यात पुढीलप्रमाणे 
चित्रज्ञाळा प्रेतला अपरिहार्य परिस्थितीमुळे प्रेस व प्रकाशन था धंद्यात 
प्रचंड नुकसान आळे आणि ८ लाख र्पयांपरयंत त्यांच्या कजीची मर्यीदा गेली. 


त्यांच्या सावकारांपैक्ी जनता सहकारी. बँकेने च्त्िशाळा प्रेसच्या मश्लिनरीचा 
जाहीर लिलाव ता. ६-७-१९७३ रोजी करण्याची योजना ठरविछी. आणि 
नेशाळ प्रेस ट्रस्टच्या ट्रस्टींना हा टिळाव थांबविणे जेव्हा अशक्य साल व 
महाजन मंडळीकडे गेले व त्यांच्याशी वाटाघाटी करून त्यांनी चित्रशाळा पस 
ट्रस्टचे सवे देणे (सुमारे ८ लक्ष स्पये) स्वत!कडे घेतळे व की बदली 
नेशाळा प्रेस ट्रस्टींनी त्यांना चित्रशाळा प्रेसची सवे मशिनरी, स 0 
मालमत्ता, पुस्तके, फर्निचर व प्रेसची जागा द्यावयाचे ठरविळे व त्यांच्या दा. 


संमति दिली. 
पण चित्रशाळा प्रेसची जागा व इमारत ( य रता डा र न 
व्ही. जी, जोशी जनरल ट्रत्टच्या मालकीची आहे. ९" की र्‍ृ्टळा चित्रशाळा 
प्रेस 1 ट्ृस्टडीडमध्ये असे एक कल्म,आहे की, चिता जनरल ट्रस्टच्या 
८ चाळाविणे अशक्य झाळे तर प्रेस ट्रस्टने ती जागा रि ट्रस्ट्च्या 
क 1 ज़ 
धीन करावी, म्हणजे ती जागा, जागेतील थैचाट 


१०६ च्ित्रशाळेचा डातिहास 


मालकीची होईल. म्हणून ट्रेस्-डीडच्या या कलमाप्रमाणे चित्रशाळा प्रेस ट्रस्टने 
६-७-१९७३ रोजी भरलेल्या बैठकीत ठराव करून ती जागा इमारतीसुद्धा 
व तिच्यातील सवे मालमत्तेसह जनरल ट्रस्टच्या ताव्यात दिली व त्यांना अशी 
शिफारस केळी की, ५६२. सदाशिव ही जागा वर दिलेल्या शर्तीनुसार महाजन 
मंडळींना देण्यात यावी व त्याप्रमाणे जनरल ट्रस्ट व महाजन मंडळी यांच्यामध्ये 
परस्पर संमत करार करण्यात यावा. 

चित्रशाळा प्रेस ट्रत्टव्या वा शिफारसीनुसार जतरल़ ट्रस्टच्या ट्रस्टींनी 
महाजन मंडळीची करार केला. त्या करारातील प्रमुख शर्ती पुढीलप्रमाणे 
आहेत :-ण 


१. ५६२ सदादिव या मिळकतीतील तीन दुकाने वगळून म्हणजे लह्ष्मी- 
रोडला लागून असलेल्या बाजूकडून ३२”>६ ८७” एवढी जागा 
सोडून उरलेली प्रेसची सवे जागा पूर्वपश्चिम ८७ व दक्षिणोत्तर १८४ 
म्हणजे सुमारे १६००० चौरस फूट महाजन मंडळींना ९९ वर्षोच्या 
कराराने दरमहा रु. ५,०० ०-०० भाड्याने दिली आहे. 


२. या जागेसह चित्रशाळा प्रेसची सर्वे मशिनरी, फर्निचर व तदंगभूत सर्व 
मालमत्ता महाजन मंडळींना मिळावयाची असून त्याच्या मोबदल्यात 
महाजन मंडळींनी चित्रशाळा प्रेसची आठ लाखांची देणी देण्याचे मान्य 
केळे आहे. त्याचप्रमाणे दा. त्र्यं. जोशी यांच्या बाबतीतील सिव्हिल 
कोटाच्या हुकूमनाम्याची भरपाई करण्यास संमति दिली आहे. त्याशिवाय 
जनरल ट्रस्टचे ३ लाख रुपयांचे देणे पुस्तकांच्या स्टॉकच्या मोबदल्यांत 
महाजन मंडळींनी देण्याचे कबूल केळे आहे. 

३. महाजन मंडळींनी ९९ वषाच्या ीजने घेतलेल्या या जागेतील अस्तित्वात 
असलेल्या इमारती पाडणे व त्या ठिकाणी त्यांना हव्या असतील त्या 
एक किंबा अनेक इमारती बांधून त्यांतील दुकाने-फ्लॅटसु-ऑफिसच्या 
जागा मालकी हक्काने विकण्याचा, तसेच ही जागा दुसऱ्या कोणासही 
पोटभाड्याने देण्याचा महाजन मंडळींना अधिकार आहे. 


४. महाजन मंडळींना या इमारतीतीळ जागा कोणालाही भाड्याने देण्याचा 


अखेरचे पव 


टू“ 
“ध 


>) 


१० 


अ 


. ९९ दर्षोन्ची लीजची मुदत संपल्या 


« चाळू इमारती पाड 


. महाजन मंडळींना दिलेली 


हक आहे ,मात्र या इमारतीत दारू, अंमली द्रव्ये, मटने व स्फोटक पदार्थ 

या गोष्टी विकता येणार नाहीत. 

नंतर पुढच्या ९९ वर्षासाठी चाळू 
> 


शर्तीवरच करार केला जाईल-मात्र त्या वेळी चालू भाड्यात १० टक्क 


वाढ दिली जाईल. 


> ५४६ क. &. 
कै. वासुकाका जोक्षी यांच्या स्मरणार्थ ६०० -चौरस फूट जागा महाजन 
द्यावयाची आहे. त्यापैकी 


मंडळींनी व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रस्टला द्या 
२०० चौरस फूट तळमजल्यात दुकानासाठी व ४०० चौरस फूट 
वरच्या मजल्यावर “ वासुकाका जोशी स्मारक सभाग्रहा साठी देण्यांत 
येणार आहे. या दोन्हींचे नाममात्र भाडे दरसाल रु. १"? ठरळे आहे. 


वळ व सरकारी कर 
निसिपल कर वार्षिक रु. 


माल्मत्तेसंबंधीचे सव म्युनिसि महाजन मंडळींनी 
द्यावयाचे आहेत. सध्या म्य १,२३०-०९ 
आहे. 

त्यावर त्याचा. सव मालमसाला जनरल ट्रस्टला 
द्यावयाचा आहे. 


महाजन मंडळींनी ६ जुलै १९०२ पासून 
जागा घेतली आहे ब त्यासाठी वार्षिक र हजार 
केळे आहे. ही रक्प दर तीत रिता १ 


हप्त्याने चार हप्त्यांत आगाऊ द्यावयाची आहे. 


९९ वीच्या कराराने ही 
रुपये देण्याचे मान्य 
ष्‌ (९) ०-० या 


जागेवर इतर कोणाचाही कायदेशीर हक प ग भी 
जमीन फ्रीहोल्ड मिळकत असून __अँग्रिकल्वरल आहे, 
व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रस्टने खात्री 
महाजन मंडळींना हा झाडेपट्टा मे. महाजन अ होरा ण्य 
डायरेक्ट म्हणून देण्यात आढ आहे- ही प्रायः 

आहे व ती रीतसर र र॒ येणार आहे. 


१्न्ट चित्रश्याळेचा इतिहास 
७ _ ५_(१ (र .:3 
चोघांची भूमिका 

अक्षा प्रकारे महाजन मंडळींबरोबर जो करार करण्यात आला, त्याला 
चित्रशाळेची तत्कालीन परिस्थितीच कारणीभूत झाली होती हे निर्विभाद सत्य 
आहे. त्या परिस्थितीत चित्रशाळा प्रेस ट्रस्ट व जनरल टल्ट यांना दुसरा पर्यायच 
उरला नव्हता. त्यांनी अपरिहाये म्हणून महाजन मंडळींबरोबर करार केला. 
या कराराला चित्रद्याळा प्रेस ट्रस्ट, जनरल ट्रस्ट, चॅरिटी कमिश्नर व चित्रशाळेचे 
व्यवस्थापक व. ग. देवकुळे या चौघांनी आपली मान्यता का दिली, त्यासंबंधी 
त्यांची भूमिका काय होती याचाही विचार केला पाहिजे. महाजन मंडळींनी 
केवळ धंदा म्हणून हा व्यवहार केला असेळ हे स्वाभाविक आहे. मध्यवर्ती 
चस्तीतली ही जागा मिळविण्यासाठी त्यांनी जरूर ते प्रयत्न केळे नसतीळ असे 
कोणी म्हणणार नाही. त्यात त्यांची चित्रशाळा ही संस्था वाचविण्याची दृष्टी 
असेल असे म्हणता येणार नाही. पण चित्रशाळेळा या वेळी सहाय्य करावे अक्षी 
त्यांची भावंना असू दकेळ. महाजन अँड असोसिएटस्‌मध्ये डॉ. महाजन वगळता 
बाकीची जी मंडळी आहेत ती कॉट्रॅकटर, आर्किटेक्ट अक्यी व्यावसायिक 
मेंडळी आहेत. म्हणून महाजन मंडळी धंद्याच्या दृष्टीनेच ही जागा घेण्यास प्रतरत्त 
झाली असावी हे उघड आहे. व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रस्टने मात्र चित्रद्याळा 
वाचविण्याचा निकराचा प्रयत्न केला; पण ती वाचत नाही असे दिसून आल्यावर 
वातुकाकांच्या मृत्युपत्रातील धमीदायाची दृष्टी पुढे ठेवून विश्वस्तांनी महाजन 
मंडळीबरोबर ९९ वर्षीचा करार केला. महाजन कराराशी संबंधित असलेल्या 
चार पक्षांची भूमिका काय होती व काय असू शकेल याचा निःपक्षपाती दृष्टीने 
बिचार केला तर ती पुढीलप्रमाणे होती असे म्हणता येईल :---- 


( १) जनरल ट्रस्टची भूमिका 


केल्य आ जनरल ट्रस्टला पुढील आठ गोष्टी साधता आल्या. करार 
केल्यामुळे---( १ ) प्रेसचा लिलाव टळत होता, (२) सबीची कर्जे फिटणार 


र्‍ टा जी. जोशी जनरल ट्रल्टचे विश्वस्त यांच्याकडून मिळालेल्या अधिकृत 
माहितीच्या आधारे ही भूमिका मांडळी आहे.-र्‍- लेखक. 


अखेरचे पब री १० ९ 


होती, (३) व्ही. जी. जोशी जनरल ट्रस्टला आपले बुडणारे २ लक्ष रुपये वसूल 
करता येत होते, ( ४ ) वासुकाकांच्या इच्छापत्राप्रमाणे धर्मादायासाठी सुमारे ५० 
हजार रुपये उपलब्ध होणार होते, ( ५ ) दोन ट्रस्ट नसून एक ट्रस्ट आहे, 
देवकुळे यांचे जे म्हणणे होते, ते चित्रशाळा ट्रस्टने दुसरा ट्रस्ट मान्म केल्यामुळे 
निकालात निघणार होते. ( ६ ) देवकुळे यांनी चित्रशाळा भवनाच्या भाडेकरूंना 
ज्या नोटीसा दिल्या होत्या त्या निकाळात निघणार होत्या. (७) नवीन होणाऱ्या 
इमारतीत वासुकाका स्मारक सभाग्रहासाठी व दुकानासाठी ६०० चौरस फूट 
जागा नाममात्र भाड्याने मिळणार होती. (८) जर चित्रशाळडा आपले 
कर्ज फेडण्याची व्यवस्था करता आली नसती तर अशी दक्‍यता होती को ते 
जनरल ट्रस्टला देण्यास भाग पडले असते; आणि त्या कजीपायी ' चित्रशाळा 
भवन ? विकण्याची पाळी आली असती आणि जनरल द्रत्ट संपुष्टात आला जेरेती- 


(२) चित्रशाळा प्रेस ट्रस्टची भूमिका 


चित्रशाळा प्रेस ट्रस्टचे ट्रस्टी महाजन मंडळींना छापखाना देण्यास का तयार ' 
साले याची कारणे पुढीलप्रमाणे असावीत :-( १ ) महाजन मंडळींनी चित्रशाळेचा 
८ लाख रपये कजीचा बोजा उचलला, (२) चित्रशाळा छापताना चालविणे 
क न चालविणे हे महाजन मंडळीवर सोपविल्यामुळे पुढे होणाऱ्या क 
गक्यता टळली, (३) चित्रशाळा प्रेस ट्रस्ट आतत्वात राहिला, (४) चित्र 
शाळवर चेदेल प्रकाशन , दा. व्य. जोशी, भा. अ. फडके, सुद्रण साहित्य भांडार? 
मॉव्हिडंट फंड ब सेल्स. टॅक्स, सौ. सरलाबाई पिसोळकर व &८ 
व्यापारी यांच्या हुकूमनाम्यांचे जे तगादे होते ते संपुष्टात आढे. कारण वहत 
"डळींनी या हुकूमनाम्यांची भरपाई करण्याची जबाबदारी आपल्यावर घेतली . 


(३) चित्रशाळेच्या व्यवस्थापकांची भमका 


व्र वहा कबूल झाले 
चिञशाळेचे व्यवस्थापक वग रेवकळे या इ कदर 


असावे ! त्या र न चित्रशाळेच्या कारभाराचे 
 : त्याची दोन कारणे सांगता येतील: (१ ) होता येत होते, व 


( डे महाजन मंडळींच्या गळ्यात अडकवून त्यांना उक 
१) मागील कजीबद्दची छाननी होण्याचे टळत होते. 


११० चित्रशाळेचा इतिहास 


(.४ ) चॅरिटी कमिशनर यांची भूमिका 


महाजन मंडळींबरोबर केलेल्या या व्यवहाराला चॉरिटी कमिशनर यांनी 
मंजुरी का दिली ! कारण चित्रज्ञाळेसारख्या राष्ट्रीय कार्ब करणाऱ्या संस्थेच्या 
छापखान्याचा लिलाव होणे त्यांना योग्य वाटले नसावे. अँ. अमरसिंग जाघव 
यांचे असे म्हणणे होते की, ही जागा भाडेपट्ट्याने देण्यापूर्वी टेंडर्स मागविण्याची 
जाहिरात द्यावयास हवी होती, आणि त्यासाठी ते कोटोत गेळे आहेत. अद्या 
प्रकारची जाहिरात देण्याची तरतूद ट्रस्ट अँक्टमध्ये आहे की नाही याची कल्पना 
नाही, पण लिलाव तास दोन तासावर आलेला होता हे विबवारात घेऊन ही 
अट बाजूला सारली असावी. 

चित्रशाळा ट्रस्टने चित्रशाळा प्रेसची जागा जोपर्यत जनरल ट्रस्टच्या स्वाधीन 
केली नव्हती, तोपर्यंत जाहिरात देणे शक्‍य नव्हते. या हस्तांतराच्या व्यवहाराला 
उणेपुरे चोवीस तासही लागले नाहीत. अक्या परिस्थितीत चॉरिटी कमिद्यानर 
यांनी करार झाल्यानंतर कायद्याच्या दृष्टीने त्याचा विचार करून सरकारमान्य 
अधिकारी नेमला व त्याच्याकडून सरकारी किंमत ठरवून घेतली. मूळ करारात 
वार्षिक माडे रु. ४२ १०००-०० होतेते रु. ६०,०००-०० केले श्व म्युनिसि- 
पल व सरकारी कर भरण्याची जबाबदारी महाजन मंडळींवर टाकली. 

अशा प्रकारे जनरल ट्रस्ट, चित्रशाळा प्रेस ट्र, महाजन अँड असोतिए- 
टसू व चॉरेटी कमिदानर यांपैकी कोणाच्याही दृष्टीने हा व्यवहार करण्यात चूक 
झाळेली नाही. याच्या भावी परिणामांबद्दल आत्तांच बोलणे धाष्ट्यांचे होईल. 
पण के. वासुकाकांच्या अंतिम इच्छेप्रमाणे या ट्रस्ट्मधून धर्मादाय करता येईल 
जनरल ट्रस्टकडे ही धमीदायाची जी रक्कम येत जाहेळ, तिचा विनियोग वासु- 
काकाच्या इच्छापत्रानुसार करण्यात येईल. ही रक्कम सुमारे लाख रुपयांपर्यंत 
जाईल. या रक्कमेतून जनरल स्ट्रट्ला अनेक गोष्टी करता येतील. शेतकी संशो- 
धनासाठी शिष्यवृत्त्या, चित्रकला शिक्षणाला मदत, राष्ट्रीय वाडय़या'चे प्रकादन, 
गरजूंना साहाय्य बगैरे अनेक गोष्टी करता येतील, व वासुकाकांचे स्मारक उभारता 
येईल. कै. विष्णु्यास्री चिपळूणकर व कै. बासुकाका जोशी यांची राष्ट्रकायीची 


 राष्ट्रनायतीची परंपरा जनरल ट्रस्टचे विश्वत्त निष्ठापूवेक चाळू ठेवतील अदी 
आशा आहे. 


2. 
पाराशष्ट १ 
असिस्टंट चॅरिटी कमिरनर यांच्याकडून खुलाशाची मागणी 


पुणे विभागाचे असिस्टंट चॅरिटी कमिशनर ( व्ही. बी. घुचके ) यांनी 

व्ही. जी. जोशी चित्रशाळा प्रेस ट्रस्ट नै. ई-७ ” या द्रस्ट्चे एक विश्वस्त 
री » टी. जोक्ी यांच्याकडे १९७३ च्या सप्टेंबरमध्ये ता. २१-१६ २९०११६० 
'ता. २१-१२-१९७१ या मुदतीतील ऑडिट केळेळे हिशेवाचे तक्ते मागितले 
होते. ते पाहून असिस्टंट चॅरिटी कमिदनर यांनी पब्लिक ट्रस्ट अक्टाच्या ३८ 
व्या कळ्मानुसार तो. २७-९-१९७३ रोजी खुलासा करण्यासंबंधी पुढील 
नोटीस पाठविली. 

श्री. डी..टी. जोशी, 
८७४, सदाशिव, पुणे 
विषय:- व्ही. जी. जोशी चित्रशाळा प्रेस ट्रत्ट 
या ट्रस्टच्या कारभाराबाबत. म. 
पस ऱ्र र १९ ६० तेता. ११-१२-१९७१ या काळांतील नि 
हेशेबाचे तक्ते जे तुम्ही पाठविले त्यावरून असे दिसून येते को, १७६ 

ब १९६२ ही दोन वर्बे वगळल्यास हा द्रत्ट नुकसानीतच चालत आहे आणि 
टी उदतीच्या अखेरीस एकूण नुकसानीची रक्कम रु, ५३९८; :34 डर ९ होत 
हे. ही रक्कम म्हणजे ट्रस्टींच्या बेपवी हटगर्जीपणामुळे प्रेसळा झालेले अतिरिक्त 
उकसानच म्हटले पाहिजे. पुढी 
गो म्हणून तुम्हांला या पत्रद्ारे असे सुनावण्यात येत आहे की, या ळ्‌ 

£चा ताबडतोब खुलासा करावा. ही रकम म्हणजे झाळेठे चुकसान क 
हे नुकसान तुमच्याकडून भरून का घेऊ नये याचे स्पष्टीकरण कराल. डा 
प आठ दिवसांच्या आत जर तुमचा सवत्तिर खुढासा > शा 9 त 
दडा अशी काही बाजू नाही व तुमच्याजवळ सांगण्याजोगे का न्‌ 

जण्यांत येई व त्याप्रमाणे पुढीळ हुकूम काढला जार 3 
1 व्ही. बी. बुचक, 
पा. २७--१९७३ अलिलंट चॅरिटी कमिशनर, 
पूना रीजन, पुर्ण, 


११२ चित्रशाळेचा इतिहास 
माजी सक्रेटरी, चित्रशाळा प्रेस ट्रस्ट ( डी. टी. जोशी ) 
यांचा खुलासा 
असिस्टंट चॅरिटी कमिशनर यांच्याकडून आलेल्या ता. २७-९-१९७ ३च्या 
पत्राला डी. टी. जोशी, ८७५४ सदाशिव, पुणे ३० यांनी ता. ८-१०-१९७३ 
रोजी पुढील खुलासा पाठविला ; 


विषय:- चित्रशाळा प्रेस ट्रस्ट (नं. ई ७) बावत चोकशी. 
आपल्या पत्रावरून पुढीलप्रमाणे खुलासा करीत आहो :-- 

१. चित्रज्ञाळा प्रेस ट्रस्ट बोड १९४४ मध्ये अस्तित्वात येऊन प्रेस- 
प्रकाद्यन- मासिके हे तिन्ही चालविण्याची जबाबदारी चित्रशाळा प्रेस 
ट्रस्टने घेतली. १९४४ पासून १९४८ पर्यंत एक्झिक्यूटस या नात्याने 
प्रेस ट्र्ट्चा कारभार सुरू होता. सन १९४९ मध्ये ट्रस्ट डीड रजिस्टर 
झाळे व चित्रशाळा ट्रस्टचे काम व्यवस्थेद्ीर सुरू झाले. 

२. चित्रशाळा प्रेस ट्रस्टचे चित्रशाळा प्रेस व चित्रशाळा प्रकारन हे दोन्ही 
विभाग १९४९ ते १९६० या साळापर्मंत कधीच तोठ्यातं नव्हते. 
(१९५३ साली प्रेस विभागाला एकदाच तोटा सोसावा लागला. ) 

२. १९६१२१ सालामध्ये पानशेत धरण फुटल्याने चित्रशाळेवर दैवी आपत्ती 
आठी, ह्या आपत्तीमुळे चित्रशाळा प्रेसचे सुमारे ४० ते ५० हजार 
रुपयांपर्यंत नुकसान झाले. पुरामुळे जे नुकसान झाळे व जो तोटा आढळा 
ते नुकसान व तो तोटा कधीच भरून काढता आठा नाही. हे नुकसान' 
पुढील प्रकारे झाले : 

( अ ) पुराचे पाणी प्रेसमध्ये शिरून कागद मिजला. टाईप वाहून गेला. 
इलेक्ट्रिक मोटारी निकामी झाल्या. 

(आ) मत्शीन खात्यात पुराचे पाणी शिरून सथै प्रिंटिंग मशीन्स 
नादुरुस्त झाली. ती सवे दुरुस्त होण्यास सुमारे २ ते २॥ महिने 
लागले. यामुळे कामगाराचे दोन महिन्यांचे पगार कामा- 
शिवायच त्यांना द्यावे लागले. मशीन्स नादुरुस्त झाल्यामुळे 
प्रिंटिंगच्या ऑडेस घेता आल्या नाहीत व दरमहा सुमारे १५ 
ते २० हजार रुपयांचे काम बुडाले. 


क 


>>>->.>> न््न्कु विक कय ऱ्य, ह... 


अखेरचे पर्व ११३ 


डर इंडर्ट्रियठ कोटीच्या अवॉडेप्रभाणे कामगारांचे पगार वाढवून द्यावे 
लागले. 

५. प्रेसला नफा होवो अगर तोटा होवो, कामगारांला ४ टक्के बोनस 
दिलाच पाहिजे, या हुकूमामुळे प्रेस्चा तोटा वाढतच गेला. 

६. १९६२ सालापासून चित्रशाळा प्रकारानाची टेक्स्ट बुके सरकारी 
धोरणामुळे बंद झाली.. त्यामुळे प्रकाशन विभागास मिळणारा फायदा 
कमी कमी होत चालला व प्रेसचे हुकमी काम कमी झाले. अश्शी परि- 
स्थिती असतांना सुद्धां सरकारी कायद्याप्रमाणे कामगार कमी करता 
आले नाहीत व जरूर नसलेले कामगारही पोसावे लागले, व त्याचा 

__. परिणाम प्रेसचा तोटा वाढत जाण्याकढे झाला. 
७. चित्रशाळा प्रेस ट्रस्ट पुढीलप्रमाणे मासिके चालवीत होता. 
१, चित्रमय जगत्‌ 
२. शालाप्रत्रक 
३. शुव 
४. चित्रमय कृषीवळ 

ही मासिके कै. वासुकाका जोशी यांनी आपल्या मृत्युपत्रांत दिद्वार्शित केल्या- 
मुळे विशिष्ट ध्येय-धोरणानेचच चालवावी लागत होती. प्रेस ट्रस्टला त्यामुळे 
तोटाच सोसावा लागला. 

: पोलिटिकल एज्युकेशन ?” जनतेला देण्याचे ध्येय पुढे ठेवून व नफ्याची 
दृष्टी न ठेवता ही मासिके चालविण्याने ट्रस्टने सामाजिक कार्यच केळे, असे 
मासिकांच्या बाबतींत समजण्यात आले. पाहिजे व त्या दृष्टीने त्याचा विचार 
झाला पाहिजे. मासिकांच्या बाबतीत झालेला तोटा हा ट्रस्ट अँक्टिव्हिटीजवरच 
झालेला ख'चे आहे, असे समजून त्याचा विचार व्हावा. | 

८. “ केतकी पंचांगा ?” बद्दल मृत्युपत्रांत असा स्पष्ट आदेश आहे की, हे 
पंचांग ट्रस्टने नफानुकसानीकडे न पहाता चालू ठेवावे. म्हणून ते तोट्यात 
असले तरी दर वर्षी प्रासेद्ध करण्यांत येते. 

९, चित्रशाळा प्रेस ट्रस्टचे एक विश्वस्त श्री. व. ग. देवकुळे यांचे ट्रस्ट 
बोडीशी वागण्याचे धोरण पहिल्यापासूनच विरोधी होते. त्यांनी कधीही 
समंजसपणा'चे मिळतेजुळते धोरण ठेवळे . नाही. त्यामुळे हा ट्रस्ट 


चि. ८ 


२१४. चित्रशाळेचा इतिहास 


नुकसानीत आला. देवकुळे यांच्याविरुद्ध चॉरिेटी कमिशनरकडे अनेक 
वेळा तक्रार अजे करूनही त्याचा उपयोग झाला नाही. 

व. ग. देवकुळे यांचे बंधु अ. ग. देवकुळे यांनी त्या वेळचे प्रकाशन 
विभागा'चे मॅनेजर डी. पी. रानडे व प्रेसचे मॅनेजर डी. टी. जोशी यांच्याविरुद्ध 
खोटे आरोप लादून पोलिसांत तक्रार केली. हे प्रकरण दोन वर्षे चाळून एक 
पेचीही अफरातफर झाली नाही असे ठरले. मात्र याचा परिणाम असा झाला 
की, प्रकारन खात्या'चे मॅनेजर डी. पी. रानडे यांचा प्रकागन विभाग चाल- 
विण्याचा व तो वाढविण्याऱचा उत्साह पार मावळला. त्यामुळे चित्रशाळा प्रका- 
दानाची पुस्तके काढण्या'चे काम थांबले. त्याचा परिणाम प्रकाशनांकडून मिळणारा 
फायदाही कमी झाला. त्याच वेळी महागाई वाहून कागदाच्या किंमती वाढल्या, 
१९६३ साली डी. पी. रानडे चित्रशाळा सोडून गेले. रानडे गेल्यामुळे त्यांनी 
आणलेली नवीन प्रकाशने ते आपल्या बरोबर घेऊन गेले. त्यामुळे चित्रशाळा 
प्रकाशन विभाग डबघाईस आला. 

१०. १९६० ते १९७१ सालापर्यन्त (१९६० व १९६२ ही दोन वर्षे 
सोडून ) चित्रशाळा प्रेसळा सतत तोटा येत गेला हे जरी खरे असेल 
तरी मुळात प्रेस ट्रस्टवर पुराची जी दैवी आपत्ती आळी ती तोट्यास 
कारणीभूत आहे हे विसरून चालणार नाही. हा तोट्याचा कालखंड 
सोडला तर १९५२ ते १९६२ हा कालखंड चित्रशाळा प्रेस ट्रल्टळा 
फायद्याचाच झाला. यांत वरील दोन्ही विभागांत ( १९५२ साल 
वगळून ) सतत फायदाच झालेला आहे. हे सोबत जोडलेल्या 
हिदोबाच्या तक्त्यांवरून दिसून येईल. 


१९५२ते १९६२ या दहा वरषोतील नफ्याचे आकडे नफा-तोटा पत्रक्रा- 
वरून पाहता पुढीलप्रमाणे दृष्टीस पडतील ; 


प्रेसचा एकूण नफा: रु. २५,१८५-०० 
सकाशनाचा एकूण नफा ; रु. १,९०,६७५-०० 
११, कै. वासुकाका जोशी १९४४ साली वारले व चित्रशाळा प्रेस ट्रस्ट 


१९४९ मध्ये रजिस्टर झाला. त्या वेळी प्रकाशनांची ददीनी किंमत 
पुढीलप्रमाणे होती : 


अखेरचे पव ११५ 


१९४८ बुक-स्टॉक रु. १,२२,८७१ 

१९७१ ड$ र.२,२८,६२० 
याचा अर्थ चित्रशाळा प्रेस ट्रस्टने सुमारे ५ लक्ष रुपयांचा स्टॉक फेस 
व्हॅल्यूने २५ वर्षोत वाढवून प्रेस ट्रस्टच्या जिंदगीत भरच घातली. ( कॉस्ट 

प्राईसच्या अडीच पट फेस व्हॅल्यू असते. ) 
१२. चित्रशाळा प्रेस ट्रस्ट झाला त्या वेळी प्रेसची प्रिंटिंग मरिनरी जवळ 
वळ जुनी झाली होती. आम्ही ट्रस्ट चालविण्यास घेतल्यानंतर 
पुढीलप्रमाणे नवीन माशिनरी विकत घेतली 


(२१) अमेरिकन मिळे मश्शीन ( डेमी साईज ) रु. २५,००० 
(२) डायमंड कटिंग मशीन , रु. १०,००० 
(२ ) वॉर्निशिंग मीन , रु. १०,००० 
(४ ) जपानी प्रिंटिंग मीन (डबल क्राऊन ) रु. १०,००० 
(५) ट्रेडल (प्रिंटिंग - ऑटोमॅटिक ) , रु. ७,००८ 
(६ ) प्रोसेस ( झिंक कटर इ. इ.) , रु. ५३००० 
(७) फाउंड्री (प्ळेटिंग प्लँट इ. इ.) , रु. ५,००० 


(८) ऑफसेट मक्लीन रु. २९००९ 

याशिवाय ५००० रु. किंमतीऱ्चा नवीन इंग्रजी टाईप विकत घेतला. 

१९४४ साली प्रेसमध्ये २७ हजार रुपयांचा टाईप स्टॉक होता तो १९७१ 

मध्ये ४७ हजार रुपयांचा झाला. 

या सर्व गोष्टींथ्ना विचार करतां सुमारे ५ ते ५॥ लाखांचा फायदा ट्रस्टला 

झाला. दैवी आपत्ती आली नसती तर संस्था कधीच तोट्यात गेली नसती. या 
आपत्तीत आम्ही सरकारकडून कज घेतळे नाही, अगर सरकारने आम्हांला 
नुकसानभरपाई दिळी नाही. या काळातही ट्रस्टी जागरूक होते ब कारभारात 
कोठेही गैर प्रकार झाले नाहीत. परंतु परिस्थितीपुढे ट्रस्टींचा काही इलाज चालू 
शकला नाही. 

१२३. आणखी नवीन भांडवल घालण्यास व नबीन यंत्रसामग्रीची कार- 
खान्यास जोड देण्यास आम्हाला दाक्य झाले नाही. कारण यंत्रांच्या 
किंमती भरमसाट वाढलेल्या होत्या. तसे आम्ही केळे असते तर 
संस्था अधिक कजीत बुडाली असती. ती गोष्ट आम्ही होऊ दिली 


११६ चित्रशाळेचा इतिहास 


नाही. शेवटी चित्रशाळा प्रेस ट्रस्ट्चा एकून ५ लक्ष रुपये तोटा दिसत 
असला तरी ट्रस्टींनी जी भर ट्रस्टच्या मिळकतींत घातली ती विचारांत भेता व 
' आजच्या मालमत्तेची एकूण किंमत लक्षात घेता प्रेसला तोटा झाळा असे म्हणता 
येणार नाही. १९४४ ते १९६८ पर्यत श्री. डी. टी. जोशी हे मॅनेजर म्हणून 
ग्रेसची व्यवस्था पहात होते. १९६९ नंतर व. ग. देवकुळे प्रेसचे मॅनेजर झाले. 
*याचचा अर्थ टरत्ट्च्या १९६९ पासूनच्या तोल्याला व. ग. देवकुळे हेच जबाबदार 
आहेत व तेच त्याचा खुलासा करतील. र 


दा. व्यं. जोशी 
( सोबत : चित्रशाळेचा नफातोटा दर्शविणारी पत्रके जोडली आहेत.) 


पत्रक पहिले 
चित्रशाळेचा नफातोटा 


साल चित्रशाळा प्रेस प्रकाशन 
रु.(.३ पे: रु. पै. 
१२९९ ग१,४७२-०० न११,४४१-०० 
१९५३ 25 --१०,९८९-०० 
१९५४ ग१,रे७४-०० "७,०६२-०० 
१९५५ -"८,७३७-०० क्र 2£उ-% ० 
१९५६ ग४,५०२-०० -१५,१९६-०० 
१९५७ न१,६५४-७० --१८,२९६-०० 
१९५८ गी६,१११-०० प१८,०५९-०० 
२९५९ ""७,०९२-०० न२०,१२०--०० 
१९६० प२,१४२३-०० नरै०३६२६-०० 


या नऊ वषीत १९५३ साली प्रेस व प्रकाशन मिळून तोटाच झाला, मासिके 
कधीच फायद्यात चाळली नाहीत. दर वर्षी त्यांना तोटाच येत राहिला. या 


टीप 
आहेत. 


*-नफा व तोटा दाखविण्यासाठी अनुक्रमे -- व -- ही चिन्हे वापरली 


अखेरचे पवे ११७ 


नऊ वर्षीत चित्रक्याळा प्रेसळा एकूण रु. ३५,१८५-०० व प्रकाशनाला 
रु. १,९०,६७५-०० फायदा झाला. या दोघांच्या वेरजेतून मासिकांचा एकूण 
तोटा रु. १,१५,७०६-०० वजा केल्यास एकूण नफा रु. १,१०,१५५-०० 
झाला आहे असे दिसून येईल. 


पत्रक दुसरे 
चित्रशाळेचा नफातोटा 

साल चित्रशाळा प्रेस प्रकाशन 

रुपे: रु. पै. 
१९६९ र्‍ा डईॅ6,४४८--०० "२२,८८० ०--०० 
१९६२ नी. ४९०५-०० या२०,०४२-००० 
१९६३ न ८-०० -२४,६८०-०० 
१९६४ र्‍ा ४२५३९२४-०० (प्रेस व प्रकादान एकत्र) 
१९६५ -- २८,६२२-९० नध 
१९६६ पर "रदार ०९०२ 2१ 
१९६७ 2२४४७ १९--०० हट 
१९६८ - ४३,३३२-०० १) 
१९६९ . - ९,१९५-०० १ 
१९७० - २९९,६०४--०० १) 
१९७१ भ्र ८२१,२२७-०० 99 


या अकरा वर्षात १९६२ साळ वजा केले तर चित्र्ञाळा भेस व प्रकाशन 
र्‍या दोन्ही संस्था तोट्यातच चालल्या. १९६५ साली या दोहोंचे एकीकरण 
करण्यात आले. मासिके प्रथमपासूनच तोट्यात चाळली होती. म्हणून १९५० 
साली धुव व “ आपली शेती? आणि १९६८ मध्ये चित्रमय जगत्‌ ही मासिके 
बंद करण्यात आठी. १९६० ते १९७१ या अकरा वर्षात मासिकापोटी 
रु. १,४२,५ ०५-०० तोटा झाला.या अकरा वपौत चित्रशाळा प्रेस, प्रकाशन 
व मासिके या बाबतीत ५ लाख १८ हजार ३१४ रुपये तोटा झाला. गेली 
काही वषे चित्रशाळा प्रेस नुकसानीतच चालत होता, हे यावरून दिसून येईल , 


११८ चित्रश्ाळेचा इतिहास 


पुरवणी खुलासा 


टीप :- चित्रशाळा प्रेस ट्रस्टचे माजी सेक्रेटरी दा. त्य. जोली यांनी चॉरेटी 
कमिशनर यांना पाठविलेल्या खुलासेवार उत्तरात काही गोष्टींचा निदेश 
करावयाचा राहिला आहे. म्हणून तो येथे पुरवणी म्हणून जोडण्यात 

येत आहे. --- लेखक 
१९४८ सालापासून चित्रशाळेचा प्रकाशन विभाग वेगळा करण्यात आला 
व त्याचे स्वतंत्र हिशेब ठेवण्यास सुरुवात केली. तोपर्यंत प्रेस व प्रकाशन यांचे 


एकत्रच हिशेब असत. “' वासुकाका जोशी व त्यांचा काळ *? या पुस्तकापासून 
प्रकाशन विभाग स्वतंत्र करण्यात आला. 


१९५२ते १९७१ या वीस वर्षोतील आकड्यांची सूक्ष्म पहाणी.केली तर 
असे कळून येईल की, चित्रशाळा प्रेसला प्रकाशन विभागाची जोड नसती तर 
मासिकांच्या द्वारा होणारा तोटा भरून काढणे अशक्यच झाळे असते. प्रकाशन 
विभागाने मासिकांची तूट तर भरून काढलीच शिवाय प्रेसळाही साळोसाळ आपल्या 
नफ्याचा वाटा दिला .चित्रद्याळा प्रेसळा स्वतंत्रपणे नफा असा थोडा'च झाला. वास्त- 
विक प्रेस व प्रकाशन ही दोन्ही खाती संयुक्त दाखवायला हवी होती व त्यांचा नफा- 
तोटा एकत्रच दशैवावयाला हवा होता. ती वेगवेगळी दाखविल्यामुळे मासिका- 
मुळेच जास्त तोटा झाला असा भास होतो. खरे पाहिळे तर चित्रशाळा प्रेस व 
भासिके यांचा संबंध अविभाज्य आहे. ती वेगळी काढता येणार नाहीत. मासिकां- 
मुळे चित्र्नाळा प्रेसा काम मिळाले हे नाकारता येणार नाही. कंपोशषिंग, छपाई 


>-. र २ « ५» र टु 
न्टॉक मेकिंग, ड्रॉइंग, वायंडिंग इत्यादी विविध खात्यांतील कामगारांना मासिकां- 


मुळे कामे मिळत गेली. मासिकांच्या संपादकांना अल्पवेतन असल्यामुळे त्यांच्या 
पगाराचा बोजा मासिकांवर पडला नाही. तेव्हां मासिकांच्या बाबतीत काही तोटा 
झाला असे तर त्याला इतरही अनेक कारणे होती. कै. वासुकाकांच्या मृत्युपत्रा- 
नुसार त्यांचे धोरण चालविण्याची जबाबदारी संपादक व चालक यांच्यावर होती. 
ती त्यांनी एकनिष्ठेने पाळली, त्याचाही परिणाम मासिकांवर झाला असेल. प्रकाशन 
विभागामुळे फायदा झाला असे भासविळे जाते. पण चित्रशाळा मेसचा फायदा 
मकाशनाळादी . झाला. . हे कबूळ »केळेच, पाहिजे, ,मासिकांप्रमागेच* प्रकाशन 
विभागाच्या पुस्तकांमुळे चित्रशाळा कामगारांना काम मिळाले व प्रेसमुळे पुस्तके 


मक का आत आ ल च 


ह ७ 


आ ७. 


क... यामी. लाया कलक क कक कक 


क... ३... आकडे. 


अखेरचे पवे ११९ 


निघू शकली. असा दोहोंचा अन्योन्याश्रयी संभध आहे. प्रकारान विभागाचे 
स्वतंत्र अस्तित्व मानल्यामुळे चित्रशाळा प्रेसला स्वतंत्र अस्तित्वच नाही, तो 
प्रकाशन विभागाच्या जिवावर चालला आहे, असा काहींचा ग्रह होण्याचा संभव 
आहे, पण तो खरा नाही. चित्रशाळा छापखाना, मासिके १ प्रकाशन हे तिन्ही 
विभाग वेगवेगळे नाहीत; त्या सर्वांचा मिळून एक समवाय आहे आणि त्या 
दृष्टीनेच त्यांचे मूल्यमापन करणे यथायोग्य होईल. 


&€ ४& 


पुरवणी 


पृ. १७ वर ' शालापत्रक? मासिकाच्या शेवटी पुढील मजकूर 
समाविष्ट करावा ; 

“शालापत्रक” १९२९ साली मुलांचे मासिक झाल्यानंतर धों. स. 
कुलकर्णी व सि. वा. सुभेदार हे अनेक वर्षे संपादकीय काम पहात होते. 
पण ते सरकारी शिक्षक असल्यामुळे श्ालापत्रकावर संपादक म्हणून 
शंकर नरहर जोशी यांचेच नाव वर्षानुवषे छापळे जात असे. पुढे १९४२ 
साली दा. पां. रानडे हे संपादक झाले व त्यांचे नाव मासिकावर येऊ 
लागले. संपादकीय कार्य करीत असतानाही ते चित्रशाळेच्या प्रकाशन 
खात्याचे व्यवस्थापक होते. त्यांनी अनेक नवीन पुस्तके प्रकाशित करून 

त्रशाळेचा प्रकाशन विभाग ऊर्भितावस्थेळा आणला, याचा कृतज्ञता- 
पूर्वैक उल्लेख केला पाहिजे. १९६२ साली रानडे चित्रशाळा सोड्टून 

गेल्यावर १९६८ पर्यंत दा. च्य. जोशी आणि पुढे व. ग. देवकुळे 
शालापत्रकाचे संपादक झाले. त्यानंतर भालचंद्र पवार यांच्या 
संपादकत्वाखाली काही अंक निघाळे व डिसेंबर १९७४ च्या 
अंकानंतर शालापत्रक बंद झाले. 


] 
टो 
त” क 
1 
/ 
को क क 
अ 
] 
8”. ग 
र 
क क 
ी 
हा 
ऑर 
| $ 
4 ] 
अ 
र ची 
2७” , 
र 
म 
/ 
११ क... 
५ 
- न, 
ी 2 


“ क 
/» 
क 
भे 
|) 
शं क 
भे 
ल्प क 
0. 
४ 
1 
0 
क 
"५, .. 


